नवभारत 


या अंकात - 


“ नवभारत! ची तपस्या 
डॉ. वसंत स. जोशी 


महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा 
श्री, अशोक चौसाळकर 


जयराशिभट्टाची तात्त्विक भूमिका 
श्री. प्रदीप गोखले 


ज्ञानेश्वरीच्या अध्याय प्रस्तावना 
डॉ. उषा मा. देशमुख 


शाहू छत्रपती ( उत्तराधं ) 
डॉ. एस्‌. एस्‌. भोसले 


श्रीचक्रघरचरणांकित ' चतुर्विधाचा मढ ? 
डॉ. भाऊ मांडवकर 


वर्षे ३२० अंक दहावा ! जुले १९७७ 
क वर्गणी १२ रुपये अंकास रु. १-२५ 


| अनुक्रमणिका | जी ” | | 
गडी यावा 


“र 
र 4 ४ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 9 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रठडटण! हत” 
ण्पळळुममी ४ळरळवडण 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका मराठीच स: महार 
[ अनुकमणिका] राज्य मरा का 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई, यांचे मासिक 


॥॥॥]॥ 


( महाराष्ट्रराज्य साहिल्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत 3) 


सपादक मडळ 


प्रा. वि. म. बेडेकर 
प्रा. मे. पं. रेगे ी री 
नवभारत * ची तपस्या 


(का. संयादक) डॉ. वसंत स. जोती 


षक रु. १९ महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा 
श्री. अशोक चोसाळकर १२-२८ 


वक (4 की 
जयराशिभट्टाची तात्त्विक भूमिका 


श्री. प्रदीप गोखले 


ज्ञातश्वरीच्या अध्याय प्रस्तावना 
डॉ. उषा मा. देशमुख ४२ ५८ 
शाहू छत्रपती ( उत्तराध ) 
मुद्रक- पां. गो. आपटे डॉ. एस्‌. एस्‌. भोसले 


ऱ्ध 1: क्र 3... 4 (1४ 1 
श्रीचक्रघरचरणांकित चतुावधाचा मढ 


डॉ. भाऊ मांडवकर ७५-८० 


वाई ( जि. सातारा ) 


शं च्य 


पत्रव्यवहार : १ संपादकीय- कार्यकारी संपादक, “ नवभारत ' मासिक, प्राध्या- 
पकांचे निवासस्थान, कोति कॉलेज, दादर- मुंबई- ४०००२८. 


२ व्यवस्थापकोय- व्यवस्थापक, “ नवभारत? मासिक, 
दी प्राज्ञ प्रे, वाई ( जि० सातारा ) ४१२८०३ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास क: 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठ' 


या अकातील लेखक -- 


१. डॉ. वसंत स. जोशी - वाई येथील मानव्य व वाणिज्य महाविद्यालयातील 
मराठीचे प्रमुख प्राध्यापक. 
पत्ता : ३८६ मधली आळी, वाई ( जि. सातारा ) ४१२८०३. 


२. श्री. अश्लोक चोसाळकर - पत्ता: ३३ विद्यानगरी, बॉईज होस्टेल, 
युनिव्हसिटी कॅपस, मुंबई - ९८. 


३. श्री. प्रदीप गोखले - पत्ता : ११९८ सदाशिव पेठ, पुणे - ३०. 


४. डॉ. उषा मा. देशमुख - मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी विभागातील 
प्राध्यापिका. 
पत्ता : १२ विद्यापीठ निवास, माटुंगा, मुंबई- १९. 
५. डॉ. एस्‌. एस्‌. भोसले - कोल्हापूर येथील विवेकानंद कॉलेजातील मराठीचे 
प्राध्यापक. 


पत्ता : १६३८/६ ई राजारामपुरी, कोल्हापूर 


६. डॉ. माऊ मांडवकर - पत्ता : विजप कॉलनी, अमरावती. ४४४६०२. 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. बसंत स. जोशी 


: नवभारत ची तपस्या 


थोडा पूर्वेतिहास : 

या स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रातोल वेचारिक जडणघडणीच्या 
कार्यात मोलाचा हातभार लावणाऱ्या ' नवभारत! या मातिकात आता तोस 
वर्षे पुरण होत आलो. आहेत. विविध ज्ञानक्षेत्रांतील व्यासंगपुर्ण साहित्याला या 
मासिकात मानाचे स्यात लाभले. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात अनेक 
लहानलोठ्या नियतकालिकांचा जन्म झाला. त्यांतील कित्येक जन्मास आली 
व लोकरच छालोदरात नाहोशी झाली, व्यावसायिक पद्धतीने चालविली 
जाणारी ब रंजनाबर अधिक भर देणारी नियतकालिके टिकलो; परंतु केवळ 
वेचारिक साहित्याला वाहिलेले ' नबभारता' सारखे नियतव्हालिक सातत्याने 
ब्ालत राहिले, त्याते स्वतःचा असा वाचकवर्ग निर्साणज केला, आपल्या 
लेखकांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली हो गोष्ट लक्षणीय आहे. ' नवभारता 
सारख्या नियतकालिकाचे उच्च वंचारिक स्यान पाहूता त्याच्या प्रसारात सर्यादा 
पडणे स्वासाविक आहे. परंतु त्यातील लेखनाची आवजून नोंद घेणारा, त्याच्या 
वाचनाभावी आपण काळाच्या मागे आहोत असे मानणारा निष्ठावान वाचक- 
वर्ग त्याला लाभलेला आहे. ' नवभारता? चे भाग्य असे को, त्याचो ध्‌रा 
सांभाळणाऱ्या के. शंकरराव देव, के. आचार्य जावडेकर, के. आचार्य भागवत, 
आणि तकंतीथे श्रो. लक्ष्मणज्ञास्त्री जोशी यांच्यासारख्या भ्र्षितुल्य विचार- 
वंतांची प्रतिष्ठा त्याला प्रारंभापासुन लाभली. प्रा, वि. भ. बेडेकर, के. प्रा. 
गोवधन पारीख आणि आता प्रा. मे. पु. रेगे यांच्यासारख्या कतृत्ववाःन व्यक्‍तींनी 
: नवसारता? चे कार्यकारी संपादन करून त्यात मोलाची भर टाकली. 

पुण्याच्या * सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाले) ले पहिली दहा वर्ष * नवभारताचे 
संचालन कोले. त्याचा पहिला अंक ऑक्टोबर १९४७ सध्ये प्रसिद्ध झाला, 


महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका : अंक २०० व २०१ ( जोड अंक ) यावरून 
साभार पुतर्मुद्रित. 
न. झा. १ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


र नवभारत जुळे १९७७ 


संचालक होते श्री, शंकरराव देव ञणि संपादक- मंडळात आचाय शं. द. 
जावडेकर, आचाय स. ज. भागवत, श्री. ह्री कृष्ण मोहूनी आणि प्रा. वि. 
म. बेडेकर हे होते. मुद्रक व प्रकाहक श्री. चि. य. मराठे हे होते. 
पुण्याच्या * विश्‍वास प्रेस ) मध्ये त्याचे मुद्रण होत असे. वाषिक वर्गणी नऊ रुपये 
व अंकाची एक रुपया किमत ठेवण्यात आलेलो होती. ' नवभारता!च्या 
पहिल्याच अंकात आपल्या तीन पानांच्या, संचालकांच्या मनोगतात 
श्री, शंकरराव देव यांनी म्हटले होते ; ' बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ! अन्ना 
जोवनात जे सत्य, शिव व सुंदर आहे, त्याला प्रकाशित व प्रगट करून त्याचा 
साक्षात्कार करून घेण्याला महाराष्ट्रातील स्त्रो-पुरुषांना मदत करणे हे 
: नवभारता 'चे कार्य आहे...महाराष्ट्राचा प्राचीन इतिहास जितका उज्ज्वल 
आहे, तितकाच त्याचा भावी कालही उज्ज्वल व्हावा, अ्ली आवण दक्षता 
बाळगली पाहिजे. यासाठो आपल्या परंपरेतील तेजस्वी तत्त्वांच्या आश्रयाने 
आधुनिक काळाच्या गरजा आणि उच्चतर संस्कृतीची हाक यांचा विचार करून 
पुढचा रस्ता सुधारला पाहिजे. या भावो संस्कृतीच्या निमितीसाठी नानाविध 
सोतिक शास्त्रांचे ज्ञान, आधथिव्ह संघटनांची विद्या आणि लोकझ्ञाहीचे तंत्र 
आपणांस हस्तगत करावे लागेल. महात्मा गांधींचा सत्याग्रह, मावसंचा ससाजवाद 
आणि युरोपातील बुद्धिवाद, तसेच व्यवितस्वातंत्र्य, लोकशाही इत्यादी तस्वे धा 
सर्वांचा महाराष्ट्रीय विचारवंतांनी ऊहापोह केला पाहिजे. मात्र या तत्वांना 
तेथे जडलेली विकृती नष्ट करून त्यांच्या मूलभूत स्वरूपात तो भहाराष्ट्रात 
पेरली जातील व शुद्ध स्वरूपात विकास पावतील, असा प्रयत्न झाला पाहिजे 
आणि महाराष्ट्राच्या संरकृतिदिषयक विचारांत योग्य दिसेल ती भर घातली 
पाहिजे. या विचारांनी प्रेरित होऊन आम्ही या मासिकाच्या प्रकाशनाला 
1 व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उत्ततीस 
पोषक होईल अक्ञा प्रकारे महाराष्ट्रोय जीवनाचा व संस्कृतोचा विकास करणे 
हे या सोसिकाचे ध्येय व उद्दिष्ट आहे. 
: नवभारताचे स्वरूप व प्रतिक्रिया: 


८ नवभारता च्या पहिल्या अंकातील पहिलाच लेल आचार्थ शं. 
जावडेकर यांचा * नवभारत, नवे जग आणि नवो दृष्टो!? या शोरषकाचा आहे. 
त्यात भारतास स्वातत्र्य प्राप्त झाल्यानंतरच्या भारतीय व जागतिव 
परिस्थितीची तुलना असून ' लोकज्ञाही समाजवाद हाच ससाजधारणेचा 
आजचा युगधमं असला, तरी सत्य, अहिसा व तप हा मानवाचा सनातन 


धर्म आहे, त्याचा प्रकांड केव्हाही मंद होऊ देता कामा नये? हा विचार 


क 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे री 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


: नबभारत? ची तपस्या ३ 


मांडण्यात आला आहे. या पहिल्या अंकाचे संपादकोय * म, गांधींना अभिवादन? 
करणारे आहे. लेखक परिचय पहिल्या अंकापासुन देण्यात आला आहे. पहिल्या 
अंकातील लेख व लेखक यांची नावे वाचलो, तरी “ नवभारता च्या स्वरूपाची 
कल्पना येण्यासारखी आहे. 'माझ्या क्रियात्मक जीवनाचे अघिष्ठात ' ( सेनापती 
पां. म. बापट ), ' आर्यांची विवाहसंस्था ) ( डॉ. के. ल. दप्तरी ) ' अ्धकथानक? 
( म. भ. प्रा, द. वा. पोतदार ), ' संस्कृति व विकास? (प्रा. श्री. व्यं 
पुणतांबेकर ), ' गुन्हेगार हे समाजाचे इात्रू आहेत का? ? ( श्री. शं. ज्ञा. 
मोरे ), ' उवंशीचा ज्ञाप' ( श्री. चिंतामणी यशवंत सराठे ), ' प्राचीन 
महाराष्ट्र व त्याच्या राजधान्या ' ( म. म. वा. वि. मिराज्ी ), ' गवई पेज्ञातील 
पूर्वीची ज्ञागिर्दी ' ( श्री. केशव वासन भोळे ), ' युद्धकालीन नियंत्रणे व 
युद्धोत्तर योजना ? ( प्रा, ध. ख. गाडगीळ ), “तीन देवता ! ( प्रेमा कंटक ), 
“ वसुंधरा व रत्नाकर ' ( राजकवी यझ्ववंत ), ' हिद-विच्छेदतनाची सोमांता ! 
( श्री. ह्री कृष्ण मोहनी ) इ. पहिल्याच अंकातील विविध व व्यापक विषयां- 
वरील लेख व त्यांचे नामवंत अधिकारी लेखक यामुळे * नवसारता !ला जन्मजात 
तुप्रतिष्ठा लाभलो. यातंतरच्या काळातही हेच घोरण कायम राहून राजकारण, 
समाजकारण, अर्थकारण, भारतीय मानसकद्यास्त्र, इतिहासविवेचन, तत्त्वज्ञान, 
साहित्यशास्त्र, ग्रामोद्योग, कायदाविचार, व्यक्तिपरिचय इ. अनेकविध विषयांवर 
संदर्भमूल्य असलेले लेख प्रसिद्ध होत राहिले. समकालीन विषयांवरील भारतीय 
व पाइचात्य नियतकालिकांतील लेखांचे संक्षिप्त समालोचन ' सारसंकलन ' या 
सदरात प्रसिद्ध होत असे. त्यावर नाव नसले, तरी माझ्या माहितीप्रमाणे हे 
काम बडोद्याचे डॉ. ना. ग. जोशी बरोच वर्षे करीत असत, 

*नवभारता च्या प्रारंभीच्या काळात वेचारिक साहित्याबरोबरच «लित- 
साहित्यही देण्याचा संपादकांचा प्रयत्न होता; परंतु पुढे पुढे कथा-कवितादी 
साहित्य बंद होऊन केवळ वेचारिक लेखनच त्यात प्रसिद्ध होऊ लागले. 
* नवभारता विषयी नियतकालिकांनी व मान्यवर व्यवतींनी जे अभिप्राय व्यक्त 
केले, त्यावरूनही त्याचे स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते. ' नवभारता (चा वाडमयीन 
दर्जा व विषयांचे बेविध्य हो वेशिष्ट्ये ना. बाळासाहेब खेर यांना आवडलो 
होती. धुळे येथील “ तरुण भारता ने म्हटले होते, “हे सासिक थोर 
विद्वानांच्या विहत्तेचे व व्यासंगाचे आल्हादायक नवनोत आहे, असे म्हणणे 
बिलकुल अतिशयोवतीचे नाही. .. आम्हांस तर असे वाटते को, ज्याच्या वाचनात 
हे मालिक नाही, तो काळाच्या मागे पडल्यावाचून राहूणार नाही... या 
मासिकातील वाडमयाचे अन्न थोडे जड वाटले, तरी पोष्टिक आहे. सबंध 


| अनुक्रमणिका | दिन 
मा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, बाई 


छे नवभारत जुळे १९७७ 


महिनाभर एकेका अंकातील लेख सावकाशपणे चर्वण करावे, अज्ञा योग्यतेचे हे 
मासिक आहे.” पुण्याच्या ' समाचार ? पत्रास, ' मद्रासच्या ' त्रिवेणी प्रमाणे 

उच्च सांस्कृतिक भूमिकेवरून प्रचलित सवे विषयांचा परामश्ल घेण्याचे उदार 

व उन्नत धोरण ' नवभारता 'ने अखंड पाळले आहे, ” असे वाट्त होते. « 
* नवभारता ' विषयी मुंबईच्या ' सत्यकथा ' सासिकाने आपल्या ऑक्टोबर 
१९४९च्या अंकात म्हटले आहे, “ विबिधज्ञानविस्तार ', ' लोकशिक्षण ' अज्ञा 

जुन्या गाजलेल्या मासिकांची नावे ' नवभारता 'च्या तुलनेसाठी घेतली 
जातात; तथापि 'नवभारता ची सर त्यांना आलो नव्हती हे प्रांजळपणे 
कबूल केले पाहिजे, संपादकांना कधी कधी आपल्यांत ललित-विभ्नाग डोळ्यांत 
भरण्यासारखा नाही, म्हणून रखस्ख वाटते असे दिसते, ती अनाठायी आहे. 
कारण त्यामुळे फारशी मोठी उणीव “तवभ्नारता 'त उत्पन्न होते, असे वाटत 
नाही. ' नवभारता 'चे वेशिष्ट्य त्याच्या ललित - विभागात नाही; त्याच्या प्रसुख 

अशा गंभीर विभागात आहे आणि आज त्याचोही जरुरी मराठीत व महाराष्ट्रात 
मोठोच आहे. अल्प गांभीयनिही थकवा येणाऱ्या दुद्धीचा अडथळा ललिताच्या 
झस्वादात देखील होतोच. तेव्हा तो सकस, विज्लाल व शद्ध फरणे जरूर 
कक ते कार्य * नवभारत ' बजाबीत आहे, तेव्हा जपले हे सारे थोर 
वैशिष्ट्य गमावून इतरांसारखेच सामान्य स्वरूप घेण्याचा विचार संपादकांनी 
नत्तात जराही आणू नय, अश्ी दिनंतीही त्यांच्या अधिनंदनाबरोबर त्यांना 
करावीशी वाटते. 

: नवबभारता चे हर्तान्तर 


कावीळ *त विह्ठान लेखकांकडून लिहिल्या जाणाऱ्या लेखांचे विषय 
उच्च विद्यापीठोय शिक्षणास प्रक असतात व उच्च शिक्षणाच्या माध्यमाचा 
प्रश्‍न प्रादेशिक भाषांना अनुकूल लागेल, असा आपला विश्‍वास संचालकांनी 
व्यक्‍त केला, तो आज यथाथ ठरल्याचे दिसुन येते. स्वातंत्र्योततर भारताची 
पुनरचना करताना नव्या पिढीचा बेचारिष्ठ वविड घडविण्याची आव्यकता होती. 
ते काय “ नवभारता 'ने केले आहे, असे म्हणता येईल. या दृष्टीने ' नव- 
भारताने “ लोकशाही , ' मानवेंद्रनाथ रॉय, * भाषा, संस्कृती व राज्य ! 
यांसारख्या विषयांवर जे विशेषांक काढले ते संग्राह्य ठरले. या सर्व अंकांना 
विद्वानांचे सोलाचे सहकार्य लामलेले होते, तकंतीथ श्री. लक्ष्मणज्ञास्त्री जोशी 
यांचे लेखनताहाय्य प्रथसपासुन आजपर्यंत ' नबभारता !स झाले भसून पहिल्या 
वर्षातील " भारतीय तत्त्वज्ञान : उदय व विकास ' या लेखापासुन या बात 


| अनुक्रमणिका | स्य र | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


न न च. द 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ७ &. व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५: नवभारत! ची तपस्या ष्‌ 


ज्ञानेकवर विषयक लेखापर्यंत सातत्याने त्यात त्यांचे लेखन झालेले आहे ' नव- 
भारता'ची आथिक ल्यिती बव्हंशी लोकाश्रयावर आधारित होती. जाहिरातींच्या 
द्वारेही अर्थसाहाय्य मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. ' नवभारत- 7 निधोहो उभार- 
ण्यात आला. तथापि तो पाच हजार रुपयांहून अधिक जमू शकला नाहो. तूट 
येऊ लागल्यामुळे ते सासिक बंद करण्याचा व मोसिव्हाच्या दर्जास ब स्वरूपास 
बाध न आणता त्याची आथिक जबाबदारी पत्करून ते चालवू शकेल असे एखादे 
समर्थ मंडळ वा संस्था शोधण्याचा निर्णय * सुलभ राष्ट्रोय ग्रंथमाळे 'ने केला. 
वाईच्या प्राज्ञषपाठशाळामंडळाचे अध्यक्ष तकंतीथे श्री. लक्ष्मणज्नास्त्री जोशी यांनी 
त्याचा स्वीकार केला, भापल्या निवेदनात ( ' नवभारत  , नोव्हेंबर १९५७ ) 
त्यांनी म्हटले आहे, “ मराठी भाषेचे वैचारिक सासथ्य वाढावे, भराठी वाच- 
कास जगातील अद्ययावत, जञद्ध व उच्च वेचारिक आंदोलनाचे दंन घडावे 
आणि मराठी माणूस हा नव्या व्यापक मानवी संस्कृतीचा सहभागी बनावा हाच 
या मालिकाचा सूळ उद्देश आहे. हा उद्देश सफल व्हावा या दृष्टीने प्राज्षपाठ- 
झाळा संडळाने भासिक चालविण्याची जबाबदारी शरिरावर घेतलो आहे. हे 
कार्य गेली वीस वषे ' प्राज्ञपाठळ्याळे ' ने सतत 'चालू ठेवले आहे. महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अनुदान आता त्याला मिळत असले, तरी प्रसाराची 
ब आथिक साहाय्याची त्याला आजही गरज आहे. 


। नवभारता ' चे वाड्ययीन कार्य : 


: नवभारता! च्या पहिल्या दहा वर्षांत कथा-कवितादी ललित साहित्या- 
छा आवजून स्थान देण्यात येत होते; परंतु अकराव्या वर्षापासून हो प्रथा बंद 
करण्यात आलो आणि केवळ वैचारिक साहित्यालाच त्यात अवसर मिळू 
लागला. तथापि या दहा वर्षांतही साहित्यक्षेत्रातील अनेक सामाजिक उपक्रमांना 
च त्यावरील चर्चेला ' नवभारताने ' स्थान व प्रोत्साहन दिले. नवसाहित्याच्या 
क्षेत्रात पुढे महत्त्वाचे स्थान मिळविलेल्या कवींनी-कथाकारांनी या काळात 
८ नवभारत! त लेखन केले आहे. नवसाहित्यकारांच्या अनेक प्रयोगांमुळे 
उद्भवणाऱ्या साहित्यविषयक प्रश्‍नांची चर्चा जाणकार सभीक्षकांनी ' नव- 
मारता 'त केली आहे. त्याचप्रमाणे साहित्यसंस्था व त्यांचे उपक्रम यांविषयीही 
घेळोबेळी लेख प्रसिद्ध झालेले आहेत. ' नवभारता 'च्या पहिल्या बारा वर्षांत 
घरा. देवदत्त दाभोळकर यांनी ञथिक व शेक्षणिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयां- 
बरोबरच स्वतंत्र व अनुवादित कथा, रूपक कथा व कविता यांसारखे लेखन 
सातत्याने केल्याचे दिसून येते. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६ नवभारत जुळे १९७७ 


ललितसाहित्य 


पुढे नवकवी म्हणून प्रसिद्धीस आलेल्या विदा करंदीकर, मंगेश पाडगाव- 

कर व वसंत बापट यांच्या कविता १९४७ ते १९५९ या कालावधीतील अंकां- 
तून प्रसिद्ध झाल्या असुन त्यांत ' हे आइन्स्टीन ? ( विदा करंदीकर ) , 
* झेलमचे अथु ' ( वसंत बापट ) या कविताहो आहेत. * प्रभंजन ' ( संगेदा 
पाडगावकर व * राजा श्रियाळ' ( वसंत वैद्य ) दा संगीतिका आणि खलिल 
जिब्रान व रवींन्द्नाथ टागोर यांच्या कवितांची भाषांतरे ' नवभारता 'ने था 
व्हाळात प्रसिद्ध केलो, ( जिन्नान व टागोर यांच्या कवितांची भाषांतरे वि. 
स, खांडेकर; ना. ग. जोशी, श्रीपाद जोशी, मा. गो. काटकर इ. नी केलेली 
आहेत. ) “ लमाणांचा तांडा ' ही वि. म. कुलकर्णी यांची गाजलेली कविता 
याच काळातील आहे. ' नवभारता च्या सातव्या वर्षांत सर्वांत जास्त म्हणजे 
पद्मास कविता प्रसिद्ध झाल्या. या काळात 'नवभारता'त काव्यलेखन करणाऱ्यात 
गिरीश, यज्नवंत, द. रा. बेंद्रे, य. द. भावे, वि. स. कुलकर्णी, कृ. ब. निकुंव, 
देवदत्त दाभोळकर, बा. भ. बोरकर, दि. के. बेडेकर, क्यांता शेळके, संजीवनी, 
हंकर राप्ाणी, पुरुषोत्तम पाटोल, सुरेश भट, ज्ञांता कुलकर्णी ( पुढे सो. सरिता 
पदको ) , राजा मंगळवेढेकर, वा. रा. ढवळे, गो. म. कुलकर्णी, राम शेवाळकर, 
प्रभाकर माचवे, पद्सा, क्ञांताराम रामचंद्र, बाबा मोहोड, वसंत बऱ्हाडपांडे, 
आरती प्रभू, दत्ता कदम, वि. ज. बोरकर, तु. शं कुलकर्णी इ. प्रमख कवींचा 
अंतर्भाव आहे. चि. य. मराठे (' उवश्लीचा शाप? ) गंगाधर गाडगीळ 

(“ प्रयाण ' ) या नवक्थाकारांच्या कथा, बा, समो. कानिटकर, देवदत्त 

दाभोळकर यांच्या स्वतंत्र कथांबरोबरच “ नवभारता “त स्टोफन इंवाइग, 

सॉमरसेट माँस, मासेंल एमे, गो द मोपासाँ, सुदशन, के. ए. अब्बास, 
परशूराम, भारतीय, कृष्णचंद्र, कर्तार्रासह्‌ दुग्गल, चंद्रोदय भट्टाचार्य इ. पारचात्य 

व भारतीय कथाकारांच्या कथांची बा. भ, बोरकर देवदत्त दासोळकर व अ. के. 
भागवत इ. नी, केलेली भाषांतरेही प्रसिद्ध झाली आहेत. मराठी कथा नबे वळण 
घेत असताना झालेल्या या उपक्रमांचीही नोंद घेणे आवडयक वाटते. यापेक्ष 
कादंबरी व नाटय या क्षेत्रांत एक नावीन्यपुण उपक्रम ' नबभारता'ने केला. ' नव- 
भारता'ने नोव्हेंबर १९५१ च्या अंकात लिन पु्थांग या चिनी लेखिकेच्या * मिस 
तु या कादंबरीचा प्रेमा कंटक यांनी केलेला संपुर्ण अनुवाद प्रसिद्ध केला असून 
लेखिकेचा परिचध व कादंबरीची पाइवंभूमीही देण्यात आलो आहे. याहीपेक्षा 
* नवभारत! चा अधिक योजनाबद्ध व नावीन्यपूर्ण उपक्तप् म्हणजे टी, पी. केलास 
या कन्नड नाटककाराच्या ' 1110 ]101])086? या नाटकाचा, 


हो 


म 
श्री, के. नारायण 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे म 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


: नवभारत? ची तपस्या ७ 


काळे यांनी “ प्रयोजन ' या नावाने केलेला अनुवाद हा होय. सप्टेंबर १९५३ चा 
: नवभ्षारता'चा अंक यासाठी देण्यात आला असून त्यात नाटककार टो. पो. 
केलासम्‌ व त्यांच्या नाट्यकृती यांचा परिचय करून देणारे श्री. के. नारायण काळे 
डॉ. रं. श्री. मुगळी, प्रा. वि. कृ. गोकाक, प्रा. द. रा. बेंद्रे व मास्ती वेंकटेद् 
अय्पंगार यांचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. याशिवाय 'सुलभा' (गंगाधर गाडगीळ) , 
: हलक्या कर्मांचा मी नरसी” (लेखक: उमाशंकर जोक्ली, अनुवाद ना. ग. जोशी ) 
व * संभवामि युगे युगे ( वसंत वरखेडकर ) या एकांकिकाही याच काळात 
“ नवभारता'त आल्या आहेत. ' नवभारता'च्या एकूण वेचारिक साहित्याच्या 
तुलनेने हे ललितसाहित्य फारच थोडे आहे, हे समान्य करावे लागेल. पुढे 
* सत्यकथे 'सारखी नवसाहित्याचा पुरस्कार व प्रसार करणारी नियतकालिके 
साहित्यक्षेत्रातील नवप्रवाहांची आवर्जन दखल घेऊ लागली आणि ' नवभारता'ने 
आपले क्षेत्र वेबारिक साहित्यापुरते सौसित केले असे दिसते. 


साहित्यविचार 


या काळात प्राचीन व अर्वाचीन मराठी साहित्याचा विचार करणारे बरेच 
लेख ' तबभारता'ने दिलेले आहेत. ' नवभारत ' हे सर्व प्रकारच्या विचारांना 
व त्यावरील चर्चांना उपलब्ध असणारे व्यासपीठ होते. राजकारण, समाजकारण 
व तत्त्वज्ञान या विषयांप्रमाणेच साहित्यविचारातही अनेक विषयांवर अनेकविध 
भूमिका मांडणाऱ्या लेखांना यात सारखेच स्थान मिळालेले आहे. डॉ. केतकर 
यांच्या कार्याचा व त्यांच्या समाजज्ञास्त्रविषयक आणि राजकारणविषयक 
विचारांचा पराशर घेणारे श्रीसती दुर्गा भागवत आणि प्रा. श्री. के. क्षीरसागर 
यांचे चार लेख व डॉ, अ. ना. देशपांडे यांचे ' परागंदा ! या कादंबरीचे समाज- 
ज्ञास्त्रदृष्ट्या परीक्षण करणारे दोन लेख हे याचे निदषक म्हणून सांगता येतील. 
मराठी साहित्यात वादविषय ठरलेल्या कला आणि जीवन, तसेच कला व नौतो 
या विषयांवर रा. भि, जोशी, नी. र. बऱ्हाडपांडे आणि वसंत वरखेडकर यांनी 
लिहिले महे; तर * गूढगुंजनातील रस आणि विरस व सोंदर्यससीक्षांची 
ससीक्षा हे प्रा. देवदत्त दामोळकर व श्री. द. व्यं. पै यांच्या लेखांचे विषय बनले 
आहेत. साहित्य संमेलनाच्या आपल्या अध्यक्षोय भाषणात ' तवभारता चे 
संपादक आचार्य शं. द. जावडेकर यांनी प्रतिपादिलेल्या ' क्रांतिरसा'च्या कल्पनेची 
च्िक्ित्सा करण्यात आली. रसकल्पनेवरील चर्चेत अनेक नामवंत सभोक्षकांनी 
भाग घेतला. ' रसांचे व्यवच्छेदक लक्षण ' (श्री. मा. कुलकर्णो) , ' रससिद्धान्ताचे 
स्वरूप ' (या विषयावर प्रा. द. के. केळकर यांचा एक व प्रा. दि. के, बेडेकर यांचे 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


८ नवभारत जुळे १९७७ 


दोन लेख), ' रसमताचे मूल्यमापन  ( डॉ. के. ना. वाटवे ), ' रसाचे स्वरूप 
(सुरेंद्र बार्राल्गे), ' साहित्यसमीक्षा आणि रसव्यवस्था ? (रा. भि. जोशी), रस- 
व्यवस्था : आणखी एक स्पष्टोकरण ' ( दि. के. बेडेकर ), ' रस आणि अनुभव ' 
( गंगाधर गाडगीळ ), ' रसराज शृंगार ' (ली. र, वऱ्हाडपांडे ) हे लेख रस- 
कल्पनेच्या नव्या संदर्भात विचार करणारे आहेत. शिवाय ' क्रांतिरस ' आणि 
“ करुण नाट्याने आनंद का व्हावा ? "या विषयावरील दोन परितंवादही ' नव- 
भारताने घडवून आणले. ' क्रांतिरसा/'वरील चर्चेत आचाय जावडेकर, य. र. 
आगाशे आणि ना. ग. जोशी यांनी तर ' करुण नाट्या'वरील चर्चेत दि. के. 
बेडेवहर, श्री. करे. क्षीरसागर, वसंत कानेटकर, राजा (डॉ. रा. भा. ) पाटणकर, 
चं. श्री. कर्नाटको आणि य. र. आगाज्ले यांनी भाग घेतला होता. आधुनिक 
मराठो काव्यातील प्रवाहांचा परामशे गो. स. कुलकर्णी आणि ना. ग. जोज्ी 
यांनी घेतला. केशवसुतांच्या काव्याचे व. दि. कुलकर्णी, दि. के. बेडेकर, भा. शं. 
भणगे, द. भि. कुलकर्णो यांनी नवे मूल्यमापन केले. डॉ. ल. न. भिंगारे यांनी 
मराठी कादंबरीच्या एका शतकातील वाटचालीचा आढावा घेतला. डा. गं. ब. 
ग्रामोपाध्ये यांनी ' आधुनिक मराठी लेखनपद्धतीचे शिल्पकार ? या विषयावरील 
दोन लेखांत मराठो गद्यज्ञेलीचा (1)101101 ) विचार केला. ' हेमिंग्वे? व 
“ विनायक ? यांच्या साहित्याचा परिचय गो. व्रि, करंदीकर आणि रा. 
यांनी आपल्या लेखांतून करून दिला ञहे. प्र. के. अत्रे यांचा नारयछटाकार 
दिवाकर व * एक अभ्यासु'चा ' दिवाकरांचे रसग्रहण ' या लेखांचे आगळेपण 
उठून दिसणारे आरे. नवव्या वर्षात प्रसिद्ध झालेले प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांचे 
* ललित लेखन आणि तंत्र? व ' वास्तवता : एक वाड्मयीन मूल्य! हे लेख 
साहित्य-चर्चत नवी भर घालणारे ठरले. मराठी रंगभूमीचा वरामदा घेणारे 


त्र्यं. सौ. कारखानीस, केशवराव दाते व मो. द. ब्रह्मे या अधिकारी लेखकांनी 
लिहिलेले लेख विचारप्रवर्तक आहेत. 


ग. जाधव 


मराठोत वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या विविध विषयांवरील ग्रंथांची परीक्षणे 
अनेक लेखकांनी लिहिली आहेत. कित्येक ग्रंथांचा संक्षिप्त परामज्नं प्रत्येक अंकात 
घेण्यात आला कहे. तथापि काही ग्रंथांची विस्तृत परोक्षणेही प्रसिद्ध झाली. त्योत 
“ जुगार' (रा. कृ. लागू), काँ. डांगे यांचे प्राचीन भारत! ( ना. गो. चापेकर), 
* बोरकरांची भावीण व वाडमयीन अपेक्षा' ( गो. के. भट ), “ इ्यामची 
आई” ( दे, अ. दाभोळकर ), ' अरविंद गोखले यांची ' कमळण ! ( गो. म. 
कुलकर्णी ), * पुन्हा एकदा एकच प्याला? ( राजा पाटणकर ), परागंदा 
( अ. ना. देशपांडे ) विनोबाकृत * ईज्ञावास्यवृत्ती ' संपरीक्षण ( आचाय वि. प्र. 


ह: -:ज गक 
| गड | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


। नवभारत! ची तपस्या ९ 


लिमये ), ' बनगरवाडी ' ( त्र्यं. शं. शेजवलकर ) थांची परीक्षणे त्या त्या 
ग्रंथविषयाचा परामक्ष घेणारी, तश्लीच त्या अनुषंगाने अन्य वाडमयोन प्रश्‍नांचीही 
चर्चा करणारी आहेत. ही परीक्षणे * नवभारता'ला कोणताही अ-विषय नाहो 
असे दषविणारीच आहेत. 
प्राचीन सराठी साहित्य 

दहाव्या वर्षानंतर ललित साहित्य देण्याचे ' नवभारता'ने थांबविले 
असले, तरी साहित्यविचार व साहित्यसंक्षोधन याविषयीच्या लेखांना त्यात 
सतत स्थान मिळालेले आहे. “ नाथ ज्ञानेश्‍वरी ' ( द. वें. केतकर ), 
: विवेकसिंध'चा कालनिर्णय ' ( सुरेश डोळके ), ' तुकोबारायांच्या अभंगाचा 
मूळ पाठ? (ग. ह. खरे ), ' पोतृंगीज पुराणकाराचा मराठी काव्यग्रंथ ' ( अ. 
वा. प्रियोळकर ) इ. लेख प्रस्तुत कालखंडात प्रसिद्ध झालेले आहेत. वलिंगायत 
पंथाच्या आचारबिचारांचा परिचय करून देणाऱ्या जञांतलिंगकृत “ विवेक. 
चिंतामणी ! या ग्रंथाचा परिचय डॉ. पंडित आवळीकरांनी तीन लेखांत करून 
दिला आहे. ज्ञानेश्‍वर आणि ज्ञानेश्वरी हा प्राचीन मराठी साहित्याच्या 
अभ्यासकांच्या सतत चिंतनाचा विषय आहे. ' नवभारता'त या विषयावर 
' ज्ञानेदवरीतील षट्द्षंनावरील रूपक? ( डॉ. वा. ता. पंडित ), “ ज्ञानदेव 
आणि तुकाराम ' ( सरोजिनी बाबर ), ' ज्ञानदेव ज्ञांकर को श्ांमव १ (पं. 
पांड्रंगशर्मा ), ' ज्ञानेश्‍वर व शंकराचार्य ' (चि. त्र्यं. केंघे ), “ अभृतानुभवाचे 
तत्त्वज्ञान ? ( चि. त्यं. क्ेंघे ), ' ज्ञानेश्वरीची भूमिका (चि. त्र्यं. केघे ), 
* विरही ज्ञानदेव ! ( प्र. ल. जोशी ), * ज्ञानदेव आणि वज्यान पंथ? ( ग. वा. 
तगारे ), '* ज्ञानदेवांची गुरुपरंपरा ( ग. वा. तगारे ) हे लेख प्रसिद्ध झाले 
असून त्यांत तत्त्वविचारावर अधिक भर आहे. महानुभाव पंथविषयक 
* झहानुभाव पंथ आणि साभाजिक क्रांती ? ( आचार्य स. ज., भागवत ), आणि 
: महानुभाव पंथाचे अवंदिकत्व ' ( डॉ. वि. भि. कोलते ) हे दोनच परंतु 
महत्त्वाचे लेख प्रसिद्ध झाले, पण त्यांनी अनेकांच्या विचारांना खाद्य पुरविले. 
* मुकुंदराज ' हा तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचा मुकृंदराजाची परंपरा व 
तत्त्वज्ञान स्पष्ट करणारा मोलिक लेख थाच अवधीत प्रसिद्ध झाला. नामदेवांचे 
व्यक्तिमत्त्व ( हे. वि- इनामदार ), ' पुक्‍तेववराचे आदिपवं ' ( वसंत पारखे ), 
' विष्णुदास नामा? ( सरोजिनो शेंडे ), ' रामदासाची कविता ( सुरेश 
डोळके ) हे प्राचीन कवींचे साहित्य व व्यक्तिमत्त्व यांचा पराम्लं घेणारे लेख 
अभ्यासकांना मोलाचे वाटतील. शाहिरी बाऊमयावरील ' लावणी म्हणजे 
काय १? (म, वा, धोंड ) व ' शाहिरी वाडमयातील समाजदशंन ' ( सरोजिनी 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१७ नवभारत जुळे १९७७ 


बाबर ) हे लेख या साहित्याचे वेगळे स्वरूप स्पष्ट करतात. डॉ. झेलजा 
करंदीकर यांनी आपल्या प्रबंध-विषयाचा परिचय ' रामकथेची महाकाव्यात 
उत्क्रांती ' या शोषकाच्या लेखात करून दिला आहे. 


संतांचे सामाजिक कार्य हा राजवाड्यांपासून चर्चेचा च टोकेचा दिषय 
बनला. पारमाथिक दृष्ट्या व लौकिक दृष्ट्या संतसाहित्याचे मूल्यमापन या 
काळात सुरू झाले. ' नवभारता'त या विषयावरील * महाराष्ट्रोय संतमंडळाचे 
ऐतिहासिक कार्य ! ( आचार्य स. ज. भागवत ), ' वारकरीपंथ आणि महानुभाव 
पंथ (गं. बा. सरदार ), ' महाराष्ट्रोय संतांची महाराष्ट्रास समन्वयाची 
देणगी ' ( शं. वा. दांडेकर ) हे लेण दोन्ही पक्षांची बाजू स्पल्ट करतात, 
तकंतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी आपल्या ' संतवाडमयदोहन ! या लेखात 
या दोन्ही प्रवृत्तींचा प्रारंभी परास घेऊन सांप्रदायिक प्रवृत्तीच्या भा. पं. 
बहिरिट यांच्या दोन ( ' संतवाणीचा असृतकलदा ' व * सवतीचा कल्पवृक्ष ! ) 
व श्री. सोनोपंत दांडेकर यांच्या एक ( ' श्रीज्ञानदेवांचे जीवन विषयक 
तत्त्वज्ञान | ) अज्ञा तीन पुस्तकांच्या संदर्भात भारतीय अध्यात्मवादाची चर्चा 
केली आहे. ती संतसाहित्याचा तात्त्विक दृष्टिकोण समजून घेण्यास उपयक्त 
अशीच आहे. मराठी संस्कृतीच्या भाषिक व अन्य अंगांवर नव्याने प्रकाश 
टाकणारे अनेक लेख या काळात धारवाडचे श्री. ज्ञ. बा. जोझी यांनी 
लिहिले, ते वादळी चचचे विषय ठरले. पुढे आचार्य स. ज. भागवत यांनी या 
लेखांचा संग्रह ' मऱ्हाटी संस्कृति : काही समस्या * या नावाने प्रकाज्ित केला. 
: नवभारता?चे विशेष उपक्रम 


महाराष्ट्र साहित्य परिषद ब साहित्य संमेलने 
आस्था वेळोवेळी स्पष्ट झाली आहे. महाराष्ट्रातील भिन्न भिन्न साहित्य 
संस्थांचे एकीकरण व्हावे यासाठी प्रयत्न होऊन त्यांना आज ' मराठी साहित्य 
महासंडळा'चे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या प्रयत्नांतील एक अध्वर्यू श्री. श्री. शं. 
नवरे यांनी * साहित्य संस्थांचे एकीकरण! था लेखात आपले विचार मांडले 
आहेत. मराठीतील झुद्लेखनाचे अराजक हाही जाणत्यांच्या चितेचा ] 
चिंतनाचा विषय होता. म. दा. साठे व रा. श्री, जोग यांनी या विषयावरील 
आपली भूमिका ' नवभारता'त लेख लिहून स्पष्ट केलो. पुढे ' महामंडळा*चे 
शुद्धलेखनाचे नियम तयार होऊन ज्ञासनाने व विद्यापीठांनीही त्यांना संमती 
दिली. ' मराठी भाषा व वाडमय थांच्या इतिहासाची योजना ! या विषयावरील 
गं, बा. सरदार व दि. करे. बेडेकर यांच्या लेखांनी वाडमयेतिहासले 


यांविषयी “ नवभारता'चो 


खनाचे स्वरूप 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


: नबभारत? ची तपस्या १९ 


व व्याप्ती यांच्या चर्चेला वेगळे वळण लाभले. थ्रो. म. माटे यांची वाऊमयेतिहास 
योजना मागे पडली, या निमित्ताने पुढे अनेकांनी लेख लिहून वाडम- 
येतिहासाच्या तात्त्विक स्वरूपाची चर्चा केली. साहित्य संमेलनांच्या निमित्ताने 
त्यांच्या अध्यक्षांचा व्यक्ति-परिचब, साहित्य-परिचय व भध्यक्षीय भाषण 
आवर्जून प्रसिद्ध करण्याचा ' नवभारता ! चा उपक्रम निश्चितच प्रशंसनीय होता. 
आचार्य जावडेकर, कवी यशवंत, अ. का. प्रियोळकर, कृ. पां. कुलकर्णी, 
बिहठुलराव घाटे, तकंती्थ लक्ष्मणज्ञात्त्री जोशी, शं. दा. पेंडसे, अनंत काणेकर, 
श्री. के. क्षोरसागर हे साहित्य संमेलनांचे अध्यक्ष असताना असे अंक प्रसिद्ध 
करण्यात आले. दिवंगत साहित्यिकांविषयोंच्या आठवणी व त्यांचे कार्य 
यांविषयी न. चि. केळकर, आचार्य जावडेकर व त्र्यं. सौ. कारखानीस यांच्या 
निधनानंतर लेख प्रसिद्ध करून 'नवभारता ने त्यांचा गौरव केला. ' नव 
भारता ! चे संपादक संडळ व त्यांनी मिळविलेला लेखववग यांच्या संयुक्‍त 
प्रयत्नांतून पुढील संग्राह्य अंक सिद्ध झाले. : ( १) महात्मा गांधी विज्षेषांक 
( सार्च १९४८), (२) जञचार्ये जावडेकर विजषेषांक (से १९४९. ), 
(३ ) तत्त्वज्ञान विज्षेषांक ( जानेवारी १९५२. ), (४) लोक्झाही विशेषांक 
( ऑगस्ट-सप्टेंबर १९५२. ), (५), मानवें्रनाथ रॉय विशेषांक ( एप्रिल 
१९५४, ), (६ ) भूदान विक्षेषांक ( फेब्ट्वारी १९५५ ), (७) टिळक- 
आगरकर विदक्षेषांक ( ऑगस्ट १९५६), (८) भाषा-संस्कृति व राज्य 
विक्षेषांक ( ऑक्टो. नोव्हें. १९५६ ). 
समारोप 

: नवभारत! सासिक हे आज महाराष्ट्रातील एक वैचारिक व्यासपीठ 
बनळे आहे. त्याचे संचालक, संपादक आणि लेखक यांचा त्याच्या प्रतिष्ठेत 
मोठा वाटा आहे. आज ललित साहित्य प्रसिद्ध करणारी शेकडो नियतकालिके 
अस्तित्वात आहेत. परंतु नवविचारप्रवतंक आणि व्यासंगपुर्ण साहित्य प्रसिद्ध 
करणारी ' नवभारता? सारखी नियतकालिके आजही अपवादात्मकच आहेत; 
त्याचा प्रसारही मर्यादित आहे, ही गोष्ट महाराष्ट्रातील वेचारिक साहित्याच्या 
चाहत्यांनी ध्यानात घेण्यासारखी आहे. ' नवभारता ? च्या वाडभयीन कार्याच्या 
येथे घेतलेल्या परासरशञविरूत ' नवभारता? च्या पुरोगामी व कोणत्याही नव्या 
विचाराचे स्वागत करणाऱ्या दृष्टिकोणाची पुरेश्ी कल्पना येईल असा विइवास 
वाटतो. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, अशोक चौसाळकर 


महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा 


थॅशॉशॉशशशशशििशिश?श?न४ॉ”0४ॅ”00000000णणाायानूूळू- 


महाभारताच्या ऐतिहासिकत्वाबद्दलचा वाद आता जवळ जवळ संपत 
आला आहे. पण या वादविवादातून फारसे नवे बाहेर आले नाही. फक्‍त 
लोकांना इतिहासकारांची नांवे माहीत झालो. महाभारताचा गेली पावणेदोनक्े 
वर्षापासून अभ्यास होत आहे. संशोधकांनी भारतीय युद्धाचा काळ व भहा- 
भारताचा रचनाकाळ निठ्चित करण्याचा प्रयत्न केला. महामनारतसंहितेचा 
हाल्‌झमन्‌ , राडाल्हमनस्‌, हेलड्‌ , हॉपकिन्स, सोरेनसेन्‌, झिमर , वेच व 
सुखटणकर या विद्वानांनी अभ्यास केला आहे. त्यांच्या संशोधनाची व विज्ञेषतः 
महाभारतावर झालेल्या नवीन संशोधनाची आज फारशी माहितो दिसत 
नाहो. प्रस्तुत लेखात या संशोधनाचा थोडक्यात परिचय करून देण्याचा प्रयत्न 
करण्यात भला आहे. यात फक्त भारतोय युद्धाचा काल व महाभारताचा 
रचन!काळ या दोन विषयांवर झालेल्या संशोधनाचा परिचय 
त्याचबरोबर या संशोधनाच्या प्रकाशात पुढील संशोधनासाठी 
कोणती संज्लोधन पद्धत स्वीकारता येईल याचा पण थोडासा ? 

भारतीय युद्धाचा काळ ठरविण्याच्या आधो आपण 
करण केले पाहिजे- ते म्हणजे महाभारतातील कथा हे सत्य आहे को असत्य, 
थाडानींसारखे काहो लोक सोडले तर बहुतेक विद्वान्‌ महाभारतकथेचे ऐति- 
हासिकत्व मान्य करतात. पण आता उपलब्ध असलेल्या कथेबरहुकूस इतिहास 
असेल असे त्यांना वाटत नाही. डो, सी. सरकार' व सांकल्या' यांनी पण 
कथेचे ऐतिहासिकत्व स्वोकारले आहे. प्रश्‍न फक्‍त तपश्लीलाचा आहे. कारण 
महाभारतकथेच्या परंपरा वैदिक व बुद्धवाडमयात सापडतात व त्याबद्दलचे 
उल्लेख इ. स. पृ. आठव्या शतकापर्यंत मागे जातात. प्रश्‍न ती कथा महाभारतात 
किती प्रामाणिकपणे ग्रथित केली आहे हा आहे. आजच्या महाभारतात सांगि- 
तलेल्या सर्वच कथा खऱ्या नसणार धात शंकाच नाही भारतोय युद्धात चाळीस 


| 24444. | 6. > 


वरून दिला आहे. 
काय करता येईल. 
वचार केला आहे. 
एका गोष्टीचे स्पष्टी- 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


४4.55 
द्वारा प्राज्माठशाळामंडळ, वाई 


महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा १३ 


लाख लोकांनी भाग घेतला होता यावर कोणताही इतिहासकार विठवास ठेवणार 
नाही. पण सध्या काही इतिहासकार सांगत आहेत को इ. स. च्या सातव्या 
डातकात आलिल्या ह्यु एन्‌ त्संगला कुरुक्षेत्राच्या सेदानावर योद्धांच्या अस्थी 
दिसल्या.' त्या इतिहासकारांच्या मते भारतीय युद्ध इ. स. पु. १५०० च्या 
आसपास लढले गेले व योद्धयांच्या अस्थी तेवीसक्षे वर्षांनंतर कुरक्षेत्राच्या 
मैदानावर अस्तित्वात होत्या ! डी. सी. सरकार सध्याचे महाभारत पुर्णतः 
काल्पनिक मानतात पण प्राचोन काळी आदिम जनजातीत लढाई झाल्याची 
संभावना ते नाकारीत नाहोत". महाभारताच्या कथेतोल ऐतिहासिक सत्य 
कल्पितापासून वेगळे काढणे अशकय काम आहे पण एकोणिसाव्या शतकातील 
इतिहासकारांचे विज्षेषत: भारतीयांचे त्या दृष्टीने प्रयत्न चालले होते. 

त्याचवेळो भारतीय युद्धाच्या तारखेबाबत पण भयंकर वादविवाद चालला 
होता. तो अजून चालू आहे. भारतीय युद्धाच्या कालाचे असाधारण महत्त्व 
आहे कारण एकदा भारतीय युद्धाचा वाळ ठरविला की त्यानंतर इतर घटनांचे 
काळ ठरविता येतात व त्याप्रमाणे सीसांसा करता येते. त्या दृष्टीने अनेक 
इतिहासकारांनी प्रयत्न केले, रहाभारतात त्णन केलेल्या युडाचा काळ ठरबिण्या- 
साठी अनेक पद्धती वापरल्या गेल्या, त्यातील तत पद्धती प्रसुख आहेत: 
१) ज्योतिषबिषयक संदर्भाच्या आधारे काल निर्णय २) पुराणातील वंशावळी ब 
इतर वेदिक वाडमयातील उल्लेख या आधारे काल-निर्णय ३) ऐंतिहातिक 
पद्धती. 

ज्योतिषविषयकसंदर्णांच्या आधारे भारतीय युद्धाचा काळ काढण्याचे 
अनेक प्रयत्न करण्यात आले, सतरा अठरा विह्वांनांनी निरनिराळ्या ज्योतिष- 
विषयक संदर्भाची भदत घेऊन १७-१८ निरनिराळे व्हाळ काढले. महाभारता- 
तील ज्योतिषविषयक संदर्भे तुलनात्मक दृष्ट्या नवे आहेत व सूलतः अनुमान- 
जन्य आहेत याता या विद्वानांनी विचारपण केला नाहो. कारण महाभारताची 
रचना एका काळात झालेलो नाहो. त्यामुळे या विविध संदर्भाना जास्त महत्त्व 
देता येत नाहो. कुलगुरु वैद्यांनी इ. स. पू. २१०० हा भारतीय युद्धाचा काळ 
निश्चित केला." त्यांनी त्याच्या ससर्थनाथे तीन पुरावे सादर केले. कारसोरमध्ये 
चालू असलेला युधिष्ठिर ज्ञक मेगॅत्थेंलिसने उल्लेख केलेली वंज्लावळ व श्री. 
दीक्षित यांनी ठरबिलेला शतपथ ब्राह्मणांचा काळ. वेद्यांनो हा काळ विद्वानांनी 
भान्य करावा म्हणून बरेच तक पुढे मांडळे पण हरप्पा संस्कृतीचा ज्ोध 
लागल्यानंतर इ. स. पु. २१०० या कालास फारसे गंभोरपणे घेतले जात नाहो, 
पण ज्योतिषविषयक संदर्भाच्या मदतीने कालनिणंयाचे प्रयत्न चालू राहिले. 


| अनुक्रमणिका | 
वड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१४ नवभारत जुळे १९७७ 


प्रत्येक संशोधकाने त्याचा स्वत:चा असा काल काढला. महाभारतासारख्या 
ग्रंथातील नंतर ग्रोकांकडून घेतलेल्या ज्योतिषविषयक संदर्भाच्या आधारे काल- 
निणंयाचे प्रयत्न अनेतिहासिक आहेत असे आता इतिहासकारांचे मत बनत 
चालले आहे. 


पुराणांतील वंशाबळोंच्या आधारे भारतीय युद्धाचा कालनिर्णय करण्याचा 
प्रयत्न पण काही लोकांनी केला. त्यांच्या मते मारतीययुद्ध इ. स. पु. चौदाव्या 
शतकात लढले गेले. लोकमान्य टिळक, बेलवलकर, जायसवाल, पुसाळकर 
आणि बरेचसे इतर विहान याकाळास मान्यता देते झाले भाहेत. डॉ. मिराज्ली 
पण हा काळ असंभवनीय मानीत नाहोत. पुराणात असे लिहिले आहे को नंद- 
वंद्नाच्या अभिषेकापूर्वो १०५० वर्षें परीक्षित राज्य करीत होता. नंदवंज्ाचा 
काळ इ. स. पू. २६४-३२४ हा आहे. त्यामुळे इ. स. पु. चोदाशे हा भारतीय 
युद्धाचा काल होता असे सिद्ध केले जाते. पण या इलोकात १०५० वर्षे 
आहे को १५०० वर्षे लिहिले आहे याबाबत वाद सुरू झाला, डॉ. क 
सत्ते १०५० वर्षे हा काल बरोबर असावा. 


लिहिले 
णे यांच्या 


पाजिटरने ' अधिसोमकृष्ण ब महापद्मनंद यामध्ये २६ राजे होऊन 
गेले! या पुराणातील वणंनावरून त्या दोघातील अंतर, प्रत्येक पिढी १८ 
वर्षाची धरून (२६१८ ) ४६८ वषे मानले. महापद्म इ. स. पु. ३८२ 
यावर्षी गादीवर आला म्हणून अधितोभाचा काल इ. स. पु. ९५० हा येतो. तो 
जनमेजयाचा प्रपोत्र होता. म्हणून शंभर वर्षांचे अंतर सोडून इ. स. पृ. ९५० 
हा भारतीय युद्धाचा काल होता असे त्याने ठरविले”. पाजिटरचा काल अल्या 
लोकांसी मान्य केला पण पुराणात निरनिराळ्या राजवंश्ाच्या निरनिराळ्या 
बंशाावळ्या आहेत व पुराणांची रचना नंतर झालेलो असल्यामुळे प्रक्षेपांची 
संभावना पण नाकारता येत ताही. गी च 


डॉ. रायचोधरींनी त्यासाठी दुसऱ्या सार्गाचा अवलंब केला. योंबो 
आरण्यकात दिलेल्या त्ररषोंच्या बंशावळोंच्या आधारे भारतीय युद्धाचा काल 
निर्णय करावयाचा प्रयत्त केला. त्यांच्या मते गुणास्य, तोहि त 4 कि 
भारुणीच्या शिष्याचा शिष्य होता. त्या भ्रूषोंच्या विविध वंश्नाबळींचा व 
सांस्थयायन आरण्यकात केला गेला आहे. त्यांच्या मते गुणाख्य इ नु 
सहाव्या दातकात रहात होता व त्याच्या तीन शतके आधो म्हणजे द ल १ 
नवव्या शतकात परीक्षित राज्य करोत होता भारतीय युद्ध पण याच निदेश 


झाले असले पाहिजे, डॉ. रायचोधरांना पुराणातील गोंधळात टाकणाऱ्या 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा १५ 


वंश्यावळ्या मान्य नाहीत. प्रथम डॉ. आळतेकरांनी डॉ. रायचोधरोंचे मत मान्य 
केले नाही पण नंतर तेही डॉ. रायचोधरी व पाजिटर यांचे मत मान्य करते 
झालं 


या प्रकारे कालनिणेय करण्याच्या पद्धतीमध्ये बऱ्याच त्रुटी होत्या. त्या 
काळातील ऐतिहासिक परिस्थितीचा विचार केला गेला नव्हता; शिवाय ज्या 
पुराव्यांच्या आधारे कालनिर्णय केला जात होता, त्यांचे प्रक्षेपरहित रूप पण 
उपलब्ध नव्हते, त्यांचा कालनिणंय पण झालेला नव्हता. शिवाय इ. स. पु. 
१४०० सारखा काल बर्‍याच इतिहासकारांना, ज्यांनी तत्कालीन घटनांचा 
तुलनात्मक अभ्यास केला होता, मान्य नव्हता. त्यामुळे ऐतिहासिक पद्धतीचा 
अवलंब काही इतिहासकारांनी केला. डॉ. इरावती कर्वे यांच्या मते भारतीय 
युद्ध इ. स. पू. १००० मध्ये लढले गेले असावे, डॉ. दामोदर कोसंबी यांच्या 
मते युद्धाचा काल इ. स. पू. ८५० हा होता." 


डॉ. केणी यांनी सहाभारतकथेचा समाजज्ञास्त्रीय दृष्टिक्तोणातन अभ्यास 
केला, त्यांच्यामते महाभारतात वर्गल केलेला समाज हा लतिज्नय रानटी 
अवस्थेत रहाणारा समाज होता. महाभारतात नरमांसभक्षणाची, गदायद्धाची 
व सटवया संस्कृतीतील कित्येक आचारांची उदाहरणे सापडतात. त्यांच्या सते 
द्रोपदोचा पाच पतीशी परिणय, भोसाचे दुःशासनाचे रक्‍त विणे. गदायद्ध, 
गोधनचोरी, लमाजाच्या रानटी अवस्थेचे दक्षन घडवितात, त्यांच्यामते 
महाभारतकथा ही मुळात रानटी भटक्या शिकारी टोळ्यांची व त्यांच्यात अखंड 
संघर्षाची कथा आहे. म्हणूनच त्यांना इ. स, पू. ३१०० हा काळ पण अवास्तव 
वाटत नाही. डॉ. एच्‌. डी. सांकल्ियांना ही घड्ना इ. स. पू. १०००-६०० शतकात 
झाली असे वाटते. पण त्यांच्या मते हे लहान प्रमाणातील टोळ्यांचे यद्ध होते 
सहाभारतात र्वाणिलेले युद्ध तंतोतंत कधीच झाले नसणार, परंतु त्यातील इतर 
वणन बरेचसे अनेतिहासिक आहे. महाभारतात वाणिलेले युद्ध इ. स. पू. सहाव्या 
इतकात पण झाले असते असे वाटत नाहो. कारण आज पण लाखो हत्ती व लाखो 
रथ आपण एकत्र करू शकणार नाही. चाळीस लाख सेन्य एका लहानक्ञा मेदा- 
नावर लाखो हत्ती व रथ यांच्यासह युद्ध करीत असेल हो कल्पनाच अनेतिहासिक 
आहे. इ. स. पु. पाचव्या शतकात सायरससारख्या महान्‌ सस्राटाचे सेन्यपण 
चारपाच लाखांपेक्षा जास्त नव्हते, ज्या प्रमाणात महाभारतात लोखंडाचा वापर 
वणिण्यात आलेला आहे त्या प्रमाणात त्याचा वापर इ. स. पु. दहाव्या शतकात 
असणे शक्‍य नाही. हे डॉ. सांकलियांचे मत पण मान्य करण्यास हरकत नसावी. 


| अनुक्रमणिका | दर व्र | म्य 
बड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हिंह 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नव भारत जुले १९७७ 


डॉ. सांकलिया मुळाचे अस्तित्व अमान्य करोत नाहीत ते ज्या स्वरूपात वणिले 
आहे ते स्वरूप ते अमान्य करतात. डॉ. कोसंबींना पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात 
लोखंडाचा त्याकाळी वापर होणे अशक्य वाटते. 


पुरातत्त्वश्ास्त्राची भारतात सुरुवात झालो व उत्खननामुळे एतिहासिक 
मीमांसेला खराख्रा ज्ञास्त्रोय पाया लामला. पण त्यामुळे सर्व समस्यांचे 
समाधान झालेले नाही. हस्तिनापुर भागात डॉ. बी, बी. लाल यांनी उत्खनन 
केले. हस्तिनापूर उत्धननात सापडलेल्या भुऱ्या रंगाच्या मृद्भांडांची संस्कृती 
डॉ. लाल यांच्या मते इ. स. पु. ८००-११०० या दरम्यान त्या भागात नांदत 
होती. इ. स. पु. ८०० च्या सुमारास या भागात पुर येऊन ह्या संस्कृतीचा नाश 
झाला. आपणास साहीत आहे को, या पुराचे वर्णेन छांदोग्योपनिषदात व पुराणात 
मिळते. हा पूर जनभेजयाचा नातू वचवनूच्या काळात आला होता. डॉ. लाल 
थांनी कार्बन चोदाच्या मदतीने या संस्कृतीचा काल इ. स. पु. ८५०-११०० हा 
निठ्चित केला. इतर सर्ब आधारांचा विचार करून डॉ. लाल यांनी इ. स. प्‌. 
दहावे बतक हा भारतोय युद्धाचा काल निश्‍चित केला. डॉ. एस्‌. व्होलरने पग 
डॉ. लाल यांच्या असुमानास माग्यता दिलो. पण डॉ. एस्‌. दास थांनी काही 
* मूले कुडार : ' आक्षेप घेऊन असे सत प्रगट केले कौ, ह्या संस्कृतीचा भहा- 
भारतात वर्णन केलेल्या संस्कृतीशी कोणताही संबंध असणे शक्‍य नाही. १९ 
त्यांच्या मते डॉ. लाल. थांचा कालनिर्णयंपण फारसा नरोबर नाही. 
त्यामुळे हस्तिनापुर उत्खननांमुळे महाभारतकथेची कालतिड्चिती तिवि- 
वादरीत्या सिद्ध ज्ञालेलो नाहो. काबन १४ च्या मध्ये सर्यादा पण काही 
इतिहासकारांनी दाखवून दिल्या; पण आजतरी कार्बन. १४ इतकी दसरी 
शास्त्रीय पद्धती उपलब्ध नाहो, ज्योतिषविषयक : पुराव्यांपेक्षा व पराणातील 
वंश्ावळ्यापेक्षा ही कसोटोच जास्त विउवसनीय मानावी लागेल. पथ सध्या तरी 
संशोधकांचा काळ इ. स. पु. १००० हा काळ एक संबळ अनमान म्हणून 
मानण्याकडे होत आहे. प्राचीन भारतात कोणत्याही घटनांचे कोत निडिचित 
करतांना दोनशे वर्षाचे अंतर पुढे ब मागे सोडावे लागते. ज्िवाय जवळ जवळे 
सवच विद्वानांचे अते मत आहे की महाभारतयुद्ध लोहयगाच्या सुरुवातीच्या 
काळात व उत्तर बंदिक काळात लढले गेले. लोहयुग पण इ, स. पु. १८०० 
११०० मध्ये भारतात सुरू झाले व काळ्कसंहितेसारख्या उत्तर वेदिक ग्रंथांचो 
रचना, ज्यात विचित्रवीयंपुत्र धृतराष्ट्राचा उल्लेख आहे पण याच काळात झाली. 
महाभारतात नंतर झालेले प्रक्षेप वगळता मूळ कथेचा विचार केला तर हे फुस 


| अनुक्रमणिका | व न्कि र वक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत । द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा १७ 


पांचालांचे राज्य एक जनपदराज्य होते हे सिद्ध होते. जनपदराज्यांचा विकास 
पण थाच काळात झाला. 

पण महाभारताची मूळ कथा काय असावी याबाबत अजून फारसा 
नि्णंय झालेला नाही. महाभारताबाहेर महाभारताची परंपरा शोधायचे प्रयत्न 
झाले. इ. स. च्या चोथ्या शतकातील एका शिलालेखात महाभारताच्या एक 
लाख इलोकांचा उल्लेख आहे. क्रायसोस्टस, जो इ. स. च्या पहिल्या शतकात 
मारतात भला होता. तो येथे एक लाख इलोकांचे इलियड असल्याचे सांगतो, 
उ. स, पु. पहिल्या शतकातील बेसानगरच्या शिलालेखात वासुदेवाचा उलेख 
करतो. पातंजलीचे महाभाष्य जे इ. स. पु. दुसऱ्या शतकात लिहिले गले, कोरव 
पांडव यांच्यातील लढाईची माहिती देते. चोथ्या शतकातील अथंश्ास्त्र कुरु 
यांचालांचा व दुर्योधनाचा उल्लेख करते. सूत्रवाडपयाचा काळ इ. स. पु. 
४००-८०० हा प्ानला जातो. आइवलायन गृहसूत्र भारताचा व महाभारताचा 
उल्लेख करते. सांल्यायन श्रोतसूत्रात कुरुक्षेत्रावर घडलेल्या लढाईची नाहिती 
दिलेली आहे. इ. स. पु. पाचव्या कातकात ज्ञालेल्या पाणिनीने पण सहाभारता- 
तील पात्रांचा त्याच्या सूत्रात उल्लेख बोळा आहे. निरुक्ताचा काल इ. त. पु. 
४००-८०० सानला जातो. त्यात पण शांतनूच्या राज्यात पडलेल्या बारा वर्षाच्या 
इुष्काळाची ब देवापीच्या यज्ञाची माहिती येते. छांदोग्योपनिषदात, जे सातव्या 
शतकात लिहिले गेळे देवकीपुत्र कृष्ण व बचवनूच्या काळात पडलेला दुष्काळ यांचा 
उल्लेख थेतो. बृहदारण्यकोपनिषदात छुरु पांचालांचा व परीक्षितांचा उल्लेख 
आहे. काठकतंहितेची रचना ६. स. पृ. ८०० पुर्वी झाठेली असली पाहिजे. 
त्यात विचित्रवीयंपुत्न धृतराष्ट्राची माहिती येते. 

बौद्ध वाडऊमयात पण भहाभारतकथेचे उल्लेख सापडतात. डॉ. बिंटरनिट्झ 
यांच्या मते बोद्धवाडमयाचा रचनाकाल इ. स. पू. ४००-३०० हा आहे. 
ललितबिस्तारात पांडवकुल हतस्तिनापुरात राज्य करीत असल्याचा उल्लेख आहे. 
जातककया बुद्धाच्या पुर्वावताराच्या कथा आहेत व विहानांच्या सते त्या बुद्ध पुव 
भारताचो माहिती देतात. त्यातील वातावरण इ. स. पु. सातव्या शतकातील 
लोकजीवनाचे प्रतिनिधित्व करते. या जातकात पण महाभारतकथेचे उल्लेख 
आहेत. 

वशब्राह्मणजातकात हस्तिनापुरचा उल्लेख आहे. घरजातकात वातुदेवाची 
कथा येते. जातक ४५४ मध्ये वासुदेवाचा ब हारावतीचा कसा नाश झाला है 
र्बागले आहे व ते वर्णत मुसलपर्वाशी जुळते. त्याच जातकात बलराम व त्याचे 
नऊ भाऊ ह्वारावतीचे राजे होते व त्यांनी देशातील ६३००० झह्रे जिकल्याचा 

न.भा.२ 


| अनुक्रमणिका | 
का मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शट नब्रभारत जुळे १९५७. 


उल्लेख आहे. जातक ५४५ मध्ये विधुर व युधिष्ठिराला यांची गोष्ट सांगितलेली 
आहे. कुरूधम्मजातकात विधुर खऱ्या धर्माचे विश्‍लेषण करतो. हस्तिनापुर, 
इंद्रप्रस्य, युधिष्ठिला, विधुर, बासुदेव, धनंजय, कुरु यांचा चातके नेहमिच 
उल्लेख करतात. जेनांच्या न्यायधस्मकहालमध्ये होपदीचा उल्लेख आहे. भाठव्या 
अंगास द्वारावतीचा नाश कसा झाला हे सांगून श्रीकुष्णाला जेन भिक्षु बनविले 


आहे. 


या सवं पुराव्यावरून हो गोष्ट सिद्ध होते को सहाभारतकथेची परंपरा 


सर्वे भारतभर पसरलेलो होतो. इ. स, पू. सहाव्या व सातव्या शतकात ती 
पुर्वेपेथंत पसरली होती व॒त्याचे पडसाद बोळवाडमयात पण सांपडतात. 
महाभारताच्या मूळकथेचा जोध लावण्याचे प्रयत्न एकोणिसाव्या छशतकातील 
भारतविदांनो केळे, त्यामुळे महासारताचो रचना कधी ब कजी झाली 
याचे लासेन इरोयडर, हाल्ज्ञमन, झिमर, हॉपकिन्स, हेल्ड, डाल्ह्मन, वैद्य 
चगैरेंनी विस्तृत विश्‍लेषण केले. 


लासेन व इरोयडर यांनी असे मत सांडले की, महाभारतात बाणिलेलो 
लढाई कुरुपांचालातील लढाई होती. नंतर त्याचे छुल्पांडवांच्या लढाईत 
परिवतंन करण्यात आले. पण इतर भारतविदांनी त्यांचे मत मान्य केले नाही 
कारण यास फारसा पुरावा नाहो. यांच काळात शएलाडाणा 016९01" 
सांडण्यात आलो. लासेच व इरोचडर बांनी हाच सिद्धांत जास्त व्यवस्थितरीत्या 
सांडला. लासेनचे असे भत होते को सध्याचे महाभारत श्रीकृष्णास इवररूप 
सिळाल्यानंतर बदलण्यात आले. वास्तविकरोत्या मूळ महाभारत कौरवांच्या 
बाजूने लिहिण्यात आले होते पण नंतर थोळृष्णाच्या इइवर स्वरूपानंतर त्यात 
उलटापालट करण्यात आलो. पांडवांनी केलेल्या अनेक पापांवर पांघरूण 
घालण्यासाठी महाभारताची पुनरंचना करण्यात आलो. पण डॉ. हापकिन्सला 
ते मान्य नाहो. त्याच्या मते ही फारशी बिचारपुर्ण व हेतुपुर्ण प्रक्रिया नव्हती, 
महाभारताच्या कथंत हेतुत: बदल करण्यात आलेले नाहीत. जे काय बदल झाले 
ते नंतरच्या कवींनी त्यांच्या काळातील नेतिक कल्पनान्‌सार केले. हाल्झभतने 
पण थांची चर्चा केली आहे. 


कुलगुरु वैद्यांनी परंपरागत मतांना जास्त व्यवस्थितरीत्या मांडले. 
त्यांच्या मते महाभारताची रचना तीन घेगवेगळ्या काळात तोन वेगवेगळ्या 
लेखकांनी केली. “ त्यांच्या मते मूळ महाभारत, ज्याचे नाव ' जय ! असे होते 
व ज्याची संख्या ८८०० होती. भारतीय युद्धानंतर लगेत लिहिले गे 


ले, त्यानंतर 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
'सँंगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा 1. 


काही वर्षांनीच वंशंपायनाने त्याचे २४००० इलोकांच्या भारतात परिवतंत केले. 
महाभारताची रचना इ. स. पु. दुसर्‍या व तिसऱ्या शतकात सोतीने केली. 
त्याने महाभारताची एक लाख इलोकात रचना केली. वैद्यांच्या मते महा- 
भारताची रचना इ. स. पुर्वो ज्ञालेली आहे. हॉपकिन्सने महाभारताचा सुक्ष्म व 
दुरगामी अता व्याकरणात्मक अभ्यास केला, या अभ्यासानंतर तो ह्या उप- 
संहाराप्रत येऊन पोहोचला को मूळ महाभारताचा शोध करणे व्यथथ आहे. 
त्यानेपण स्यूलमालाने परंपरागत मतच साम्य केले. 


हाल्झसनच्या पावलावर पाऊल ठेऊन डाल्ह्मनने चार भागात महाभारत 
कथेचे आलोडन केले. त्याच्यामते महाभारताच्या रचनेत विल्कळितपणा नाहो 
व त्यात एकता आहे. संपूर्ण ग्रंथात कथानकाची विविध सूत्रे पसरलेली आहेत. 
ए., थाम्‌सने पण डाल्ह्मनच्या मतास माम्यता दिलो. त्याच्यामते समहाभारतकथे- 
मध्ये अशी एकात्मता आहे. 


विटरनिदूझने या सर्व मतांचा परामर्श घेऊन सांगितले की महाभारत- 
कथेत मुळातच दोन भाग आहेत. महाभारतातील युद्धाचे प्रसंग संजयाने वर्णन 
केले आहेत व इतर भाग जनमेजयाला वैशस्पायनाने सांगितला आहे. त्याच्यामते 
संजयाच्या वणनामध्येच कोरवांच्या बाजूचे वणन येते. पांडवांची पापे त्यात 
उघडपणे सांगितली आहेत आणि वेष्णदांचे नंतरचे प्रक्षेप त्यांना लपवू शकलेले 
नाहीत. पण वंज्म्पायनाच्या वर्णनांमध्ये पांडवांची बाज उचलून धरलेली दिसते. 
विटरनिट्झ्ञचे हे मत लासेल ब इरोयडर यांच्या मतावर आधारलेले आहे. पण 
सतत विचाराहं आहे. 

महाभारत उद्गम ब विकासाच्या चर्चेत महत्त्वाचे योगदान डॉ. व्हो. एस्‌. 
सुखटणकर यांचे आहे. आपणास माहोत आहे की डॉ. सुखटणकर जवळजवळ 
बोसवष महाभारताच्या चिकित्सक आवृत्तीचे संपादक होते. डॉ. सुखटणकरांच्या 
मते महाभारत हो सतत वाढत जाणारी, पसरत जाणारी, रंदावत जाणारी 
भहाकाव्य परंपरा ( ]0[ति8710 6010 ("8ताठया ) आहे. महाभारत 
न बदलणारा असा ग्रंथ कधीच नव्हता. संपूर्ण भारतभर तंतोतंत एक अज्ली 
त्याची प्रत सापडणार नाहो. महाभारताची संहिता सतत पसरत ब विकसित 
होत गेलो, ती एक लोकपरंपरा बनलो. म्हणूनच मूळ महाभारताचा शोध 
घेण्याचे प्रयत्न व्यर्थ आहेत. डाँ. सुखटणकरांच्या मते महाभारताचा अज्ञा 
प्रकारचा विकास अपरिहार्य व आवश्यक होता. कारण महाभारत सारतीय 
छोकांच्या जीवनामध्ये एक प्रगतिज्षील व संस्कृतीचे वधन करणारी शक्‍ती 


| अनुक्रमणिका | दिं 
व मराठीचा विकास: ष्टाचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२० नवभारत जुळे १९७७ 


म्हणून विकसित होत होते. भारतीय लोकजीवनाची व परंपरांची स्पंदने 
आपणास त्यात पहावयास मिळतात. 


महाभारताची रचना भाटांनी केलो असल्याचे मत जुने भारतविद्‌ मांडत 
असत. त्यातच पुन: अनेक परंपरा मिसळल्या गेल्या, हॉपकिन्सच्या मते नंतरच्या 
ब्राह्मणांनी महाभारताची रचना केली.” डॉ. सुखटणकर यांनी महाभारत- 
संहितेचा अभ्यास करून असे मत सांडले को महाभारताची रचना भार्यवांनी 
केलेलो आहे. त्यांनी महाभारतातील सव भार्गवसंदर्भ शोधून काढले, त्यांच्या 
मते परश्रामाचे उदात्तीकरण, त्यांचे मोठेपण दाखविण्यासाठी रचलेली मिअके 
व झ्ापकथा, भागेवांचे महत्व प्रस्थापित करण्यासाठी लिहिलेल्या, दंतकथा त्यांची 
रचना भागंवांनी केली असल्याचे सिद्ध करतात. भार्गव धर्भ ब स्मतो ज्ञात्त्रात 
पारंगत होते म्हणूनच महाभारतात धर ब नोतिज्ञास्त्राचे सर्वात परिपूर्ण असे 
विश्‍लेषण सापडते. व्हिटोर पिसानोने भागंवप्रक्षेपाची काव्यात्मक उपपत्ती 
मांडलो." कालाचे अवधान वाचकांच्या मनात निर्माण व्हावे म्हणून हे प्रक्षेप 
घुसडण्यात आल अते त्याचे मत आहे. त्याच्या मते महाभारतात फक्त भूगुपरं- 


पराच मिसळलेली नसून ब्राह्मणांच्या बिरोधी अज्ली परंपरा पण मिसळलेली 
आहे. 


महाभारताची रचना कधी झालो याबाबतपण बराच वाह आहे. डॉ. 
हॉपकिर्सने महाभारताच्या रचनाकाळाचे चार विभागात विनाजन केळे 
त्याच्या मते ६. स. पु. ४००- २०० ,» इ. स. पु. २०० 
पु. १००-२०० बड, स, २००-५४०० ह्या चार काळ 
करण्यात आलो. डाँ. विटरनिट्झ यांच्या मते इ.स. पु. ६००ते ४०० या काळात 
सहाभारत अस्तित्वात असले तरी पूर्वेकडे ते फारसे माहीत नव्हते. त्याच्या 
मते इ. स. चोथ्या शतकानंतर महाभारतात वाढ झाली नाही. कूलगरु वेद्यांच्या 
मत्ते ' महाभारता ' ची रचना उग्रश्‍नला सोतीने इ. स. पृ. दुसऱ्या वातकात 
केली व संपुर्ण महाभारताचो रचना इ. स. पुर्वो झाली, त्यांनी डाय कायसी- 


डॉ. सुखटणकरांना हॉपकरिन्सची भीसांसा 
ध्यइ.स, पु. २०० च्या इलोकांपाठोपाठ 


५» ३. स. पु. १०० इ. स. 
त महाभारताचो रचना 


ह. सख. २०० चा दले 


ही, त्यामळे ड्यू 
विभाजन कृत्रिम आहे तता त चार विभागातील 
शतकाला का चिकटून | डी हापाकन्सच्या इ. स. पू. चोथ्या 
पू. सहाव्या झतकापर हे समजत नाहो. कारण सुत्रवाडमय इ. स. 


तर लगेच 


“ शः १ र ऱ् 
| अनुक्रमणिका | 
> मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


रू 34 क 6 र... 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे रः र 
प ट्‌ संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


शा 


महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा २१ 


या जयगाथेच्या रचनेला सुरवात झालो. हो जयगाथा यज्ञप्रसंगी सूत 
ब्राह्मणांच्या मनोरंजनासाठी गाऊन दाखवीत असत. अज्ञा प्रकारे महाभारत 
एक झहाकाव्यपरंपरा बनलो. त्यात नंतर उपाण्याने व स्मृतिसाहित्याचा 
समावेश करण्यात आला, डॉ. सुखटणकर पण २४००० इलोकांच्या भारताचे 
अस्तित्व मान्य करतात. त्यांच्या मते त्याचा सतत विकास होत गेला. 

महाभारताच्या मूळ कथेच्या ज्ोधाची व्यथंता समजून पण विठ्ठान तिच्या 
शोधात आहेत. हा शोध कधी संपेल असे वाटत नाहो. भहाभारताऱ्या कथेचे 
ऐतिहासिकत्ब तपासणे प्राचीन भारताच्या इतिहासलेखनासाठीपण आवश्यक 
आहे. पण त्यासाठी नव्या दृष्टिकोणांची गरज माहे. कारण महाभारतसंहिता 
त्यामानाने बरीच नबी आहे. त्यातील परत्परविरोधी विचार कालाचे अवघान 
असल्याठरिवाय उलगडता येणार नाहीत. हे अवधान नवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
स्वीकारला तरच निर्माण होणार आहे. त्यादृष्टोने डॉ. व्हो. एस्‌ अग्रवाल यांचा 
। गुढ ॥18]800लाच्ी चि - छे 0, पाची 0011106785? आणि 
डॉ. दाभोदर कोसंबी यांचा “ ( 011110111७ 118[]10१8 ग गतणे०्ट्प! 
हे दोत लेख खूप महत्त्वाचे आहेत. डॉ. अग्रवाल तौलनिक अश्यास करून सव 
प्रकारच्या संदर्भाचे मूल्य ओळखून महाभारतातील ऐतिहासिक व सांःकृतिक 
परंपरांचा अभ्यास करावा असे सांगतात, कोसंबी सव विषघांचा अभ्पासत करून 
च त्यांचा ऐतिहासिक दृष्टिकोणातून विचार करून नवी संशोधनपद्धती विकसित 
करण्यावर भर देतात. पुरातत्त्वश्ास्त्राचे महृत्त्व त्याच्या सर्वादा सात्य करूनही 
अनन्यसाधारण असे आहे. 


महाभारताच्या मूळ कथेचा ज्ोध घेण्यासाठी व त्यातील ऐतिहासिक 
तत्त्वांचे महत्त्व ओळखण्यासाठी महाभारतसंहिताच सर्वात महत्त्वाचे प्रमाण 
मामले पाहिजे. उत्खननातील पुरावे व बैदिक वाऊमयातील उल्लेख थांचे 
महत्त्व नितचितच जास्त आहे, पण त्यानंतर महाभारतसंहितेलाच महत्त्व द्यावे 
लागेल. 


भारतीय युद्धाचा काल जरी निश्चित झाला नसला तरी अनुमान म्हणून 
इ. स. पु. १००० हा काल निठचित करायला ह्रकत नाही. ह्या महाभारत 
कथेच्या अभ्यासासाठी म्हणूनच पुरातत्त्व शास्त्राच्या दृष्टिकोणातून सव 
पुराव्यांचे तुलनात्मक विइलेषण करणे आवश्‍यक आहे. ह्यासाठी हरप्पा संस्कृतीचा 
व तिच्या इतर परंपरांचा अभ्यास करावा लागेल. हो घटना लोहयुगाच्या 
सुरवातीस व उत्तरवेदिककाळात घडली होती म्हणून त्या काळातील सामाजिक 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नर नवभारत न जुळे १९७७ 


राजकीय व आथिक परिल्यितीचे चित्र मनात रेखाबे लागेल, नबीनतस 
उत्खननांनी हे सिद्ध केले आहे को इ. स. पू. ११०० भध्ये लोखंडाचा वापर 
होत होता. व ह्रप्पासंस्कृती जवळ जवळ सर्व उत्तरभारतभर पसरली होती. 
लोथलच्या उत्खननाने हे सिद्ध केले भाहे. त्यासाठी ह्रप्पा संस्कृतीच्या गण ब 
कुलपरपरांचा आपणास अभ्यास करावा लागेल, 

हानारताची कथा ज्या वेळी भारतात घडली त्याघेळी घेथे जनपदराज्यांचा 
विकाल होत होता. ही जनपदराज्ये विविध आय व अनार्य टोळ्यांच्या संयोगातून, 
त्यांनी प्रादेशिक अस्तित्व ग्रहण केल्यानंतर निर्माण झालो. बुद्धाच्या काळात त्यांचा 
युगे विफास झाला होता पण महाभारतात वणिळेली जनपदराज्ये त्यांच्या विका!- 
साच्या पहिल्या अवस्थेत होतो, हरप्पा संस्कृतीचा नाह झाला होता पण तो संरुर्ण- 
पणे नप्ट झालेली नव्हतो, नव्या जनपदराज्यात घा सर्वे परंवरा पहावयास 
मिळतात. इ. स. पू. १०००-११०० हा वाळ सर्व जगसर 1101010 9७७ किंवा 
वीरकाल म्हणून ओळखला जातो. या वेळो भट्की व अन्नच गोळा वरणाऱ्या 
लोकांची संस्कृती हळू हळू राज्याचे स्वरूप ग्रूण करीत होती व कुषोवर 
आधारलेली अथंब्यवस्था राज्य, सभाज व कुटुंब या संस्यांना स्थेथे देणारी 
महत्त्वाची बाब मानली जात होती. त्यामुळे विविध परंपरा एकत्र आल्या च 
जनपदराज्यांचा बिकास झाला. उत्तरवेदिककाळात जनपदराज्ये विकसित होत 
होती. त्यांची स्थापना वेगवेगळ्या टोळ्यांनी केली म्हणून त्या त्या टोळ्यांचे 
नांव त्या राज्यांना पडले. छुरु, पांचाळ, अंधक-वृष्णी, काही हो टोळ्यांची 
नावे होती. या राज्यांच्या म्हुणजेच क्षत्रियांच्या टोळ्या होत्या, त्यातील काहो 
राज्यांनी गणराज्यांचा स्वीकार केला तर कांही राज्यांनी राजसत्तेचा स्वीजार 
केला. ह्या राज्यांत राजन्य व सामार्यजन असे दोन वर्ग होते. या जनपदात त्या 
देशातील मूळ रहिवाज्ञांचा समावेज्ञ करण्यात आला. त्यांना गुलाझ बा 
शूद्र बनविण्यात आले. कोरवांचे राज्य हस्तिनापुर व त्याच्या ञासपासचा 
कृषियोग्य प्रदेश येवढेच मर्यादित होते. बोड व जेत वाडपयात वणिलेली सोळा 
महाजनपद राज्ये ह्याच उत्तर वेदिकजनपदराज्यांची विकसित भवस्या होती. 

आपल्याला माहित महे. कौ, श्रीकृष्णाचे अंधक-वृष्णी गणराज्य हे 
अशाच प्रकारचे जनपदगणराज्य होते. महाभारतात वगिखेली लढाई अज्ञा 
प्रकारच्या विकसनज्लील जनपदराज्यांतील लठाई आहे. हो असंख्य जनपदराज्ये 
सतत एकमेकाशी लढत असत व पदिचमेकडे असलेले भायुधजीवी संघ पण 
अश्या लढायात हिरीरीने भाग घेत असत, क्रेणींनी त्यांच्या लेळात महाभारता- 
मऱ्ये वगिलेल्या रानटी समाजाचे मोठे उद्बोधक विइलेषण केले लाहे. पण 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


महाभारत : संक्योधनाच्या काही नव्या दिशा . २३ 


सध्या तरी कथेला इ. स. पू. १००० ते १२०० च्य़ा मागे नेता येत नाही, पण 
त्या कालात ससा समाज खरोखरच अस्तित्वात असण्याची शक्‍यता आहे. 
प्राचीन गण व कुलपरंवरांचे हे लोक पालन करीत होते. पण भोतिकदृष्ट्या 
या राज्यांचे काथ सामर्थ्ये असेल याचा पण विचार केला पाहिजे. सूरजभात 
यांनी तसा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते लोह्युगातील या राज्यांचे युद्ध- 
सामथ्ये कमी लेखून चालणार नाही. त्यांच्या मते दाज्वराज्ञ युद्ध हे एक तत्य 
होते व त्यामध्ये अनेक दहा राजांनी व विविध टोळ्यांनी भाग घेतला होता. 
त्यावरून सोठ्या भारतीय युद्धाची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 


महाभारतसंहितेचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला असे दितून येते को, 
सहाभारतात वर्णन केलेला समाज हळू हळू कृषिप्रधान अथंब्यवस्थेमध्ये प्रवेश 
करीत होता. हस्तिनापूर जवळचे जंगरू जाळून श्रीकृष्णाने पांडवासाठी नवो 
वसाहत स्थापन केली. ते करताना त्यांनी आत. रहाणाऱ्या सर्व आदिवाक्षांना 
जाळून भस्मसात केले. गोधनाला त्या काळात अनन्यसाधारण महत्त्व होते 
किंवा अथंव्यवस्था अजनही गोधनप्रधानच होती. म्हणून दुर्योधनाने विराटाच्या 
गाई चोरावयाचा प्रयत्न केला. त्याबरोबरच शिकार हे पण उपजीविकेचे 
हत्त्वाचे साधन होते. पांडव बारा वर्षे बनवासात व एक वर्ष अज्ञात वासात 
रहात होते त्यावेळी ते बहुधा ज्रिकारोवर रहात असावे. कारण त्यांनी गोधन 
पाळल्याचे किंवा झहेतो केल्याची उदाहरणे नाहीत. शिवाय, अज्ञोच कंक 
उदाहरणे देता येतील. 


त्याचप्रमाणे युद्ध करण्याची साधने पण वेगळी होती. महाभारतात 
वर्णीलेल्या युद्धात गदा, रथ, तोमर वगेरे शस्त्रांचा उल्लेख करण्यात भाला 
आहे. ही सर्व झस्त्रे वीरकाळातील उास्त्रे आहेत. ' हिरांइक एज मध्ये 
सगळीकडे जवळजवळ सारखीच इास्त्रे बापरली जात होती. रथ फक्त 
भारतातच त्याकाळात वापरले जात नव्ह्ते तर ग्रीस, सध्यपूर्व च इराणमध्ये 
पण त्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होता. इ. स. पू. तेराझेमध्ये कोरल्या 
गेलेल्या चित्रात हा महारथो लढतांना दिसतो. नंतर हळूहळू रथाचो परंपरा 
कभी झाली. चंत्रगुप्त मोर्याच्या सेन्यात आठहूजार रथ होते पण त्यांनी फारशी 
कामगिरी बजावलेली दिसत नाही. वीरकाळातच रथाचे व रथविद्येचे महत्त्व 
होते. गवायुद्धाचे वर्णन आपणास कधो ऐतिहासिक घटनेत वाचावयास मिळत 
नाही. कारण गदा हे पण वीरकालातील लढाईचे साधन होते. त्याकाळात 
लढायांचा निकाल बहुतेक दंदयुठानेच लागत असे, म्हणूनच महाभारतात 


2... गभ १ 

व न्यारी 
र २:७० >. 

“र. ९ क 

ह 9 नवभारत £ 

“सटु ७५ 
अनुक्रमणिका 
र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत ीीक द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२४. नवभारत जुळे १९७७ 


सव महत्त्वाची युद्धे दंद्र्‍युद्धे आहेत. सर्वे महत्त्वाचे योद्धे दंद्युद्धातच ठार मारले 
गेले आहेत. धनुष्यबाणाचे महत्त्व पण त्याच काळात खूपच जास्त होते. घनुष्य- 
बाण हा माणसाचा पहिला यांत्रिक शोध आहे. पण नंतरच्या काळात त्याचे 
महत्त्व कमी झाले. कारण त्याचे महत्तव फक्त दंदृयुद्वापुरतेच मर्यादित होते ब 
रथाची पण त्यासाठीच गरज होती. या सव गोष्टी ' हिरॉइक एज? मध्ये सर्व 
संस्कृतींत सापडतात. स्त्रिया चोरून नेणे हा एक “ हिरॉइक एज? कालील 
संस्कृतींचा दिश्षेष आहे. म्हणूनच अर्जनाने सुभत्रेचे व जयद्रथाने त्रोपदीचे हरण 
केले. 


त्याकाळातील आणखी एक विशेष म्हणजे विविध परंपरांचा व संस्कृतींचा 
संगम. पांडवांचा जन्स योग्य वा अयोग्य पद्धतीने ज्ञाला हे ठरविणे अवघड 
आहे. पण त्यांचा जन्स हिमालयात झाला व त्याकाळात ते भरवया जमतोचे 
जीवन जगत होते. ते वापस आल्यानंतर त्यांच्या जन्माच्या वैधतेबद्दल शंका 
घेष्यात आलो. नंतरचे पांडवांचे वागणे पण चमत्कारिक होते. पाच पांडवांनी 
फक्त एव्हा स्त्रीशी लग्न केले. व्यासाने जरी कित्येक उदाहरणे दिलो तरो 
बहुपतित्वाची प्रथा त्या काळात फवत रानटी टोळयातच होती व पांडवांनी 
तिचाच स्वीकार केला होता. दोन परंपरांचा संगम अज्ञा प्रकारे होत होता. 


ज्ञांतनू ब त्यांची पहिली पत्नी गंगा यांच्यातील संघर्ष पण पितसत्ताक 
ब मातृसत्ताक समाजातील संघर्षाचे प्रतिक आहे स्वतः श्रीकृष्ण पण अना 
होता असे डाँ. कोसंबी म्हणतात. श्रीकृष्णाचा रंग काळा होता, त्याच्याजवळ 
असलेले चक्र नांवाचे शस्त्र पण प्राथमिक अवस्थेत असलेल्या जनजातीचे 
बूमरंगसारखे शस्त्र होते. तो एका अनार्य गणराज्याचा संघमुख्य होता. अंधक-- 
वृष्णींना वेदिक देवतांच्या पुजेपेक्षा त्यांच्या कुलदेवतेची तुजा जास्त महत्त्वाची 
वाटत होतो. अंधक-वृष्णी मद्यप्रेमी होते व स्वतः श्रीकृष्णाने त्रटक्ष जमातीच्या 
राजकन्येशी लग्न केले होते. त्यांनी मगधांच्या भोतोने द्वारकेस पलाधन केले. 
भारताच्या परिचिमभागात विकसित अश्यी संस्कृती इ. स. पू. दुसर्‍या सहस्त्र- 
कात नांदत होती. हे लोथलूच्या उत्खननावरून सिद्ध झाले आहे. त्यामळे 
द्वारका-हस्तिनापुर हे अंतर तसे भटवया टोळ्यांसाठी फारसे लांब नाहो. ज्यू- 
प्रेषितांचे इजिप्शियन फिरोहांशी असलेले संबंध हेच सिद्ध करतात. थोकृष्णाला 
संपुर्ण भारताला एकात्म करण्याचे थ्रेय डॉ. लोहिया देतात पण श्रोकुष्ण 
हा महान्‌ राजनीतिज्ञ होता हे त्याच्या कुशल मुत्सहेंगिरीवरून च दिसून येते, 
श्रीकृष्णाने पांडवांच्या मदतोने जरासंघाचा काटा काढला पण तो भग- 


| अनुक्रमणिका | वर्क र | नक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ब)... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा २५ 


धांचा नाह करू कला नाही. भारतीय युद्धात त्याची इच्छा असून पण त्याला 
लढाईत भाग घेता आला नाही. कारण कुतवर्मा व त्याचा गट कोरवांना, सासील 
झाला होता. महाभारतात श्रीकृष्णाच्या ईश्‍वरत्वाचे सगळोकडे वणन येते पण 
काही ठिकाणी श्रीकृष्ण एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून पुढे येतो. शल्यपर्वात 
दुर्योधनाला भीमाने जखमी केल्यासंतर सरणासच्न दुर्योधनाने श्रीकृष्णाची 
तिदा करणारे भाषण केले. महाभारत सांगते की त्या भाषणानंतर लाजून 
श्रीकृष्णाने मान खालो घातली व आकाझात देवांनी दुर्योधनाचा जयजयकार 
करून त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केळी. आपसांतील तंट्याभुळे यादवांचा संहार झाला 
व श्रीकृष्णाचा पण एका पारध्याच्या हाती वध क्षाला. यादवांच्या सर्वनाशा- 
नंतर यादवस्त्रियांना नेण्यासाठी अर्जुच हारकेस आला. त्यांना हस्तिनापूरला 
नेत असताना त्यांच्यावर रानटी आश्नीरानी हल्ला केला. संख्याबळामुळे अजून 
त्यांच्यापुढे काहीच करू क्षकला नाही. व सवे यादवस्त्रिया आभीरांनी पळवून 
नेल्या. महाभारत सांगते की काही स्त्रिया त्यांना खुशीने जाऊन मिळाल्या. 
नंतर त्या भागात आभीरांचे राज्य स्थापन झालेले दिसते. कारण इ. स. च्या 
पहिल्या शतकात उदयास आलेले अंधक-वृष्णी पंजाबात राज्य करीत होते. 
आभौरातील आजच्या कृष्णभदतीस याच यादवस्त्रिया कारण असाव्या. नंतरच्या 
देष्णवपंथाने ऐतिहासिक श्रीकृष्णाला ईश्‍वरत्व देण्यासाठी अनेक दंतकथा 
रचल्या. 

पण श्रीकृष्ण हाच फक्त भार्गवांचा लाडका योद्धा नव्हता. भार्गवांची 
सर्व परंपरा परशुरामाच्या भोवती फिरत असते. सर्व मोठ्या योड्यांचा गुरु 
परडाराम असतो. भीष्म, द्रोण व कर्ण यांचा गुरु पण परशुराम होता. परक्युरामाचे 
शिष्य लढाईत मरणेच शवय नाहो. त्यासाठी श्ञापांची रचना करण्यात आली. 
झाप उःज्ापांच्या भाकडकथा वगळल्यानंतर द्रोण, कर्णे यांचे चरित्र फारसे 
उदास बाटत नाही. कर्णाचे उदात्तोकरण करण्यासाठी सुत ब भ॒गुपरंपरा एक 
आल्या ब त्यांनी कर्णाला अजेय वीर बनवून टाकळे. कण हा मोठा योद्धा खरा 
पण लढाईत तो अर्जुनाकडूनच नव्हे तर अभिमन्यु, सात्यकी व भीम ह्यांच्याकडून 
पण पराभूत होतो. अस्त्रविधेचे चमत्कार, शाप. उःज्ञापांच्या भाकडकथा, 
अंग देशाचे राज्य, द्रोपदीचा त्याला नकार देणे वगेरे बाजूला सारून जर आपण 
कर्णाच्या चरित्राचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला तर असे दिसते की, कणे 
कथा कादंबरोकारांनी जेवढा मोठा केला आहे तेवढा तो मोठा नाहो. कर्णाला 
दुर्योधनाने अंगदेशाचा राजा करेला असे महाभारत सांगते पण त्यावेळी दुर्योधन 
स्वतः राजा नव्हता. एक तरुण राजपुत्र कर्णाला अंगदेशासारख्या दूरच्या देज्याचे 


शि 
| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२६ नवभारत जुळे १९७७ 


राज्य कसा देऊ शकेल याचा कोणी विचार पण केला नाही. अंगदेज्याचा राजा 
असूनही करणं भायृष्यभर कोरवांच्या दरबारात शकुनीबरोबर कारत्यान करीत 
कसा राहिला ह्याचा अत्वय लावणे सुतांच्या अकलेबाहेरचे कासम असेल पण 
आजही तेच मत स्वीकारून कर्णाचा उदो उदो केला जावा हे नावचर्यकारी आहे. 
कर्णाने जे मोठेपण मिळविले ते कुणीच नाकारत नाही. त्यामळे तो ञ्ञाजच्या 
समाजाचा आदश बनला हे पण समजण्यासारखे आहे. पण त्याच्यासाठी 
इतिहासाला व तर्काला फाटा द्यावा लागतो असे नाही. भावांनी परश्रास, 
द्रोण, भोष्म व श्रीकृष्ण यांच्या चरित्रांचे उदात्तीकरण ह्याच पद्धतीने केले आहे. 


महाभारतातील या साऱ्या घटना म्हणूनच योग्य अकरा ऐतिहासिक 
दृष्टिकोनातून अभ्यासिल्या पाहिजेत. तसे केले नाही तर आपल्याला फारसं 
कळणार नाही. उदा. शकुनी, शकुनी हा गांधार देशाचा राजा- गांधारीचा भाऊ. 
तो आवुष्यनर दुर्योधनाकडे राहिला पण तरीही तो गांधारांचा राजा होता व 
त्याच्या संन्याने लढाईत महत्त्वाची कामगिरी बजावली. शकुनी गांधार देशात 
राहिल! नाही कारण तो मथूधजीवोसंघाचा प्रसुख होता. गांधारी त्या भागात 
विपुल प्रभाणात असलेल्या संघातोल एक राजकन्या होती व धृतराष्ट्राला 
स्वतःच्या मुलांच्या रक्षणासाठी झळुनो हवा होता. कारण त्याचे स्वतःचे असे 
प्रादेशिक अस्तित्व असलेले राज्य नव्हते ब तो आयुधजोवीतंघाचा सख्य होता 
महाभारतात वणिलेल्या लढाईत त्याने पश्‍्चिमोत्तर भारतातील आयुधजीची संघ 
कोरवांच्या मदतीस आणले होते. सहाभारतात अनेक जऱ्या उपकथानकांचा 
समावेदा करण्यात आला आहे. पुरूखा-उधंद्री, ययातो-देवयानी, नल-दभयंती 
क 


दुव्यन्त-शकुन्तला इत्यादि उपकथानके अतिशय जन्या अज्ञा संस्कृतीचे दर्शन 
घड बितात. 


त्या काळात द्यूत प्रचारात होते. राजेमहाराजे ते पण लावन खेळत 
असत. नहृग्वेदात पण शूतक्रीडेचे वर्णन येते. पण नंतरच्या ऐतिहासिक परंपरेत 
त्याप्रकारचे चूत दिसत नाही, राजे ईषंने व असिनिवेज्ाने चूत खेळतात, आपले 
राज्य व स्त्री पणास लावतात व त्यांना गमावतात हे सारे उत्तरबदिककाळातील 
लहान लहान नगरराज्यातच शक्य होते. त्याकाळात उत्पादनाची साधने समाजाची 


गण, कूल ब टोळी थांची बंधने तोडण भे ऱ्ा 
ण, कु तोडण्याइतको सामर्थ्यशाली झालेली नव्हती, 


राजेपद तेवढे महत्त्वाचे मानले जात नव्हते ब्र खाजगी मालमत्ता एक निहित 


स्वार्थ म्हणून सोठ्याप्रमाणावर विकसित झालो नव्ह्ती. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महाभारत : संशोधनाच्या काही नव्या दिशा २७ 


महाभारतातील कथा म्हणूनच या सर्व संदर्भाचे भात ठेवून वाचली 
याहिजे. इतर साधनांच्या सदतोने आपण महाभारतकथेतील एतिहासिक 
सत्याला प्रकाशात आणू शकतो. उत्खननात सापडलेला बाण सोडणारा रथी 
महाभारतात वणिलेल्या सहारथीचाच प्रतिनिधी आहे. पाणिनौीने त्याच्या 
नष्टाध्यायीत श्रीकृष्णाच्या अंधक-वृष्णी गणराज्याचा उल्लेख केला आहे. 
अंधक-वृष्णी संघाचे राजन्य एका बेटावर रहात होते व ते अभिषेकवंड्य 
राजऱ्य होते. राजन्यपदाचा अधिकार तेथे फवत वासुदेव, चंत्रक स्वफालक ब 
क्रिनी यांच्याच वंशजांना होता. बाको टेप्पांना ( बेटावरचे मूळचे रहिवाली) 
हा अधिकार नव्ह्ता पाणिनीचे व उल्लेख सिद्ध करतात को ह्वारकाबेटावरच 
यादवांची वसाहत होती. 


महाभारताच्या कथेचा अभ्यास करण्यासाठी म्हणूनच तव्या संशोधन 
पद्धतौची गरज आहे. सहाभारतसंहितेबरोबरच त्या काळात काम करीत 
असलेल्या सामाजिक व आथिक उशावतोंचा पण आपणास विचार करावा 
लागणार आहे. महाभारतकथा हो खरोखरच चिकित्सक व बुद्धिवादी विद्ानाला 
आव्हान आह. तिची कितीतरी दालने अजून प्रकाशात यायचो आहेत. आधुनिक 
ऐतिहासिक पद्धतीचा वापर करून आपल्या भूतकाळाचे विउलेंषण करणारऱ्यां- 
साठीच हा लेख योजिला आहे. हा लेख त्या लोकांसाठी नाहो ज्यांना संज्षोधक 
महाभारताचे सारेकरी वाटतात, त्यांच्या श्रद्धेपुढे इलाज नाही पण खऱ्या 
इतिहासकाराला इतिहासाचे शोधन करण्यासाठी जनतेच्या धार्मिक भावनांचे 
लांगूलचालन करणे लोडावे लागेल. 


निवडक संदभे सूची 


१. डॉ. डी. सौ. सरकार- ( संपादित ) भारत वार अंड पुराण 
जेनियॉलाजीज. 

डॉ. एच्‌. डो. सांकलिया. द टाईम्स ऑफ इंडिया- १९-१०-१९७६. 
, डॉ. दत्त व डॉ. एच्‌. ए. फडके. उक्त. 

डॉ. सरक्तार- उक्त. 

डॉ. चि. वि. वद्य, महाभारताचा उपसंहार. 

डॉ. पी. व्ही. काणे. हिस्ट्री ऑफ धर्मक्ञास्त्राज्‌ भांग- १ - डॉ. काणे 
यांनी घा प्रश्‍नाची विस्तृत चर्चा केली आहे. 

७. पाजिटर- एभ्शंड इंडियन हिस्टॉरिकल ट्ंडिशन, 


द च दण दण 


| अनुक्रमणिका | स्वन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. प्रदीप गोखले 


जयराशिभट्टाची तात्विक भूमिका 


चार्वाकाच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करीत असताना मुल्य अडचण जी 
जाणवते ती चार्वाकवादी साहित्याची. चार्बाक हो ऐतिहासिक व्यवितरेखा होती 
की नव्ह्ती हा तर एक दुर्गंस विषय आहेच. पण प्रसाणसूत चार्बाकवादी अज्ञा 
एखाद्या निठरचित व्यवतीविषयीही साहिती सापडत नाही. आद्य चार्वाकवादी 
म्हणून ज्या बृहुस्पतीचा उल्लेख केला जातो, तो बहुत्पती कोण होता हाही 
विवाद्य विषय आहे. ( देवगुरू बृहस्पती हा आद्य चार्वाकबादी बृहस्पती नव्हे हे 
उघड आहे, तथापि प्राचीन ग्रंथांत थाविषयोही गोंधळ नभाढळतो, खु जयराशि- 
भट्टालेही आपल्या ग्रंथाच्या शेवटी बृहुस्पतीचा उल्लेख देवगुरु असा केला आहे') 
अश्या परिस्थितीत तत्त्वोपप्लर्बासह हा! ग्रंथ चार्वाकवादी घिचारसरणीशी जास्त 
जवळचा म्हणून आवजून विचारात घ्यावा लागतो. तत्त्वोपप्लवातिहाचा लेखक 
जयराशिभट्ट हा चा्बाकवादी होता असे जरी चार्वाकाच्या काहो अभ्यासकांनी 
मानलेले असले' तरी चार्वाकवादाच्या नावाखाली सरवंदर्शनसंग्रह वगेरे ग्रंथात 
सांगितले गेलेले तत्त्वज्ञान जसेच्या तसे जयराशिभट्टाच्या तत्त्वोपप्लवसिहात 
आलेले आहे असे म्हणता येत नाही. आणि म्हणून जयराशिसरट्टाच्या तत्त्व- 
ज्ञानाचा अभ्यास काहीश्या स्वतंत्रपणे होणे हे अगत्याचे आहे. 


तत्त्वोपप्लरवसिहातील जयराशिमषट्टाने मांडलेल्या विचारांचे प्रमुख सुत्र हे 
दोन वाक्यांत सांगता येईल, ( १ ) लोकिको मार्ग: अनुसतंव्य: ।' ( २) एवमु- 
पप्ल्तेषु तत््वेष्‌ अविचारितरसणीया: सर्वे व्यवहारा: घटन्ते या दोन सूत्रांमधून 
जयराश्िभट्टाने एका बाजूला तत्त्व व दुसऱ्या बाजला व्यवहार असे उभे केले 
आहेत, पैकी तत्त्वे हौ विचारांच्या पातळीवर रहात नाहीत ( विचायमाणानि 
न व्यवतिष्ठन्ते ) असे दाखवून त्याने व्यवहाराची बाजू पक्की केली आहे. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


3-4 


नबभारत जुळे १९७७ 


* डॉ. एच्‌ सी, राय चोधरो- पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शंट इंडिया 


पृष्ठ ५२. 


९. पुसाळकर-स्टडिज इन्‌ एपिक्स अँड पुराणाज. 


र्र. 
१३. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८, 


१९, 


२०, 


२१. 


२२. 


$4 


२४, 


२५. 
२६. 


* डी, डो. कोसंबी- एन्शंट इंडियन कलचर अँड लिविलायझेशन्‌. 
, डॉ. केणी- डॉ. सरक्षार घाती सप्र 


रक्षार याचा संपादित केलेल्या उपरोल्लिखित 

पुस्तकातील लेख. 

सांकलिया. उवत 

डॉ. एस्‌. दास. डॉ. सरकार यांनी संपादित केलेल्या उपरोल्लिखित 
पुस्तकातील लेख. 

डॉ. हॉपकिन्स याने * द ग्रेट ऑफ इंड्या! व डॉ. हेल्ड याने 
* महाभारत अन एथ्नॉलॉजिकल स्टडी? या ग्रंथात याबाबत विस्तत 
चर्चा केली आहे. ह 
वेच- उक्त. 

डाल्ह्यन दास महाभारत-चार भाग. 

ए थांमस- इंटिग्रिरी ऑफ महाभारत. 

विटरनिट्झ- हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर-- भाग १ पृष्ठ ४५६. 
डॉ. व्ही. एस्‌. सुखटणकर- एपिक स्टडिज. पृष्ठ २३२५-३६ (पौ. के. 
गोडे संपादित ) . 

डॉ. हॉपकिन्स- सोडळू अँड मिलिटरी पोझिशन ऑफ द लिंग क्लास 
इन एन्शंट इंडिबा, ( १९७२ सालो हा प्रदोध लेख पुस्तकरूयाने 
प्रक्षाशित झाला आहे. ) पृष्ठ १४-१५. 

व्हिटोर पिसानी- ए नोड ऑन अनुझासनपर्व-पृष्ठ ६०-६२ अँनउस 
आफ भांडारकर भोरिएंटल रिसर्च इन्ल्टिरचूट- व्हा. ५०. १ 2९८. 
डॉ. हॉपकिन्त- द ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया पृ. २५२. 

डाँ. व्ही. एस्‌. अग्रवाल- द समहाभारत- 
पृ. १-१६ अँनलस ऑफ भांडारकर ओरिएं 
भाग २७. १९५६. 

डॉ. डो. डी. कोसंबी- कस्बाईड मेथड्स इन इंडॉलाँजी पष्ठ १-१२ 
कोसंबी कॉमेभोरेश्नन व्हाल्युम ( पाप्युलर प्रकाशनन- १९७५ ) . | 
सुरजभान- द टोईम्स ऑफ इंडिया- २३-११-१ ९७५. 
डॉ. राम मनोहर लोहिया- ललित लेणी, 


ए कल्चरल कांमेंट्री 
टल रिसचं इन्स्टिट्थर. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२० नवभारत जुळे १९७७ 


: लोकिको मार्गो$नुसतंव्य:' हे परमाथंवेत्त्यांचे मत म्हणन जयराशीने 
मांडले आहे. येथील परमार्थविद्‌ म्हणजे बृहस्पतीच असेल अस्ते नाही. 
आणि सवंदर्शनसंग्रहातही असे मत चार्वाकाचे म्हणून स्पष्टपणे किक. 
गेलेले नाहो, अर्थात लोकिक मार्ग यांचा अर्थ ' ज्यात फक्त इहलोक 
मानला गेला आहे, व परलोक नाकारला गेला आहे असा दृष्टिकोण? असा 
घेतला तर जयराशी ब चार्वाक दोघानाही लागू होणारे है सत होईल. कारण 
* परलोकिनो$नावात्‌ परलोकाभावः ? हे बृहुस्पतीचे मत जयराकज्लीने मान्य 
केलेले झाहे. पण केवळ वरीलच अर्थ ' लौकिको मार्ग: ' यातन सचित 
होत नाही तर एक जीवनपद्धती सुचित होते. * लोकव्यवहारं प्रति कनी 
पण्डितो ' * यातून सांगितलेला लोकव्यवहार म्हणजे केवळ इहवाद त्व्हे रक 
ज्यात इहवाद गृहीत धरला आहे असा व्यवहार. पण अक्ञा व्यवहारात केव व 
इहवाद गृहीत धरलेला नसतो. कुठलाही व्यवहार सफल होण्यासाठी च 
इहवाद पुरेसाही नसतो; तर तो अधिक गुंतागुंतीचा दृष्टिकोण असतो प्र य 
ई. सर यांनी ज्याला सर्वसाधारण समजुतीचा दृष्टिकोण म्हटले रतत र बज 
$९180 8 ० 8 छणात ) तोहो त्यात गृहीत घरलेला आती. 
या सर्वसाधारण समजुतीत काही तत्त्वावरील नि:संदिग्ध श्रद्धाही अंतर्भत नत 
यातून असे म्हणता यावे की व्यवहार आणि तत्त्व यात अंतवीरोध र 
निदान काही तत्वे व्यवहाराला आवड्यकच असतात. येथोल तत्त्वे बी 
सानवी अनुभवाच्या ब अनुसवाला येणाऱ्या विषयांच्या वर्गीकरणाची मड 
तत्त्वे होत. जयराशीला हो “तत्त्व? घा झब्दातन वरोल स्वरूपाचीच ू 
अभिप्रेत असावी असे त्याच्या सुरवातीच्या विवेचनावरून वाटते. तो वि स. 

र अथातस्तस्ब व्याख्यात्यास: । पृथिव्यापस्तेजो आाग्रिदि ह न 
तत्समुदाय शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा इत्यादि? न अन्याथेत्वात । किमर्थथ ? ह 
बिम्बनारथंस्‌ । कि पुनरत्र प्रतिबिम्व्यते ? पृथिव्यादीनि तत्वॉरि व दय 
द्वानि। तान्यपि बिचा्यमाणानिन व्यवतिष्ठन्ते, कि दुतरन्याि र ी न ह माह 

म्हणजेच पृथिवी, आप, तेज वायू हो चार तस्थे लोकांसधे ् 
आहेत पण विचार केल्यावर तोही तत्वे रहात नाहीत मग इतर वी हती ति 
कथा ? येथे तत्त्वे म्हणजे जगाच्या वर्गीकरणाची कोनी अन वा 
अर्थ अभिप्रेत दिसतो. जयराशिभ्रट्टाच्या मते विचार क्षेल्यानंतर विक ककत 
तत्त्वे शिल्लक रहात नाहीत. उरतो तो कोरडा विचारर£ भक आह. 
आणि यातूनच जयराशिभट्टाचे तात्पर्य येते * अविचारितरमणी र 
घटन्ते? साहजिकच अविचारितरमणीय असा मानवी 


व्यबहार, 
या; सब व्यवहारा: 
व्यवहार असु शकतो का? 


| अनुक्रमणिका | मव 
> मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


जयराशिभट्टाची तात्त्विक भूमिका ३१ 


असा प्रश्‍न येथे उत्पन्न होतो. आणि तसा जर ऱक्‍्य नसेल, तत्त्व आणि तत्त्व- 
विचार हा मानवी व्यवहारासाठी आवइयक असेल तर * लोकव्यवहाराला 
मान्यता द्यायची पण त्यातील तत्त्वांना मात्र द्यायची नाही? अल्ली अ्धंजरतीय 
न्यायाची अवस्या जयराशी कश्ी काय स्वीकारू शकतो असा प्रश्‍न येथे येतो. 


या प्रश्‍नाला एक संभाव्य उत्तर असे को जयराझी हा केवळ तत्त्वां- 
विषयी बोलत नसून तत्त्वज्ञानाच्या विविष्ठ संप्रदायात ज्या पद्धतीने तत्त्वांचा 
दिवार केला जातो त्या पद्धतीलाही अनुलक्षन बोलत आहे. कल्पनाप्रधान 
( 8९0ए]81ए० ) तत्त्वज्ञानात जी तत्त्वे) म्हणून सांगितली जातात, 
त्यांना व्यवहारातील, निश्‍चित, कालबाह्य न होणारे, ज्ाइवत असे स्वरूप दिले 
जाते. नेयायिकांची जातिकल्पना या तत्त्वकल्पनेक्षी जुळणारी आहे. नेथायिक- 
सुद्धा जाति! किंवा ' सामान्य! हो व्यवहारापुरती सोयीची परिवर्तनज्ञील 
कल्पना मालोत नाहीत तर “नित्य! व विभु ( सवंब्यापी ) अशी वस्तुस्थिती 
मानतात. जयराशीचा विरोध या अद्ला तत्त्वांना किवा सामा्यांना, तसेच अशी 
तत्वे किंवा सामान्ये प्रसविणाऱ्या तास्विक-चिन्तनाला ( 838001] 8ला ) 
आहे. म्हणूनच “ अविचारितरमणीय व्यवहाराचा पुरस्कार करणाऱ्या जथ- 
राशीच्या मनात ' विचार ' या शब्दाचा ' कुठलाही विचार ! असा अर्थ नसून 
अव्यवहार्य तात्विक चित्तत को ज्याला इंग्रजीत 8060181101 म्हणतात 
असा विचार हा अथ म्हणून अभिप्रेत असला पाहिजे. 


व्यवहारिक सत्ता व पारमाथिक सत्ता यात फरक करणाऱ्या वेदांत्यांनी व 
तत्पुर्वी लोकसंवृत्ति सत्य व परमार्थतः सत्य यात फरक करणाऱ्या नागाजुंना- 
सारख्या बोद्ध आचार्यांनी परमाथसत्याची काही एक कल्पना सनात वागवली 
होती. अशा प्रकारे परमार्थसत्याच्या पातळोवर काही तत्त्वे स्वीकारण्याच्या 
प्रवृत्तीला जयराशिभट्टाचा विरोध आहे. लोकसंवृत्तिसत्याच्या पातळीवर 
परिवतंनज्ञील स्वरूपात तत्वे स्वीकारण्याच्या प्रवृत्तीला नाही. आणि म्हणूनच 
पृथ्वी आप तेज वागू हो तुद्धा अपरिवतंमीय निश्चित तत्त्वे म्हणून स्वीकारण्यास 
जघराज्लीचा विरोध आहे असे उत्तर वरील प्रश्‍नाला देता येईल. 


तथापि जयराज्यीची भूमिका हीच आणि अक्लोच होती असे ठरविणारा 
पुरेसा पुरावा तत्त्वोपप्ल्बासहात मिळत नाहो. त्याने जे टोकास्त्र उगारले आहे, 
ते केवळ अपरिवतंनीय, निश्चित तत्त्वांवर नाही, तर काही इतर सर्वसाधारण 
समजुतींवरही आहे. उदाहरणार्थ सर्वसाधारण माणूस भम होऊ शकतात हे 
सानत असला तरी प्रत्यक्षप्रमाणाने यथा्थज्ञान होऊ शकते असेही मानतो. 


| अनुक्रमणिका | द विटा | 
भक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह. 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३२ नवभारत जुळे १९७७ 


त्याक्षिवाय तो असेही मानतो कौ प्रत्यक्षप्रमाणाचा विषय म्हणजे केवळ * रूप र 
[कवा ' आकार ' नसून द्रव्यही असतो, नेयायिकांनी ज्याप्रमाणे द्रव्यप्रत्यक्ष हे 
लोकिक प्रत्यक्ष मानले आहे व त्यात संयोग हाच केवल संबंध कार्ये करतो 
असे मानले आहे. ( संयुक्‍तससवाय यासारख्या गुंतागुंतीच्या संबंधाची द्रव्य- 
प्रत्यक्षाला गरज नसते ) त्याप्रमाणे सर्वसाधारण लोकांचोही तज्षीच समजूत 
असते. था समजुतीला अर्थातच जयराक्ञीने विरोध दर्बंविला आहे. एकोकडे 
त्याने प्रमाण व अप्रमाण यांच्यात फरकच करता येत नाहो असे म्हट्ले आहे व 
दुसरीकडे ज्ञानाचा विषय द्रव्य” न मानता “ख्प', “आकार ' किंवा 
: कल्पना ! असा सानला आहे? व या विषयापुरतेच ज्ञान मर्यादित असते, 
त्याच्या पलोकडे ते जाऊ दकत नाही अक्षी भूमिका घेतलो आहे. हा संशयवाद 
आहे व “* लोकिक मार्ग ) किंवा * लोकव्यवहार' हा अज्ञा संश्यवादावर उभा 
राहू शकणार नाही. आणि म्हणून * लोकिको मार्गोडनुसतंव्य: ' तसेच 
८ लोकव्यवहारं प्रति सदृश्ी बालपण्डितो? या. जपराशिभटाने स्वीकारलेल्या 
विधानांवरून जयरागिसट्टाला सर्वसाधारण समजतोचे समथन फरायचे 
आहे असा भास झाला, तरी जथराज्षिमर्टाचा तो दृष्टिकोण त्याले कितपत 
प्रासाणिकपजे स्वीकरला आहे व कायस ठेवला आहे याविषयी त्याच्या संशय- 
वादामुळे शंका उत्पन्न होते. पुहा पाइचात्य तस्वज्ञानाश्ी तुलना करायचीच 
झाली तर जयराशी हाः पुरेसा हयूमप्राणे संशयवादीही ठरत नाहो. किंवा मरप्रमाणे 
सर्वसाधारण समजुतींचा समर्थकही ठरत नाही. मूरले सवसाधारण समजतीचे 
ससर्थन करताता हथूस हा आपला एक नंबरचा विरोधकच ठरवला होता असे 
दिसते. उलट जयराशिभट्टाला असे वाटले की आपण संक्ययवादी विचार गहीत 
घरून त्या आधारावर लोकिक व्यवहाराचे समथन करू शकू. “ एवसपप्लतेष 
तत्त्वेष्‌ अविचारित- रमणीया: सर्वे व्यबहारा: घटन्ते' या जयराक्षिभ्रट्टाच्या 
शेवटच्या विधानातन जयराज्लीची हीच भाज्या सुचित होते. परंतु मला तरो ती 
व्यर्थ बाटते आणि आणि म्हणूनच जयराशिपषट्टाचा एकण उपक्रपच मला दिशा- 
भूल करणारा यारतो. तथापि, जरी संशयवादी गृहीतछृत्यांच्या नाघारे 
आपण लोकव्यवहाराचे समर्थन करू शकू किवा नाहो हा प्रश्‍न बाजला 
ठेवला तरी जयराशीचा संश्यवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न हा स्वतंत्रपणे 
महत्त्वपुर्ण आहे. व तत्त्वोपप्लर्बासहाचा बहुसंख्य भाग हा त्याच्या संशहयवादी 
विधानांनीच व्यापला आहे. त्याने संशयवादाला आधारभूत अशी दोन आका- 
रित तत्त्वे भांडली आहेत. हो दोन तत्त्वे अशी- 


| अनुक्रमणिका सदर ना 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


क 71 १/% 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 604. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


जयराशिभट्टाची तात्त्विक भूमिका ३३ 


१ ) सल्लक्षणनिवन्धनं मानव्यवस्थानम्‌ | 
२ ) साननिबन्धना मेयस्थिति; ।' 


या ठिकाणी ' तत्त्वे! ही जयराशीला तथाकथित * मेय ' म्हणून अभिप्रेत 
आहेत. या भेयांची स्थिती हो मानाच्या किवा प्रमाणाच्या निड्चितीवर 
अवलंबून आहे. प्रमाणाच्या निशर्चितीचा एकच मार्ग म्हणजे बरोबर व चांगली 
अक्ञी प्रमाणांची व्याख्या. अश्या प्रकारे प्रमाणांची बरोबर व चांगली (सत्‌?) 
व्याख्या करता येत नाही असे दाखवून दिले तर मेयभूत अशी तत्त्वे टिकून 
रहात नाहोत असे दाखविता येईल व तत्त्वोपप्लव सिद्ध होईल. आणि 
म्हणून जयराजश्ीचा हल्ला वेगवेगळ्या दार्शनिकांनी केलेल्या प्रमाणलक्षणांवर 
आहे, बरोबर आणि चांगले ( सत्‌ ) लक्षण म्हणजे जयराशीला नेमके काय 
असिप्रेत आहे ते त्याने स्पष्ट केलेले नाहो. लक्षणाची व्याख्या ब लक्षणाचे 
प्रयोजन याविषयी विस्तृत विचार नव्यनयायिक्कांनी केलेला दिसतो तथापि 
नव्यन्याय हा जयराश्ीनंतर येतो. अर्थात नंतर मांडल्या गेलेल्या लक्षण- 
बिषयक विचारांची बीजे आपल्याला जयराशिपूर्व न्यायतत्वज्ञानातही सापडतात. 
वात्स्यायनाने असाधारण धर्म हे लक्षणाचे लक्षण केले होते तर उद्योतकराने 
लक्षणाचे प्रयोजन सांगतांना सजातीय व विजातीथांपासून व्यावृत्ति ( समाना- 
सस्तानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणा्थः ) हे प्रयोजन सांगितले होते. मात्र अव्याप्ति, 
अतिब्याप्ति व असंभव हे सदोषलक्षणाचे सांगितलेले तीन दोष हे जयराक्िपुर्व 
काळात सांगितले गेल्याचे आढळत नाहो. जयराज्लीला ते माहित असल्याचेही 
दिसत नाही. किंबहुना जयराज्ीने प्रत्यक्षप्रमाण इत्यादिकांच्या लक्षणात जे दोष 
दाखविले आहेत ते अव्याप्ति, अतिव्याप्ति वा असंभव यात नेहमी सोडतातच 
असे म्हणता येत नाही, नेयायिकांनी स्वीकारलेल्या ( न्यायसुत्रांतील ) प्रत्यक्ष- 
प्रमाणाच्या लक्षणात जयराशिभट्टाने पुन्हापुन्हा दाखविलेला महृत्त्वाचा दोष 
इतरेतराध्रय हा आहे. तेव्हा इतरेतराश्रय हा लक्षणदोष कोणत्या अथी समानता 
येईल असा प्रश्‍न येथे उपस्थित होतो. खरे तर * दोषत्रयरहित असाधारण धर्म 
म्हणजे लक्षण ' हे लक्षणाचे लक्षण स्वीकारले तर इतरेतराश्रय हा लक्षणदोष 
ठरत नाहो. कारण वरील लक्षणातून एवढेच सूचित होते को लक्ष्यपद आणि 
लक्षणपद यांच्यात समव्यापकत्व ( 10001 ४ए9]61106 ) असले पाहिजे. इतरेतरा- 
श्रयामुळे या एकार्थकत्बाला बाध येऊ शकत नाही. तरीही इतरेतराश्रय हा 
लक्षणदोष ठरतो तो वेगळ्या दृष्टिकोनातून- आणि तो दृष्टिकोन असा सांडता 
येईल, लक्षण करण्यामागे काही हेत असतो. तो हेतू असा को लक्ष्याचे नेमके 

न, मा. २ 


> गभ 
| के | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


३४ नव भारत जुळे १९७७ 


आणि इतरांपासून व्यावृत्त असे आकलन घडणे, म्हणजेच लक्ष्यपदाचा अर्थ 
एरवो ढोबळपणे ज्ञात असला तरी लक्ष्याचे लक्षण होईपर्यंत नेझक्षेपजाने ज्ञात 
नसला पाहिजे, तरच लक्षणाचे कार्य सिद्ध होते असे मृहीत धरलेले 
असते. अर्थात लक्ष्यपदाचा नेसका अथे कळण्यासाठी आपण लक्षणपदे 
वापरतो व लक्षणपदे आणि लक्ष्यपद यांच्यात एकार्थकता असल्याचे प्रतिपादतो. 
आता लक्षणपदांचा अथं जर नेस्केपणाने व व्यावृत्तपणाने साहीत नसेल ब तसा 
तो माहिती होणे हे लक्ष्यपदाचा अथ नेमकेपणाने व व्यावत्तपणाने भाहिती 
होण्यावर अवलंबून असेल, तर लक्ष्यपदांचाही अर्थ नेमकेपणाने थ व्यावृत्तपणे 
ठाऊक होणार नाही व लक्षण करण्यामागचे प्रयोजन व्यर्थ जाईल, इतरेतराश्रय 
हा दोष जेव्हा लक्षणात उद्‌भवतो तेव्हा हीच आपत्ती घेते. कारण त्यात 
लक्षकांचे नेमके आकलन होण्यासाठी लक्ष्याचे नेमके आकलन होण्याची गरज 
सासते व लक्ष्याचे नेसके आकलन होण्यासाठी लक्षकांचे नेमके जाकलन व्हावे 
लागते व त्यामुळे ते लक्षण जरी बरोबर ठरले तरी निरुपयोगी ( 1२७ताएया - 
तशा.) ठरते. जयराशिभट्टाने केलेल्या युक्तिदादांनूसार कुठल्याही सत्यज्ञानाच्या 
लक्षणात हा दोष येणारच. वारण आपण येथे आकलनाचेच नेमकेपणाने व 
व्यावृत्तपणे आकलन कडून घेणार आहोत. पण नेमकेपणाने व व्यावृ्तपपणे भाकलन 
करून घेणे म्हणजे चाय ते मुळात जापल्याला कूठे कळले आहे? जयराशिभट्टाच्या 
शब्दात ' - तत्किम्‌ अबगतस्‌ अनवगतं वा? यदि न अबगतम्‌ , तत नश्ति 
इति कथं वेत्सि? अथ अवगतम्‌, तदवगते: अव्य्षिचारिता कथभ्‌ अवगम्यते 
इति पूर्वोकतम्‌ अन॒सहंब्यस्‌* ' । जयरातिपट्टाचा हा आकल्लेप कुठल्याही प्रमाण- 
लक्षणाला ( जयराशिभ्षट्टाने प्रमाण हा शब्द सत्यज्ञान किवा प्रमा अज्ञा अर्थोच 
स्वीकारलेला दिसतो ) लोगू होणारा आहे. भारतीय (किवा पःरचात्य 
तत्त्वज्ञानातही ज्ञानाची नेमकेपणाने निडचिती करण्याच्या संदर्भातील आक्षेप 
घेण्याची प्रवृत्ति क्वचित दिसते. पाइचात्य तत्त्वज्ञानात असे एक अपवादात्मक 
उदाहरण दिसते. ते ग्रोक-काळातील सेवस्टस एम्पिरिकस था तत्वज्ञाचे. 
आपल्याला जे भासते तसेच ते असते हे ठरवायचे असेल तर इतरेतराश्रय हा 
दोष स्वीकारावा लागतो असेच त्याचे भत दिसते. त्याच्या शब्दात 
ऊफ छत 116878 हा 68 0 6 ७३४ 118 
81010१7011 (117४ 1816€81]7 हपली (1811 १]]९५॥४ ? जाणला 
ढल वाशे, 09. गालयाड खी ६ आखो हतला चिल ०" ४ 
1169118 01 811 ४]])०71९11 0116. छप् (0 त 50 5४7 ॥९918 6! 


8 1101-00व्ा( 180 15 8080, 10” [6 101-6010611 18 


| अनुक्रमणिका | क 
गड मराठीचा विकास: टाचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञयरादिभट्टाची तात्त्विक भूमिका ३५ 


80 धि तीज छट ४७2 ४0 76ए९0] १1७111). तावा, ठया 
8 6० ग. 5 विला ग९6्त ण 5011811110 (0 
88[.8111851 ८. त ४० 60 80 ४ पल्याड 0 8 घा 
1800 18 पळ 11076 913810१, 107 1018 118011 (12 या गा 
१0७01 यचे जठतयाष््र 818 र्‍या वृ088101 18 0910818 01 
0011111111, 118811, 

र्‍ है्शांगडी, 18 1.०७ांलं8 [351 

( प्न यांच्या ['७]]8लाट3 या ग्रंथातून उद्धृत, पृ. ९५ ) 


एकूण ज्ञानसभस्येच्या संदर्भातील हा सर्वसाधारण आक्षेप झाला. 
जयराशिभट्टाने वरील ( तत्किम्‌ अवगतम्‌ ...... इत्यादि ) आक्षेप प्रथम 
नेंथाधिकांच्या प्रत्यक्षप्रमाणावरील चर्चेत ' अव्यसिचारि ! या पदाचे खण्डत 
करताना उपस्थित केला आहे ब तदलंतर अनेक ठिकाणी या आक्षेपाकडे निदश 
केला आहे. 

जयराशिभट्टाने प्रत्यक्ष प्रमाणावर केलेलो एकूणच टोका हो लक्षणीय 
आहे. या टीकेचा एक मर्यादित परंतु व्यवस्थित असा परामशे भास्वती भट्टाचार्य 
यांनी एका निबंधात घेतला नाहे व तो तिबंध 11 ताचा 1211105011108) 
(शे (७1]र्‍ या त्रेमातिक्षाच्या 0]. [1 ]ए०. ] य़ा अंकात (7) 
व ०फ]8त2७? 08 तभीजिल्त ? १३ छाव 68] 4101709 * या 
नावाने प्रसिद्ध ज्ञषला आहे. त्या निवंधातील पास्वती भट्टाचार्य यांच्या मताचा 
विस्तृत समाचार घेणे येथे स्वलाअगावी शक्‍य नाहो. तसेच माझ्या या 
निबंधाचे उहिष्ट जयराळिभषट्टाच्या विचारांचे प्रमुख अंतःसूत्र समजावून घेणे 
हेच असल्याने आवण जयराशिभट्टाच्या प्रमाणविषयक विचाराच्या दुसर्‍या 
बाजूकडे वळू. 

एक गोष्ट स्पष्ट आहे को कुठलेही विशिष्ट ज्ञान हे प्रमाणभूत आहे 
असे ठरविता येत नाही. असे म्हणणाऱ्या जयराशिभट्टाला सर्व ज्ञान हे भ्रस- 
रूप किंवा मिथ्या असते असे म्हूणावयाचे नाहो. त्याने ज्याप्रमाणे प्रमाण- 
लक्षणांचे खण्डन केले आहे त्याप्रमाणे तथाकथित मिथ्याज्ञानाचेही निर्धारण 
होण्याला विरोध दशंविला भाहे. जयराशिभट्टाचा निष्कषं असा दिसतो कौ 
प्रमारू्प ज्ञानच आणि मिथ्याजञांन यातील फरक स्पष्ट करणेच अशवय आहे. 
कुठलेही ज्ञान अवश्ासरूप असते, पण ते सत्य किवा मिथ्या असल्याचे ठरविता 
येत नाही अस्ते जयराशिसषट्टाचे सत सूचित होते. उदाहरणाथ नेथायिकांची 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३६ नव भारत जुळ १९७७ 


* जाति ' किंवा “ सामान्य ' हो कल्पना नाकारताना त्याने व्यवतोंमध्ये 
(तांशंतेए818 मध्ये ) सादृव्य “ भासते ! हे स्वीकारले आहें पण सामान्य- 
त्वाने ते ' असते! हे नाकारले आहे, ( सादृदयम्‌ अवभाति, सत्यम्‌, अवभाति, 
नापहन्यत्ते | ) यामधूनही अवभासाच्या विषयाचे मिथ्यात्व सुचित होत नाहो 
हे लक्षात घेतले पाहिजे. अवभास आणि भ्रम यांतील फरक लक्षात घेणे येथे 
जरूरोचे आहे. अवभास हा काहोतरो असतो, पण ' कश्याच्या तरी ठिकाणी ! 
असतोच असे नाहो. निरधिष्ठान अवभास असू ज्ञकतो पण निरधिष्ठान भ्रम 
असु शकत नाही. '"त्रमरूप ज्ञानासाठी भरमाचे काहो तरी अधिष्ठान असावे 
लागते, भ्रम हा कशाच्या तरी ठिकाणो होतो, तसेच कज्ञाचा तरी होतो, 
ज्याचा 'त्रम होतो ते तेथे नसते. पण ते कुठे तरी असू शकते व त्याचे प्रमा- 
रूप ज्ञान होऊ शकते हेही गृहीत धरलेले असते. प्रमारूप ज्ञान निहिचत 
करता येत नाहो असे म्हटले तर त्यावर तत्त्वतः अवलंबन असलेले अरमरूप 
ज्ञानही तिठरचित करता येत नाही असे म्हणावे लागेल, पण अवभासाचे तसे 
नाहो, जो. ई. मूर याने ब्कलेचा सिद्धान्त स्पष्ट करताना म्हटले आहे कौ 
बर्कलेच्या सते अवभास ( 9]0व7शा1 ) हा “ कश्याचाही ' अवभास 
नसतो. (अवभास आणि स्रम हे शब्द एकाच अर्थो बऱ्याचदा वापरले जातात, 
परंतु त्यांच्यात अज्ञाप्रकारे फरक क्करणे, म्हणजेच 9])]3081'91106 आणि 
111ए801) यांच्यात फरक करणे हे जयराशिभट्टाचे तत्त्वज्ञान समजण्याच्या 
दृष्टीने अगत्याचे वाटते ) भवभास ही अल्ली ज्ञानक्रिया ठरते को जिच्याबद्दल 
प्रमारूप किंवा भ्रमरूप असे निश्‍चित विधेयन करता येत नाहो, व तरीहो ती 
असते. जयराशिभ्रट्टाने जेव्हा विज्ञान, ज्ञान, बुद्धि हे शब्द योजले आहेत; तेव्हा 
त्याला त्यातून अवभासरूप ज्ञानक्रियाच सुचवावयाची आहे. ज्ञान हे अवभासः 
रूपच असते असे म्हटल्यानंतर हा अवभास सत्य को मिथ्या असा प्रश्‍न विचारता 
येणार नाही. अवसासाचा विषय अवभासविषय म्हणून सत्य असतो, पण त्या 
पलीकडे सत्य असतो असे म्हणता येत नाहो. येथोल अवभासाचा विषय हा 
पाइचात्य तत्वज्ञानातील 801180-08ए[11 या कल्पनेश्षी मिळता जुळता आहे. 
सेन्स-डेटाचे स्वरूपच सेन्सेशनपुरते मर्यादित असल्याने * सेन्स-डेटा आहे त्यापेक्षा 
वेगळा भासला ' असे आपण म्हणू शकत नाही, कारण सेन्सडेटा जसा भासतो 
त्यापेक्षा वेगळा असुच शकत नाहो. हाच विचार जयराशिभ्रट्टाने * स्वविषय- 
प्यवसायिन्यो हि बुद्धय:' " ( बुद्धि- किंवा अवभास हे स्वत:च्या विषयामधेच 
विरास पावतात, त्याच्या पलिकडे जात नाहोत ) या वाक्यातून सूचित केला 
आहे. बुद्धि ( ज्ञान, विज्ञान ) किवा अवसासाचा विषय हा त्यात समाविष्ट 


| अनुक्रमणिका | सदरा 
ग मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ” ग! 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


जयराशिभट्टाची तात्त्विक भूमिका - ३७ 


असतो, त्याच्या बाहेर नसतो. किंबहुना विज्ञानात भासणारे रूप, किंवा आकार 
किवा कल्पना हो त्या विज्ञानाचे उपादान असते. असे सानून जयाराजिभरट्टाने 
ज्ञानाचा आकार व ज्ञान हे एकरूपच सानले आहेत. ज्ञानाच्या आकारापलीकडे 
विशुद्ध ज्ञान नावाची काही वस्तू आहे हा विचार जयराल्िभट्टाने नाकारलेला 
दिसतो, ह्यूम या पाइचात्य तत्त्वज्ञाने ज्याप्रमाणे वि्रिष्ट विज्ञप्ती ( 171017106- 
8810113) च्या पलिकडे मन नावाची वस्तू आहे या विचाराला विरोध केला 
व सन म्हणजे विज्प्तींचा समुदाय ( 101110 01 11111053101785 ) असे 
म्हटले त्याप्रमाणे जयराक्षिभट्टाने “ आकारकदसम्बात्मकं ज्ञानं प्रसवतम्‌! 
( ज्ञान म्हणजे ज्ञानाच्या आकारांचा समुच्चय ) असे भत मांडले आहे. 
हा विचार सुद्धा अर्थात जयराशिभट्टाने निविवादपणे स्वीकारलेला नाहो, 
कारण तसे मानले तर प्रत्येक क्षणी होणारे ज्ञान भिन्न कल्पावे लागेल व अज्ञा 
सर्व ज्ञानांमधे एक अनुस्यूत असे काहीच नाहो असे म्हणावे लागेल, पण आपण 
तर ज्ञान एक मानतो. होच अडचण जयराश्िभट्टाने * अनिष्टं चेतत्‌, अद्यत्वेन 
अभ्युपगमात्‌ !। € या वावयातून सुचबिलो आहे. तेव्हा एका अर्थाने असे 
म्हणावे लागते की जयराशिभट्टाने परमतखण्डनाबरोबर स्वतः चे म्हणून जे 
सिद्धांत मांडलेले आहेत तेही अनेकदा अन्तिम म्हणून, निर्णायक म्हणन मांडलेले 
नाहीत तर सिद्धान्तकल्पना म्हणून मांडलेले आहेत. ज्ञानस्वरूपाविषयीची 
वरील सिद्धांतकल्पना जयराशिश्षट्टाने ' परलोकिनो 5 भावात्‌ परलोकाभावः' 
या सूत्राचे समथंन म्हणून वापरली आहे. रूपज्ञानाचे रूप हे उपादान असते हा 
विचार परलोकी आत्मा असू शकत नाही हे कसे काय सिद्ध करतो हे स्पष्ट 
झालेले नाही. तथापि बृहस्पतीचे हे सूत्र तरी जयराशिभट्टाने पुर्णाश्ञाने मानलेले 
आहे असे दिसते. बृहस्पतीच्या दुसर्‍या एका सुत्राची दखल जयराशिभट्ट घेतो 
तेव्हा मात्र तो ते सुत्र निविवादपणे स्वीकारत नाहो. जयराज्लीच्या शब्दात ते 
सूत्र म्हणजे-- ' शरीरादेव ' अर्थात चैतन्य हे शरीरातच उत्पन्न होते. सर्वद्न - 
संग्रहासारख्या ग्रंथातून जे चार्वाकदशंनाचे दर्शन घडते, त्यात हा सिद्धान्त 
मांडला गेला आहे. ( भूतेभ्यइचतन्यम्‌, किण्वादिभ्यो मदशवितवत्‌ इत्यादी ) 
त्याचा आकार (101711 ) हा कार्यानुमानासारखा आहे. परंतु दुसरीकडे त्याच 
चार्वाकदशंनात कार्यकारणभावाचा तसेच अनुमानप्रामाण्याचाही निषेध केला 
गेंडा आहे व त्यामुळे चार्वाकदंनात एक प्रकारचा व्याघात निर्माण होतो याची 
जाणोब जयराशिभट्टाला झालेली दिसते. भाणि म्हणून जयराशिभट्ट ' जरोरा- 
देव' या बृहस्पतीच्या मताचा निःसंदिग्धपणे स्वीकार करत नाही. या ठिकाण- 
चा त्याचा युक्तिवाद समजावून धेणे उपयुक्त होईल. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, बाई 


३८ नवभारत जुळे १९७७ 


बौद्ध आचाये धर्मकोर्तीने स्वथावानुमान ब कार्यानुमान असे अतभानाचे 
दोन प्रकार केले होते. पैकी कार्यानुमानाला साऱ्यता देऊन त्याने कार्यकारण- 
भावालाही मान्यता दिलो होती. ' पर्वतो वह्लिमान्‌ धूमवस्वात्‌ ! हे अनुमानाचे 
प्रसिद्ध उदाहरण अर्थातच कार्यानुमानाचे उदाहरण ठरत होते. यातील वही 
हे धूमाचे उपादानकारण आहे हे एकदा भाऱ्य कोले तर उयादानकारण व त्याचे 
कार्य ही सारख्याच स्वरूपाची असलो पाहिजेत, सजातीय असलो पाहिजेत या 
सिद्धास्ताला बाध येतो. कारण धूम आणि वह्ली यांच्यातील गुणधर्म अतिदय भिन्च 
भाहेत हे उघड आहे. तेव्हा-- 


(१) कार्यकारणभाव हा विजातोयांमधेही असतो हे एकदा मानले, 
तर शरोर व चंतन्य या विजातीयांमधेही फार्यझारणभाव ( उपादानकारज त 
कार्य असा संबंध ) असू ज्केल हे मातले पाहिजे. 

(२ ) विजातीयांमधे कार्यकारणभाव नसतोच असे सानले तर घुरा- 
वरून बह्लोचे अनुमानच करता येणार नाहो, व अखेरीस कार्यान्‌माल हे प्रश्ाण 
असू दक्षू्णार नाही असे मानावे लागेल. 


जयराशिभट्टाच्या या युवितवादातून हे स्पष्ट आहे को बहस्पतीच्या 
देहचंतन्यवादाला त्याने अन्तिम व निर्णायक सिद्धांत म्हणून भाम्यता दिलेली 
नाही तर एक सिद्धांतकल्पना म्हणूनच मान्यता दिलो आहे 

सुरवातीला आपण पाहिले को रूढ चार्वाकदर्शनाने साऱ्य केलेली पथ्वी 
ञआप्‌ तेज वायू हो जगाच्या वर्गोकरणाची तत्त्वे सुद्धा विचार फेल्यावर 
अस्तित्वात नसल्याचे लक्षात येते असे सत जपराशीने मांडलेले जाहे. थाविषयो च्या 
जयराशीच्या विधानांचा वेगळा अर्य लावण्याचा प्रयत्न तत्त्वोपप्लरवसिहाच्या 
ग्रंथसंपादकांनी आपल्या प्रस्तावनेत केलेला दिसतो. त्यांनी जो अथे केला 
आहे, त्यार्सार ' पृथ्वी लापू तेज वायू! हो तत्त्वे आहेत असे म्हणताना 
बृहस्पतीलाच असे म्हणावयाचे होते कौ वस्तुत: हीसुद्धा तस्वे नाहीत, मग 
इतरांची काय कथा ? ' प्रतिब्िस्बनार्थम्‌ * या वाबयाचा अथ त्यांनी असा! केला 
आहे कौ वृहस्पतीला चार तस्त्रे पुरस्कारून तत्त्वोपप्लवच प्रतिबिस्बित करायचा 
आहे, व्यंजित करायचा आहे. परंतु चार तत्त्वांचा पुरस्कार, आणि सर्व 
तत्त्वांचा विध्वंस या परस्परविरुद्ध कत्पनांयधे निदप्रतिबिबन्भात दुरापास्त 
आहे. अज्ञा परिस्थितीत तत्त्वोपप्लथ शिवा र्य तत्त्वांचा उच्छेद करण्याची 
जबाबदारी बृहस्पतीवर न टाकत,, जवरागीने तौ स्वतःवर घेतरी असेच 
सागणे उचित ठरते. व अज्ञा त्थितीत बृहुस्पतीने मानलेली ब लोकात 


| अनुक्रमणिका | 14 
ति मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि . 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


जयराशिभट्टाची तात्त्विक भूमिका ३९ 


ब्रसिद्ध असलेलो चार तत्त्वे व इतर शास्त्रकारांनी सानलेली इतर तत्त्वे बांच्यात 
बिवप्रतिबिबभाव जयराशीला सूचित करावयाचा असावा असे म्हणणे उचित 
ठरते. घा. उदाहरणात, त्याचप्रमाणे देहचेतन्यवादाच्या बाबतोत जथराक्लीने 
बृहस्पतीच्या पुढे एक पाऊल टाकल्याचे दिसते. व या अर्थाने ग्रंथाच्या घेवटो 
देवगुरू बृहस्पतीच्या सुद्धा बुद्धीला ज्यांनी स्पर्श क्वेला नाही, असे विकल्पात्मक 
विचार मी या ग्रंथात मांडले आहेत हे त्याने काढलेले अभिमानोद्गार अर्थपुर्ण 
ठरतात, चार्वाकावरील काही ग्रंथकारांनी जयराशिभट्टाला बृहस्पतीचे चार्वाकमत 
पुर्णतया मान्य होते असे सत सांडले आहे, ते पूर्णतया चुकोचे असल्याचे येथे 
आपल्या लक्षात येते. जयराशिभट्टाने आपल्या ग्रंथाला पाखण्डखण्डन अते नाव 
दिले आहे, व॒पाषण्डो लोकांचे गवेह्रग करणारे खण्डनात्मक असे जे 
बृह॒स्पतीचे, व बृहस्पतिमतानुसारी चार्वाळाचे विचार, ते जयराशिभट्टाने 
सान्यच केले आहेत. उदा. बृहस्पतीचे ' सृत्रपरलोकिनो$भावात्‌ परलोकाभाव: हे 
शुद्ध खण्डनपर आहे. त्याचप्रमाणे अनुपातखण्डन करताला ' विज्ञषषेषनृगमाभावात्‌, 
: सामान्ये सिद्धसाधनात्‌ ! हे चार्वाकमताचे इलोकचरणही (जे आपल्याला 
न्यायकुसुदचंत्र, न्यायसिद्धान्तसंजरी या ग्रंथातील चार्वाकमताच्या पूर्वपक्षात 
उपलब्ध होतात ) जयराक्लीने उद्धत केले आहेत. पण बृहस्पतीचे भण्डनपर 
सिद्धास्तसात्र ( यात चार महाभूतांत जगाची विभागणी करण्याचा सिद्धान्त, 
व देहचेतन्यवाद मोडतात ) जयराशिभट्टाने निर्णायकपणे स्वोकारलेले नाहीत हे 
जयराशिभट्टाचे आगळेपण प्रकर्षाने जाणवते, 

परंतु चार्वाकसतातील सुद्धा खण्डनपर भागालाच ज्यात मान्यता दिलो 
गेलो आहे अद्ला जयराशिभट्टाच्या तत्त्वज्ञानाचे भारतीय तत्त्वज्ञानात काही 
भावात्मक योगदान (७०४1१७ 6०01(701)ए01 ) नाहोच काय? या 
प्रश्‍तालाही ' नाही ' असे उत्तर देणे कठोण आहे. 


एकतर भारतीय तत्त्वज्ञानातील विविध ज्ञानसमस्थाविषयक ( 101- 
86110102109] ) संप्रदाय हे प्रासाण्य व अप्रामाण्य या समस्यांनाच 
चिकटून राहिलेले होते. ज्ञान हे एक तर प्रसाण असले पाहिजे किंवा अप्रमाण 
असले पाहिजे- मिथ्या असले पाहिजे असे होत धरून त्याच्या प्रामाण्याची वा 
अप्रामाण्याची कसोटी निठचित करण्याचा प्रसत्न प्रत्येक तत्त्वज्ञान संप्रदायात 
केलेला दिसतो. परंतु जयराशिभट्टाने प्रामाण्यनिषयक समस्याच विर्साजित 
करण्याचा उल्लेखनीय प्रथत्त करून ज्ञानघटतेचा विचार प्रमाण किंवा अप्रमाण 
-सत्य किवा मिथ्या या परिभाषेत मूलतः करताच बेत नाही असा सिद्धान्त 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४० नवभारत जुळे १९७७ 


माडला. त्याचा सिद्धासत हा खण्डनात्मक असला तरी ज्ञानसमस्याविषयक 
विचारालाच वेगळी कलाटणी देणारा होता, हे जयराशिभट्टाचे भारतीय तत्त्व- 
ज्ञानाला एक योगदानच म्हटले पाहिजे. 
ज्ञान म्हणजे रूप, आकार यांचा समूहूच आहे हो जयराशिभट्टाने मांडलेली 

सिद्धांतकल्पना जरी त्याने निर्णायक सिद्धांत म्हणन मांडलो नसली तरोही 
तिचे वेगळेपण लक्षात घेतले पाहिजे. बहुतेक सव प्राचीन भारतीय तत्त्वदर्वनां- 
मध्ये ज्ञाता आणि ज्ञेय यांच्यातील फरक ( 1)181111४015)019111197) मान्य 

झालेला होता. विज्ञानवादी बोद्धदशंनाचाच फक्त अपवाद सांगावा लागेल. 
धर्मकोर्तोने बाह्याथं नाकारून सर्व आकार हे मुळात विजञानाचेच आकार 
मानले होते. आकाररहित शुद्धविज्ञान अस्‌ शकते अश्ीहो कल्पना धर्मकोर्तोने 
मानली होती व ते त्याच्या दृष्टीने निर्वाण होते. जयराशिभरट्टाला हा विचार 
मान्य नव्हता. एकीकडे . विज्ञानात भासणारे रूप, आकार, परिकल्पना है 
विज्ञानाला उपादानभूत होते, विज्ञानात समाविष्ट होते. तोच विज्ञानाचा आशय 
होतो- ०011101, होतो असे तो मानत होता, तथापि ज्ञान म्हणजे काय हे 
जेव्हा जेव्हा आपण पाहू लागतो तेव्हा शुद्ध ज्ञानक्रिया ? आपल्या हाती लागत. 
नाही तर, ज्ञानात भासणारे रूप, परिकल्पना हेच हातो लागतात किंवा वेगळ्या 
शब्दात आकार हेच हाती लागतात या अनुभवावरून त्याने असे अनुभान कले 
को ज्ञान ज्ञान आपण जे म्हणतो ते डुसरे तिसरे काहो नसुन आकारांचाच 
गठ्ठा आहे असे विज्ञानाादाचा विचार केल्यावरही आपल्याला मानावे लागेल. 

अश्या रोतीने एकोकडे जयराशिभट्ट हा पृथ्वी भाप तेज वायू इत्यादी तत्त्वांचे 

अस्तित्व नाकारून तसेच आपल्याला द्रव्याचे प्रत्यक्ष ज्ञान होऊ शकते की नाहो 
याविषयी मोन पाळून ब रूप, आकार यासारखे प्रत्यक्ष ज्ञानाचे विषय प्रतिपादून 

ज्ञानसमस्येच्या प्रांतातील सद्ादाला- 1१९8118111 ला दूर लोटतो त्याच प्रमाणे 

विविध ज्ञानघटनांमध्ये अनुस्यूत व ज्ञानघटनांच्या अतोत अज्ञा मूलभत आत्म- 


तत्त्वाला विरोध करून चिद्वादांलाही दुर लोटतो, जगाचे तसेच मानवी ज्ञानाचे 
स्पष्टीकरण उदासोन द्रव्यांच्या परिभाषे 


दोषांतून मार्गे काढण्याचाच होता. 
आकार, रूप अशा संवेद्यांच्या परि 


करण्याचा प्रयत्न आपल्याला जयराशिमट्टाच्या विचारांत विसून येतो. 
अर्थात, 


पुर्वीच सांगितल्याप्रमाणे जयराशिभ्रट्टाने वरील प्रमेय - एक सिद्धां- 
तकल्पना म्हणूनच मांडलेले होते व ते स्वीकारण्यातसुद्धा दोष येण्याची शक्‍यता 


भारतीय तत्त्वज्ञानात सुद्धा अज्ञा रितीने 
भाषत जगाचे व ज्ञानाचे स्पष्टोकरण 


अनुक्रपणिकां मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि शो. री 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जयराशिभट्टाची तात्त्विक भूमिका ४१ 


त्याला दिसत होती. तथापि, यावरून या सिद्धान्तकल्पनेचे महत्त्व कसो होत 
नाहो. 
जथराशिभट्टाच्या विचारांच्या वरील मूल्यमापनावरून दितून येते को 
जथराश्रिभट्ट रूढ अर्थाने बृहुस्पतिसतानुसारी चार्वाकवादी तर नव्हताच पण 
चार्वाक हा ज्या अर्थाने जडवादी मानला जातो त्या अर्थाने तो जडवादीही 
म्हणता येत नाहो, फार तर तो “ इहवादी । म्हणता येतो. तथापि इह - लोकाचे 
स्पष्टीकरण करण्याची जयराशिभट्टाचो पद्धतही चार्वाकदशंनाहून आगळी अशीच 
सानावी लागेल. जयराशिभट्टाच्या या ग्रंथामुळे भारतोय तत्त्वज्ञानाच्या 
इतिहासात एका नव्या प्रकरणाची भर पडते हे ग्रंथाच्या संपादकांचे उद्‌गार 
साथे आहेत. 
टिप्पणी -- 
१, तत्त्वोपप्लसिह ( गायकवाड ओरिएंटल सेरिज व्हॉ. 1.22 2 य] 
पृ. १२५ शेवटून ढुसरा इलोक. 
२. उदा. पहा ' चार्वाक दक्षंन को शास्त्रीय समीक्षा ' ले. डॉ. सर्वानंद 
पाठक ( १९६५ ) पृ. ५२. 
३. तत्त्वोप. पृ. १ ओ. ६. 
४. तत्त्वोप, पृ. १२५ ओ. ११. ' 
५. तत्त्वोप, पृ. १ ओळ ७. 
६. तत्त्वोप, पू. १ ओ. १०-१४. 
७. तत्त्वोप. पृ. ४५ ओ. २१-२३ इत्यादी. 
८. तत्त्वोप. पृ. १४. ओ. २३. 
९, तत्त्वोप. पृ. १ ओ. १५-१६. 
१०. न्यायवातिक उद्योतकरकृत. 
११. तत्त्वोप पृ. ३ ओ. १३-१५. 
१२. तत्त्वोप. पृ. ६. ओ. २५-२६. 
१३. 80१९ काग. 2100161183 0 7111050117 - 
&. एफ. ॥००५० (1953) पृ. २१. 
टिप्पणी ८ प्रमाणे. 
१५. तत्त्वोप. पृ. ४५. ओ. २४. 
१६. तत्त्वोप. पृ. ४५ ओ. २४-२५. 
१७. तत्त्वोप. संपादकांची प्रस्तावना पृ. जा, 


१८. तत्त्वोप, संपादकांची प्रस्तावना पृ. ह1४. 
।% कै ।% 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


उपा मा, देशमुख 


शानश्वरांच्या अध्याय प्रस्तावना 


क यययससवमर्ज क त 


रूळ भगदड्गोतेला अध्याय प्रस्तावना किता कोजणतेही संगलाचरण 
नसतानाही ज्ञानदेवांनी भगबद्गीहेला स्वीकारून जी जानेवरी निमिलो तिच्या 
भध्यायांना मंगळाचरणांनी आणि भरास्ताविफ्तांनी सजविले आहे. बावरून ज्ञाल- 
देवांचा दृष्ट्किोण अभिव्यक्त होत असला तरी केवळ जनहित आणि लोक- 
कल्याणकारी भूमिकाच प्रबळ ठरली असे नाही तर ज्ञानद्वेवोीच्या सर्व अठरा 
अध्यायांच्या प्रस्ताबना लक्षपु्यक अश्यासिल्या तर काही विशिष्ट निष्कर्ष 
सप्रमाण काढता येतील, 


पहाभारतात भगवद्गीता ही महाभारताच्या उत्तराधात सहाच्या पर्वातील 
पंचविसाव्या अध्यायापासून आलेली नाहे. म्हुगजे तिचे स्वरूप मुळ माझयावासून 
वेगळे नाही व पृथकही नाही. ज्ञानदेवांनी अक्षी गौता स्वीकारून तिला संपुर्ण, 
स्वयंपुण जाणि स्वतंत्र रूप दिलेले आहे. गीतेच्या अठरा जध्दायातील भूळानुरूव 
आशय स्वीकारोत पण योग्य ते व प्रतिमातूरध स्वातंत्र्य घेत ज्ञानेश्‍वरीची रचला 
झालेलो आहे हो गोष्ट उघडच आहे. ज्ञानेश्‍वरीचा प्रत्येक अध्याय परस्परपुरक 
आणि परस्परावलंबी असा गोतेप्रमाणेच ज्ञालाही आहे. वास्तविक मूळ गोतेतील 
तत्त्वज्ञानाला आणि कमंवादाला स्वीकारण्यात ज्ञानदेवांनी सूळ ग्रंथाशी असलेला 
आपला भावनिक, वंचाकि जाणि तात्विक अनुबंध स्पष्टही केलेला आहे. 
असे असूनही ज्ञानदेवांनी ज्ञानेकवरीच्या अध्यायांचा दिलेल्या ज्या प्रस्तावना 
आहेत त्या प्रस्ताबनामुळे ज्ञानेश्‍वरीला एक भगवबद्गीतेपेक्षाही वेगळी « पूर्णता ? 
मिळालेली आहे. विशिष्ट एकसंधता. वैचारिकदृष्या तिच्यात निर्साग करता 
भालो व नैभिनिकाचे रूपांतर तात्कालिकाश्ी सीसित न रहाता चिरंतनात ज्ञाले. 
ज्ञानश्‍वरांन) काही विशिष्ट अध्याथांनाच प्रास्तातिके जोड 


| डली आहेत. काही 
अध्याय मळ ग्रोतेतील अध्यायांप्रमाणे * अणि सग *“““.. असे एकदम सुरू 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाइं 


“सर्व सुखाचे आगरू ' डे 


झालेले आहेत. या प्रस्तावनातून ज्ञानदेवांना काय अभिप्रेत आहे बाचा शोध 
घेणे आवरयक ठरते ! 

ज्ञामेश्‍वरीच्या पहिल्या अध्यायात प्रस्तावना दाखल अल्या चोऱ्यांशी 
ओव्या आल्या आहेत तर अठराव्या अध्यायाच्या सुरवातीलाही चोऱ्यांशी 
ओव्याच प्रास्ताविक म्हणून आल्या आहेत. यावरून गीतेचा पहिला अध्याय 
आणि शेवटचा अध्याय भावार्थ प्रतिपादनासाठोीच निर्साग झालेला आहे असे 
नाहो तर ज्ञानेश्वरीच्या पहिल्या अध्यायात संपुर्ण भगददगीतेला अनुसरून 
प्रास्ताविक ज्ञानेश्वरांनी केले तर अठरावा अध्याय हा कळसाध्याय असल्यामुळे 
पुन्हा सवे विषयांचे संसूचन करून अठरावा अध्याय समाप्त केला आहे. एक 
स्वतंत्र कलाकृतीचे रूप येथे ज्ञानेश्‍वरांनी आपल्या भावाथंदीपिक्षेला दिले. 
ज्ञानेश्‍वरीच्या संदर्शात नेहमी एक गोष्ट लक्षात येते को ज्ञालदेवांनी फकत काहो 
अध्यायांची सुरवात पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे मंगलाबरणाने केली आहे. ती 
तशी होणे स्वाभाविकही होते परंतु बाकी सर्वे अध्यायांच्या सुरवातीच्या ओव्या 
मूळ भगतवद्रीतेला अनुसरणाऱ्या नसून स्वतंत्रपणे त्या त्या विषयाचे प्रास्ताविक 
म्हणन आल्या आहेत. वास्तविक भगवद्गीतेचे स्थान महाभारताचा एक 
महत्त्वपुर्ण भाग म्हणून आहे. त्यामुळे मूळ महाभारताची सुरवात पारंपारिक 
संगलाचरणांनी ज्ञालेली होतीच. ग्रीतेत मंगलाचरणांची आवरयद'ता 'मासलो 
नाही परंतु त्याच गीतेला ' देशीकार लेणे! म्हणून निर्माण करीत असता सात 
ज्ञानेश्‍वरांनी जवळजवळ प्रत्येक अध्यायाला स्वतंत्र प्रास्ताविके जोडलो. 

पहिल्या अध्यायाची मूळ ओबीसंख्या २७२ असून प्रास्ताविक ओव्या ८४ 
आहेत. दुसर्‍या अध्यायाची मूळ ओवोसंख्या ३७४ असून एक्हो ओवी 
प्रास्ताविक म्हणून योजलेली नाही. तिसऱ्या अध्यायात मूळ ओवीसंख्या २७१ 
असुत एकही भोवी प्रास्ताविकात नाही. चोथ्या अध्याबात मळ ओवी संख्या 
२२२ अदून चोदा ओव्या प्रास्ताविकात आल्या आहेत. पाचव्या अध्यायाची 
मूळ ओदीसंख्या १७८ असून एकही ओवी प्रस्ताबनादाखळू लाहो. सहाव्या 
अध्यायाची ओवीसंख्या ४९४ असून ३८ ओव्या प्रस्तावना म्हणून जाल्या 
आहेत. सातव्या अध्यायाची मूळ ओवीसंख्या २०५ असून एकहो ओवी 
प्रस्तावना म्हणून आलेली नाही. आठव्या अध्यायाची मूळ ओवीसंल्या २६९ 
असून एकही ओवी प्रास्ताविकात आलेलो नाहो. नवव्या अध्यायाची मूळ ओवी- 
संस्या ५३० असूल ३३ ओव्या प्रास्ताविकात आल्या आहेत. दहाव्या 
अध्यायाची सूळ ओवीसंख्या ३१० असुन ४८ ओव्या प्रास्ताविकात आहेत. 
अकराव्या अध्यायाची मूळ ओवीसंख्या ६९८ असून ४२ ओव्या प्रस्तावना 


3 र । डा 
नवभारत 
अमृतमहोत्वेवी चि 

अनुक्रमणिका «६५2 ६अमृ > 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास * ८ का के 
“७ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


४ नवभारत जुळे १९७७ 


म्हणून आल्या आहेत. बाराव्या अध्यायाची मूळ ओवीसंख्या २४४ असुन 
१९ ओव्या प्रस्ताव म्हणन आल्या आहेत. तेराव्या अध्यायाची सळ 
ओबो संख्या ११६४ असून फवत < ओव्या प्रस्तावता म्हून आल्या 
आहेत. चोदाव्या अध्याबाची मूळ ओवोसंस्या ४११ असून ३८ ओव्या 
प्रास्ताविक म्हणन आल्या आहेत. पंघराव्या अध्यायाची मूळ ओवबोीसंस्या 
५६५ असून ४५ ओव्या प्रस्तावलेत आल्या आहेत, सोळाव्या अध्यायाची 
मूळ ओवोसंख्या ४७० असून ६६ ओव्या प्रास्ताविकात आल्या आहेत. 
आणि सतराव्याची मूळ ओवीसंख्या ४३० असून ३३ ओव्या प्रास्ताविकात 
आल्या आहेत. अठराव्या अध्यायाची मूळ ओवीसंख्या १७८८ असून ८४ 
ओव्या प्रास्ताविक म्हणून आल्या आहेत, यावरून ज्ञानेश्‍वरीच्या ओबीसंस्येपेकी 
५५० ओव्या विविध अध्यायांच्या प्रस्तावना म्हणून ज्ञानेश्‍वरांनी योजिल्या 
आहेत. पेकी दुसरा, तिसरा, पाचवा, सातवा, आठवा या अध्यायांना सुरवात 
करताना एकहो प्रस्तावना म्हणून ज्ञानेश्‍वरांनी योजिलेलो नाही, उलटपक्षी 
हा ते अठराव्या अध्यायापर्यंत सर्व अध्यायांना ज्ञानेश्‍वरांनी प्रास्ताविके 
दिली आहेत. 

ज्ञानेश्‍वरांनी दहाव्या अध्यायात - 

आतां आपुलेन प्रसादे: मगवद्गीता वोवी प्रबंधने 

पूर्वकांड विनोदें : बाखाणिले | ज्ञा: १०:२२ ।। 
असे म्हणून भगवद्गीतेचे पुर्वकांड व उत्तरकांड असे पृथक दोन विभाग कल्पिले 
आहेत, याचा अथ असा को एक ते नऊ अध्यायापर्यंत पुर्वाधे संपतो व दहाव्या 
अध्यायापासून अठराव्या अध्यायापर्यंतचा उत्तराधं दहाव्या अध्यायात सुरू 
होतो. ज्ञानश्‍वर म्हणतात - 

एवं नवे अध्याय पहिले : मिया मतोसारिखे बोलिले 

आता उत्तरखंड आदरिले: ग्रंथिचे आईकां । ज्ञा: १०:३९] 


वरीच भोव्यावरून पहिल्या नऊ अध्यायात ज्ञानेश्‍वरोचा एक भाग पुर्ण होतो व 
दहाव्या अध्यायापासून अठराव्यापर्यंत एक (1६ पुर्ण होते. त्यातही अठराव्या 
अध्यायात ज्ञानेश्‍वर म्हूणतात - ' अठरावां अध्याऊ> ह! नोहे : ही एकाध्यायी 
गीताचि आहे' यावरून अठरावा अध्याय म्हणजे पुन: गौतेतील अन्तर्गीताच होय. 
भाणि या अघ्यायात ज्ञानेश्‍वरांनी अघ्यायाबरहुकूम पुन: पुर्ण गौतेचा स्वाध्याय 
रचला आहे. पहिल्या अध्यायाची पहिली ओवी आणि अठराव्या अध्यायातील 
पसायदान या दोन किनाऱ्यातून ज्ञानेश्‍वरी प्रवाही झाली आणि तिचा बिकास 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ल... 
भर संगणकीकृत र द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाडे 


ज्ञानेश्वरीच्या अध्याय प्रस्तावना ४५१ 


आणि विस्तार होऊन तिला घनतापुणे अक्ली खोली ( अनुभवांची ) आली. 
आपणच आपणाला पुणंरूप जाणू शकणाऱ्या आत्मरूपी तत्त्वाचा जयजयकार 
ज्ञानेश्‍वर पहिल्या अध्यायाच्या पहिल्या ओवीत करतात. परसात्मा हाच स्वसंवेद्य 
आहे आणि परसात्म्याचेच एक रूप म्हणजे जीवात्मा होय. म्हणजे परब्नह्माला 
आत्मरूपात बघता बघता ज्ञानेश्‍वरांनी ज्ञानेश्‍वरीच्या ज्ेवटी त्याच परब्नह्माला 
विववरूपात प्रस्थापित केले, आत्मा आणि परत्नह्म व विश्‍व आणि परब्नह्मा- 
पर्यंतचा असा हा प्रवास आहे. विठवाच्या एकाअर्थाने आदिअंताच्या साग्यरेखेची 
स्पष्टता ज्ञानेश्‍वरांनी पहिल्या अध्यायाच्या पहिल्या ओवोपासूत शेवटच्या 
अध्यायाच्या शेवटच्या ओवीत गुंफलो आहे. 

ज्ञानेश्वरीची पहिल्या अध्यायाची प्रस्तावना काय किवा अठराच्या 
अध्यायाची प्रस्तावना काय या सवं अध्यायांतून ज्ञानदेवांना अभिप्रेत असलेली 
अनुभवाकृती स्पष्ट झालो आहे. ज्ञानदेवांचे ' देज्ञीकारलेणे ! पुराणपद्धतीचे किंवा 
पारंपारिक वाटत असले तरी केवळ प्रस्तावनांचा विचार केला तरी असे 
दिसुन येते को कृष्ण-अ्जुन, ज्ञानदेव निवृत्तिनाथ, ववता श्रोता यांचे सतत 
संभाषण चालू आहे. हृदयसंवाद होत आहे आणि मामिक प्रश्‍नोत्तरांमधून विश्‍वा- 
च्या पसाऱ्याचे आणि ब्रह्माचे स्वरूप न्याहाळण्याचा प्रयत्न होत आहे. एक, चार, 
नऊ, दहा, अकरा, बारा, तेरा, चोदा, पंधरा, सोळा, सतरा, आणि अठराया 
अध्यायांच्या प्रस्तावनातून क्वचित विषयबोध, कधी पाल्हाळिक जवळोक, कधी 
गुस्स्तुती, कधी, मराठी भाषेचे श्रष्ठपण आणि श्रोत्यांना विश्‍वासात घेण्याचा 
होत गेलेला प्रयत्न या भनुभवाच्या विविध अभिव्यक्‍तोच्या छटा मोठ्या 
मनोहारी स्वरूपात गोचर होतात. एक विलक्षण अवधानात्मकता, जागरुकता 
आणि वेधकता रोचक आणि प्रासादिक झेलोने तर कधी अत्यंत लडिवाळपद्धतीने 
ज्ञानदेवीच्या संकोतंनात येते. कोतंनपरंपरेचा जण आश्रय घेत हो निरुपणपद्धती 
ज्ञानदेव स्वीकारतात त्यातहो ओचित्य आहे. एकनाथो जागवताप्रमाणे किंवा 
दासबोधाप्रमाणे ज्ञानदेवांची निरुपणज्ेलळी एकसाची किंवा वस्तुनिष्ठ नाही तर 
ज्ञानेश्‍वरीच्या स्वच प्रस्तावतांतून आत्माविष्कार साधण्याचा प्रयत्न ज्ञाला 
आहे. विविध विषयांतरातून, विविध प्रश्‍नांतून आणि विविध जीवन जाणिवांच्या 
प्रतीतीतून या प्रस्तावना घडत गेल्या म्हणूनच या प्रस्तावनांचे स्वरूप 
केवळ पारंपारिक किंवा केवळ वस्तुस्थितीनिद्शक नाही. क्रेवळ पौराणिक 
नाहो तर प्रस्तावनांत ज्ञानदेवांच्या मनाचे रंग मिसळले गेले आहेत ते जीवाचे 
कान करून ऐकले तर त्यांचा नाद त्यांची लय आणि त्यांची सुभगता यांचा 
पडताळा येईल. या प्रस्तावना म्हणजे केवळ मंगलाचरणेही नव्हे तर इष्ट- 


शि गण 
अनुक्रमणिका 
ऱ्ह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४६ लव भारत जुळे १९७७ 


देवतेच्या ठिकाणीही ज्ञानदेव आपल्या गुरुळाच संबोधिताना दिसतात. 
प्रस्ताबनातून केवळ विषयनिरूपण किवा विषयसंतूचन झाले असेही नाही तर 
ज्ञानदेव अधिक सोकळेपणाणे आणि ऐसपैसयणे भोवती, विडवात आणि पंचमहा- 
भूतांना न्याहाळताना दिसतात. भाविक प्रश्‍नांचा खल करतात, समाजाच्या 
नित्यनेमित्तिक कर्माच्या बाबत पसंती नापसंती दर्वितात. गुरुविषयी आत्यंतिक 
भादरमाव व्यवत करतात आणि गुरुशिष्याचे सामंजस्य छुष्णाजुनाशी अन्तर्गत- 
पद्धतीने जोडू बघतात. 


ज्ञानेश्‍वरी १८ अध्याय प्रस्तावना स्वरूप 
| 
| र्श्शर्धर्धर्श्शर्शिणिण्ण्शिणिणाण----.-._____________ 


| | | 


१ ला अध्याय ४ था भध्याय' दवा अध्याय 
गणेशवंदन गत ती गोतार्थलार 
क्ारदाबंदन कृष्णश्रेष्ठत्बवर्णन साती भाषाभिमान 
सड्गुरुवंदन क मगच क ल्या 
महाभारत थोरवी 


गोतामहात्म्य 

| 0 अ कमुदिटादा | 
%९ दा अध्याय १० वा अध्याय ११ बा अध्याय र 
श्रोताववतासंवाद स्तोत्रपद्धतीने ईश्‍वरबंदन कथावेज्षिष्ट्य 

निवृत्तिनाथ ज्ञानदेव नाते गुरुमहिमा सं 


भाई आणि मूल वात्सल्य गणेशवंदन 


| 


गुरुमहिमा 
| 


गोतार्थाचा अन्वय 


श्रोत्याचे अवधान 


पुर्वाध्याय पोर्वापर्व गीतामहुती 


संस्कृत मराठी परस्पर नाते भर्जनप्रदास्ती 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्“्< असृतमहोत्सवी$ > १७ 
:% क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानेश्वरीच्या अध्याय प्रस्ताबना ४७ 


| | | | 


*१२ वा अध्याय १२ बा अध्याय १४ वा अध्याय रॅ 
स्तोत्रपद्धतीने ईश्‍वरवंदन, गुरुउन्मेष भाग्य, प्रज्ञा्रभात सुर्यवंदना 
| | 
गुरुवंदन गुरुवंदन 
| | 
शारदावंदत पुर्वापर संदर्भ 
| 


श्रोतावक्‍तासंबंध 


ज्ञानदेव-तिवृतिनाथ 


आदरभाव, 

पक्का लकककका काकाण्काक 
"“ १८वा अध्याय १६ अध्याय १७ बा अध्याय भी 
गुरुपुजाबंधन ज्ञानसुर्य-निवृत्तिवंदच  आराष्यालिंग-गणेशवंदन 

| । 
गुरसाता-भवतवालक संबंध, गुरुभक्ती गणेहा-गुरुनिवृत्ति बोध 

न वडा | 

गुरुवंदना पुर्वाध्यासंगती पुर्बाध्वायसंगती. 

। 


| 

विजञेषविक्षेष्यमावदशन. देबीआसुरीसंपत्तिनिदेश. अर्जनप्रशस्ती 
| 

कृष्णगुगवर्गन. 


| 
* १८ वा अध्याय. 


संत्रपुष्पांजलिसदृश््य 


स्तोत्रपद्भतीचो देवतास्तुती. 
गुरुमहिमा 


भगव दृगीता-शेष्ठत्व, 


गीताप्रासादसंकल्पना, 


अनुक्रमणिका 
झ म्न्न््ल 
मराठीचा विकास: ्टाचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४८ नव भारत जुले १९७७ 


कळसाध्यायाची सुचना. 


अठरा अध्यायांचा सारांश म्हणजे अठरावा अध्याय. 


अध्याय जन्यजनक भाव. 


| 


एकाध्यायी गोता. 


पहिल्या अध्यायाचे प्रास्ताबिक़ आणि अठराय्या अध्यायाचे प्रास्ताविकात 
वरवर वेगळेपणा जाणवत असला तरी तो तसा नाहो. कारण वरोल कोष्टका- 
वरून एक वस्तुस्थिती निचित जाली आहे को ज्ञाने्वरीच्या सर्व अध्याय- 
प्रस्तावनांतून गुरुसहिमा आणि गीताप्रहाल्तीला सर्वाधिक महत्तव मिळाले आहे. 
गीतेचा उपक्रम आणि उपसंहार लक्षात घेताही ज्ञानदेवांनी निवृत्तिनाथांची 
बांधलेली महापूजा आणि अठराव्या अध्यायात गोताप्रासादाची उभो केलेली 
प्रचंड इमारत सवंस्वी ज्ञानदेवांच्या भूसिकेवर आणि अनुभवांच्या अभिव्यवती- 
तील जिव्हाळ्यावर प्रकाहन टाकणारी झाली आहे. महानुभाव कवी दामोदर- 
पंडिताचे * वछाह्रण ! किवा भास्करभट्ट बोरोकराच्या शिज्ूपाळवधकथेची 
साक्ष घेतली तरी असे स्पष्ट दिसते को ज्ञानदेवांनी ज्याप्रमाणे कधी पारंपारिक 
पद्धतीची स्तोत्रपर मंगले रचलो तर कधी निखळ प्राकृतपद्धतीची पादपजा 
वांधलो तश्लीच ज्ञानदेबीच्या निमितीनंतर झालेल्या वछाहरण !, * शिक्षपाळ- 
वधा'तही होच पद्धती अवलंबिलेलो दिसते. यावरून केवळ संस्कृत परंपरेचे 
अनुकरण न करता देशी प्राकुतातून आराध्य देवताविषयीचा उत्कट जिव्हाळा 
आणि दुर्दम्य भक्तिभाव अभिव्यक्त करण्याचा प्रयत्न वरोल मराठो कबोंनी केला 
व तो करोत असता सराठी भाषेची अस्मिता, तिचे वैभव आणि धेष्ठत्वही सिद्ध 
करण्याचा जिवापाड प्रयत्न केला. म्हणून ज्ञानश्‍वरीची रचना जरी पौराणिक- 
पद्धतीची कोतंन-प्रवचननिविष्टपद्धतीची ज्ञालेली दिसत असली तरी तिचा पुर्वरंग 
आणि उत्तररंग हा पारंपारिक नाहो तर त्याला भावनेचे, कल्पनेचे अनेक नवे नवे 
उन्मेष मिळाले ब अनेक लवलवते जीवन जाणिवांते अंकुरकोंभ निर्माण झाले. 
म्हणूनच या प्रस्तावना जिवंत आणि ज्ञानदेवांच्या व्यक्तित्वाचा, संवेदनशील 
मनाचा पडताळा देण्यास समर्थ ठरल्या, ज्ञानेश्‍वरीच्या प्रस्तावनांमधून केवळ 
विषयोपन्यासच झालेला आहे असेही नाही, एक भावप्रतीतिपुण संवादांच्या 
साहाय्याने नाट्यात्मकृता त्या अनुभवांतून भभिव्यक्‍्त झालो आहे. म्हणनच 
प्रस्तावनांना स्वत:चे एक विशिष्ट अस्तित्व आहे. स्वतःचा असा एक रंग आहे, 


| अनुक्रमणिका | टा 
ळा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
8 संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानेश्वरीच्या अध्याय प्ररतावना ४९ 


स्वतःचा असा एक डौल आहे. एक ल्य आहे. एखादे फूल उमलत जावे आणि 
बघता बघता त्याचे उत्फुल्ल पुण॑रूप सुगंधितपणे जाणवावे तज्ञा ज्ञानेश्‍वरीच्या 
प्रस्तावना आहेत. या प्रस्तावतातील, गुस्स्तुती, श्रोतवकता संवाद, आई मुलांचे 
वात्सल्य, कुष्णार्जुनसंवाद आणि गणे शारदावंदनातून सरते शेवटी वाचक 
पोचतो तो अंतिमत; ज्ञानदेवाच्या वाडमयीन व्यक्‍तित्वाने घेतलेल्या जिवंत जागत्या 
अनुभवाशी ! म्हणूनच ज्ञानेश्वरीच्या केवळ प्रस्तावना लक्षात घेतल्या तरो 
ज्ञानदेवांच्या वाडमयोन व्यक्तिमत्त्वाचा, त्यांनो घेतलेल्या काव्यानुभवाचा आणि 
त्यातून अभिव्यक्त झालेल्या आशयाचा एकात्म परिणाम वाचकावर होतो. 
ज्ञानेश्‍वरांचा जिबंत, झळझळीत असा भाषाभिमान, आईच्या वात्सल्याने हरखून 
जाणारा प्रेमभाव, गुरूविषयीचा नितांत आदरयुक्त भक्तिभाव हे सारे चितन- 
विषय अधिक सधन गहिऱ्यारंगरूपातून प्रस्तावनात येतात. त्यासाठी सांगरूपकांची 
आणि दृष्टांतशूंखलांची ज्ञानेश्‍वरांनी केलेली खेरात आणि झालेला वर्षाव अपूर्व 
आहे एकमेवाहितीय असा आहे. 


ज्ञानेश्‍वरीच्या अध्याय प्रस्तावनांना महुत्त्व येण्याचे कारण म्हणजे 
ज्ञानेश्‍वरी हा मूलतः गीतेवरील एक भाष्यग्रंथ आहे. एक टौकाग्रंथ आहे. 
त्यामुळे अज्ञाप्रकारच्या वस्तुनिष्ठ आणि बुद्धिनिष्ठ स्वरूपाच्या ग्रंथनिरूपणात 
आत्माविष्काराला संधी मिळणे जवळजवळ दुरापास्तच म्हणावे लागेल. अ्ञावेळी 
प्रत्येक अध्यायप्रस्तावनेत भापल्या सावानुभवाच्या अभिव्यवतीचे स्वातंत्र्य घेत 
ज्ञानेश्‍वरांनी आत्माविष्कार साधला आहे. ज्ञानेदवरोच्या जवळजवळ सर्व 
अध्यायप्रस्ताववातत एक अनिबंध वक्‍्तृत्वाचा जोष जाणवतो. त्याचेही 
कारण हेच आहे की गोतानिरूपणात आत्माविष्काराला तसा अवसर कमी. 
त्यातही विषयअनुसंधान. आणि विषयव्याप्ती निश्‍चित झालेली. अज्यावेळी 
ज्ञानेश्‍वरांनी प्रस्तावनातून असे काही आपले प्रतिभासामथ्ये आविर्भूत केले कौ 
त्यामळे ' भषविले कवणकवणे ' अशी गीतेची अवस्था झाली. केवळ धर्मसंकीतंना 
केवळ समाजप्रबोधनाची अपेक्षा त बाळगता काव्यनिमितीची प्रक्रिया आणि 
अभिव्यवतीची दिश्ञाही ज्ञानदेवांली प्रस्तावतातून स्पष्ट केली आहे. शब्दांचे 
सामथ्य, भावनांचे कल्पनांचे अपुर्वपण आणि “ अशिप्रायो अभिप्रायोचि विणे! 
आणि अर्थ बोलाची वाट त पाहे अद्ची असलेली आठय अभिव्यक्तीची अभिन्नता 
च रसदतीच्या वडपांची समृद्धी ज्ञानदेवांनी प्रस्तावनांमधूनच न्याहाळलो. 


पहिल्या अध्यायात शब्दब्रह्मर्पी गणेशाचे रूपक, त्यात अठरापुराणे, 
चडदर्शने, तर्क मीसांसा आणि दशोपतिषदांची स्थापना गणेशमूर्तीवर केलो आहे. 
७८२ 3 अ 
न. भा. ४ 


4 


| अनुक्रमणिका | रक 
ह मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५२ नवभारत जुळे १९३७ 


ज्ञानेशवरांनी केलेले ज्ञारदावंदनही महत्त्वाचे ठरते. ज्ञानेश्‍वरांनी ओंकार 
आणि गणेशमूर्तीत एकत्व मानले आहे -- तर ज्षारा हो. ' अशिनववा- 
स्विलासिनो ', * चातुर्यकलाकामिनी ' आणि ' विइवसोहिनी ' आहे. या प्रतिमां- 
मधील क्षितिजज्ञेप लक्षात घेतलो तर ज्ञानेश्‍वरांच्या प्रतिमासृष्टीचे विकसन- 
शील स्वरूप लक्षात येईल. ह्यारदावंदन हे जसे भव्य आहे. तसे गुरुवंदन 
हे वात्सल्य उमाळ्याने ओथंबलेले आहे. कमालीचा सुसंस्कृतपणा, आत्यंतिक 
विनस्रता यांचे हे प्रतीक होय. निवृत्तिनाथ एकीकडे वडिलबंधू आहेत तर 
दुसरीकडे ज्येष्ठ गुरु आहेत. कोटुंबिक नात्यातील उत्कट जिव्हाळा आणि 
गुरुशिष्यसंदर्भातील आध्यात्मिक अधिकार या ताण्याबाण्यातूल ज्ञानदेव आणि 
निवृत्तिनाथ यांचे परस्परातील भावबंध उलगडत जातात. डोळ्यातील अंजन; 
चितामणी, असृतरसास्वादनीतीथ, अभिलखित मनोरथ पुरविता, अजया अनेक 
विद्वेषणांनी गुरुमाहात्म्य ज्ञानेदवरांनी वणिले आहे. त्यातून त्यांची काव्यात्म 
सनोबृत्ती आणि भावप्रधानता लक्षणीय ठरते. 
व्यास, महाभारत आणि गीता यांची भलावण ज्ञानेश्‍वरांनी क्रेलो आहे. 

महाभारत म्हणजे सहाकाव्यांचा राजा, भ्रंथगोरवाचे सूळस्यान, पुराणकथांचे 
मूल्स्यान, ज्ञारदालावण्यभांडार, सववंधमंसंत्रहधाम, परमार्थजन्मभूमी. हे 
महाभारत म्हणजे मानन जातीचा ' आचारबिचारकोश * होय. 

म्हणोनि भारती नाहो । ते नव्हेचि लोकी तिही । 

एणें कारजें ह्यमणिपे पाहो । व्यासोच्छिष्ट जयत्रप्र | ज्ञा: १:४७ || 


» असे ज्ञानेश्‍वर म्हणतात घ महाभारताचा जनमानसावरील प्रभाव 
सर्वमान्य म्हणूनच पुनः प्रस्थापित करतात. महाभारताचा कमळ पराग म्हणजेच 
जणू भगवद्गीता ! ॥ाब्दब्रह्माव्धि घुसळून काढलेले नवनीत असा उल्लेख 
ज्ञानेश्‍वर करतात. ज्ञानाग्नीचा संपक आणि विवेकाचे कडसणे यातून निर्माण 
झालेला भावगंध गोतेच्या निमित्ताने स्वीकारा ! असे ज्ञानेश्‍वर म्हणतात. 
“अति हळुवारपण चित्ता आणुनिया, ते यापरो श्रोता ! हे कथा अनुभवावी 
असे ज्ञानेश्‍वर सांगतात. व हे अनुभवणे कसे तर ' झाब्दांबिण संवादिज, इंब्रिया 
नेणतां भोगिजे, बोला आधी झोंबिजे प्रमेयासी ! असे. 

श्रोत्यांच्या अवधानाची अपेक्षा ज्ञानेवरांनी ज्ञानेश्‍वरीत सवंदुर केलेली 
आहेच, त्यात * चकोर तलग? ' कमलदलातील रसर, ' चंद्रोदय भणि 
कुसुविनी ' असे एकापेक्षा एक सरस दृष्टाऱ्त देऊन ज्ञानेश्‍वरांनी आपली 
रसिकता, काव्यवृष्टी आणि वृत्तिगांभीर्य स्पष्ट केले आहेच. हा ज्षानेश्‍वरांचा 


| अनुक्रमणिका | १७ -य र | वव 
वळ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानेश्वरी च्या अध्याय प्रस्तावना ५१ 


स्वतंत्र कल्पना निलास आहे. पंचसहाभूतातून प्रतिमा स्वीकारीत त्यातून 
आपला भावानुभव फुळूबीत न्यावयाचा हो ज्ञानेदवरांच्या प्रोढ प्रतिभेची एक 
नेहमीची “ लोला ? आहे. त्यातून त्यांच्या कविसनाचे निखळ दर्शन घडते. जेथे 
वेदही वेडावतात अक्षा गीताजास्त्राला मो कसे कवळावे ! तसे करणे म्हणजे 
“ गबन मुठी सुआावें । मशकें केवि । ' असे ज्ञानेश्‍वर म्हणतात. 


एया बोला निदत्तिदासु । पावोनि परम उल्हासु || अज्ञा तर्‍हेचा आपल्या 
प्रस्तावनांचा शेवट ज्ञानेश्‍वरांनी जवळ जवळ सर्व अध्यायांतून केला आहे. 
पहिल्या अध्यायाची प्रस्तावना प्राजुख्याने संपुर्ण ज्ञानेश्‍वरीची प्रस्तावना होती 
त्यामुळे तीत एका विशिष्ट अनुक्रमाने गणेश, शारदा, महाभारत, गीता, गुरु 
आणि श्रोते यांचे वंदन ज्ञानेश्‍वरांनी अतिशय प्रसस्पपणाने केले आहे. अनुभवांचा 
ताजेपणा, टवटवीतपणा आणि रसात्मकता लक्षात घेतल्यास पहिल्या अध्यायाच्या 
प्रस्तावलेने कवी ज्ञानेश्‍वरांचे हृद्गत व्यक्‍त केले आहे आहे. उलटपक्षी शेवटच्या 
भध्यायात संपुर्ण भावराआवर करण्याची भूमिका असलेली दिसते. पर्ण ज्ञानेश्‍वरीत 
अठरावा अध्याय हा विस्तृत आहे ब त्याची प्रस्तावनाही तिस्तारपू्ण झाली. 
कारण पुर्ण निर्मितीचे सिहावलोकत करण्याचा प्रयत्न जणू ज्ञानेश्वर या 
अध्यायात करतात. या अध्यायाला ज्ञानेश्‍वरांनी “ एकाध्यायी गीता ! स्ह्ट्ले 
आहे व मागील सतरा अध्याय म्हणजे सात मजले असून अठरावा अध्याय 
म्हणजे गीतारूपी प्रासादाचा कळसाध्याय होय. गीतेतील जवळ जवळ प्रत्येक 
सिद्धांताते निरूपण या अध्यायात आहे भाहे. त्याग आणि संन्यासनिरूपण हा 
या अध्यायाचा विषय. 
पहिल्या दहा ओोव्यात संत्रपुष्पांजलीच्या पद्धतीने ज्ञानेश्वरांनी इइवराचितन 
ले आहे. नंतर पुन: गुरुस्तुती केलो आहे. व गुस्स्तुतीकडून गीतास्तुतीकडे 
ज्ञानेश्‍वर वळले आहेत. 


जी गीता रत्नप्रातादाचा | कळशु अर्थचितामणिचा 
सर्वगोतादर्शनाचा । पाढावो जो ॥ ज्ञा: १८॥३०॥। 


- असे गीताप्रासादाचे एक सांगरूपक्क ज्ञानेश्वरांनी योजिले आहे व त्यात सर्व 
सतरा अध्यायांचा मूलगामी आढावा घेतला आहे. यावरून ज्ञानेशवरीचा उपक्र 
आणि उपसंहार यांमधील सुसुत्रता आणि अन्तर्गत बांधणीसधील सृक्ष्मता 
यांचा प्रत्यय येतो. सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे पहिल्या आणि अठराव्या अध्या- 
याच्या प्रस्तावनांच्या किनार्‍्यांनी ज्ञानेश्‍वरी प्रवाही झाली असली तरी तो 


| अनुक्रमणिका | या 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५२ नवभारत जुळे १९७७ 


किनारा हा मुक्‍त आहे, नेसगिक आहे आणि त्याच्या नेसगिकतेमुळेच मूळ 
ज्ञानेश्‍वरीच्या भावाशयाला वेगळे परिमाण मिळाले आहे. 


चोथ्या अध्यायाचे प्रास्ताविक थोडे वेगळे आहे. आणि त्याच्या वेगळे- 
पणानेच ते संपूर्ण ज्ञानेश्‍वरीत 'उठून दिसते. ज्ञानेश्‍वरांनी पहिल्या अध्याया- 
नंतर एकदम चोथ्या अध्याबालाच प्रास्ताविक जोडले आहे. श्रवणेंद्रियांचा 
सुकाळ स्वप्नाने सत्यवत होणे. असा चमत्कार गोतारूपी ठेवा बघितल्यामुळे 
घडला. गीतेचे महत्त्व पटवून देत असता ज्ञानेश्‍वर म्हणतात- गीतेविषयी 
काही बोलणे म्हणजे ' आदी ची विवेकाची गोठी | वरी प्रतिपदी क्ष्णु 
जगजेठी ||? गीतेचा अनुभव असा आहे- अत्यंत भ्रवणमधूर असा पंचम- 
स्वर सुगंधयुक्त व्हावा किवा सुंगंधाला भधुर चव प्राप्त व्हावी त्याप्रमाणे 
गीतानिरूपण प्रसंग आहे. श्रीकृष्णासारखा वक्ता आणि अजुंना-सारखा 
श्रोता यामुळे सुगंध आणि स्वरमाधुर्य यांचा अपूर्व संयोगच होय ! गीताक्था 


म्हणजे अमृताची गंगाच होय. कृष्णार्जुनाचे प्रेम कसे आहे याचा ज्ञानेश्‍वरांनी 
फार मामिकपणे खुलासा केला आहे. उदा. 


देवी लक्ष्मी येतुली जवळिक । परि तेही यथा प्रेमाचे नेदखे चि सुख । 
आजि कृष्णस्नेहाचे पीक । ययाते चि आथी ॥ 

यया जगदीइवराचे प्रेम । येथ दोसतसे निरूपम । 

केसें पार्थे येणें सर्वोत्तम | पुण्य केले || ज्ञा: ४ : ८, १०॥ 


- पेंबी लक्ष्मी विष्णूची प्रत्यक्ष पत्नी असल्याने विष्णूला 
पण तिनेही ज्या कृष्णप्रमाची उत्कटता अनुभविलो 
अर्जुनाला लाभला आहे. असे ज्ञानेश्‍वर दिषयांतर 
एकरूपता दक्षंवितात, वास्तविक हा परमात्मा योग्यांना 
त्याचा थांगपत्ता लागत नाही, त्याच्यापर्यंत योग्या 
नाही असा हा आत्मस्वरूप परमात्मा अनादि, 
अजंनाच्याबाबतीत मात्र कृपावंत झाला आहे 
स्वरूपाचा निर्गुण निराकार कृष्ण अर्जुनासाठी 
आहे. कारण तो सगुण, साकार झाला आ 
प्रास्ताविकातून ज्ञानेश्‍वरांनी केवळ अध्यायाची 


अत्यंत जवळची आहे. 
नाही तो प्रेमाचा बहर 
करून कुष्णाजुनप्रेमाची 


पूर्वकल्पना देण्यासाठी ही 
सत नाही तर कृष्ण अर्जून प्रेमापाठो असलेली 


उत्कटता निवृत्तिनाथ आणि ज्ञानदेव यांच्या उत्कटप्रेसाच्या संदर्भात अनभविली 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानेश्वरीच्या अध्याय प्रस्ताञना ५३ 


आहे. म्हणून मूळ अध्यायाला तर प्रस्तावना उपकारक ठरत असतातच पण 
त्याहीपेक्षा ज्ञानेश्‍वरांच्या आत्माविष्कारातून व्यवत झालेला भावकल्लोळ अधिक 
श्रेष्ठदर्जाचा व्यवत होत असतो. सहाव्या अध्यायाची प्रस्तावना नेसित्तिक झाली 
आहे. विचारसागराचे पैलतीर असे गीतार्थाचे सार मी प्राकृतातून सांगत आहे 
असे म्हणून मराठी भाषेचा गौरव तिचे प्रासादिकत्व आणि अथंकारित्व, 
शब्दांचे व्यापकपण आणि साहित्यज्ञास्त्रातील विविध संकल्पना व्यक्त केल्या 
आहेत. ज्ञानेश्‍वरांच्या साषासिमान आणि स्वनिमितोवरील विश्‍वास '* तेणे 
कारणे सी बोलेल । बोली अख्पाचे रूप दावीन । अतोंद्रिय परि भोगवीन । 
इंद्रियाकरवि ॥ ' असा व्यवत केला आहे. ९ व्या अध्यायात तर हा आत्स- 
विश्‍वास अधिकच प्रवर झाला आहे. ९ व्या अध्यायातील प्रस्तावनेचे स्वरूप 
श्रोताववतासंवादाचे असले तरी ज्ञानदेव-निवृत्तिनाथ आणि मूल आणि आई 
यांच्या भावसंबंधावर भर दिला आहे. एका प्रतिज्ञोत्तराची पेरणी ९ व्या 
अध्यायाच्या प्रस्तावनेत झाली आहे, एकौकडे गुसूवबंदन तर दुसरीकडे अत्यंत 
विनस्रपणे त्या गुरुचा आपण असलेला दिष्य यांचे वात्सल्यभरित अतूट नाते 
आई आणि मुलाच्या दृष्टान्तातून जानश्‍वरांनी साधले आहे. अर्थात ज्ञानेश्‍वरांच्या 
मुक्‍तज्षेंलीचा हा एक अपुर्व विलास असतो, संभाषणे, भाषणे, संवाद, परत्परांना 
निरुत्तर करीत जाणे, स्वतःकडे नस्रता घेणे, गीतेचे मोठेपण स्पष्ट करोत जाणे 
हो ज्ञानेश्वरांची एकार्थी काव्यक्रीडा आहे. सतत जीवतव्यवहार न्याहाळत 
असता त्यातून जीवनाचे जे वविध्य आणि नित्यन्‌तनत्व ज्ञानेश्‍वरांना जाणवते ते 
प्रस्तावनांमधून गोचर होत जाते म्हणून प्रस्तावना सरळ एकतुरी झालेल्या 
नाहीत. त्यांच्यातही तसेच वैविध्य भरलेले आहे. ज्ञानेश्‍वरांच्या प्रतिभासृष्टोचे 
भाणि दृष्टान्तरीतीचे सम्यक्‌ दर्शनही या प्रस्तावनामधून जाणवत असते. * चावटे 
करितसे बालक? किंवा 'रोसें प्रेम दूणावटे ' असे एक भाव नाते ज्ञानेश्‍वर श्रोता- 
वक्‍्त!, निवृत्तिनाथ-ज्ञानेवर आणि अजुंन-कृष्ण यांच्यात निर्माण करतात. 
एका प्रचंड आवेगाने काव्यनिमिती होत असते असे ज्ञानेश्वरीच्या प्रस्तावनामधून 
जाणवत असते. उदा. 


अर्थ बोलाची वाट न पाहू । तेथ अभिप्रावोचि अभिप्रायाते विये | 
भावांचा फुलोरा होतु जाये । मतिवरो॥ ज्ञा: ९ : २७ ॥ 


- असे वाडमयीन आत्मनिष्ठेचे उद्गार ज्ञानदेव काढतात. आणि सवं श्रेय 
मात्र गुरूला म्हणजे अर्थात निवृत्तिनाथांना देतात. ११ व्या अध्यायात ज्ञांतरस 
भाणि अद्भुतरस यांच्या संदर्भात ज्ञानेश्‍वर प्रस्तावनेत विचार करतात. येथेही 


| अनुक्रमणिका | ०० 
कं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह 74 > 
श् 6 हृ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५४ नवभारत जुळे १९३७ 


त्यांची देचारिक संगती साहित्यज्नास्त्रोय विचारातहो स्पष्ट होते. काव्यलक्षण, 
काव्यक्ारण, काव्यप्रयोजन, शब्दबिचार, ध्वतिविचार आणि रतविचार हो जी 
एक साहित्यज्ञास्त्रीय अभ्यासपद्धती आहे तिचाच अवलंब करून झञानेश्‍वर- ज्ञांता- 
चेया घरा, अद्भुत आला आहे पाहुणेरा, आणि येरां हो रसां पांतिकरा, 
जाला मातु ' असे म्हणतात. लग्वसनारंभात वऱ्हाड्यांनोही बस्त्रालंकार घाळून 
निरवादे तसे मराठी भाषेच्या पालखीत इतर सर्च रस शोभत आहेत. झानेश्‍वर- 
काळी संस्कृत कवितेत शृंगाररसाला मिळालेले महत्व आणि ज्ञानेश्‍वरांनी 
अभिनवगुप्तप्रणीत ज्ञांतरसाचा केलेला उल्लेख आणि पुरस्कार त्यांच्या 
सहेतुकतेवर प्रकाश पाडतो. त्यासाठी ज्ञानेइवरांनी योजिलेले दृष्टास्त बघण्या- 
सारखे आहेत. विष्णू आणि शंकराने परस्परांना भेटावे. अमावास्थेला चंद्राची व 
सूर्याची गाठ पडावो, गंगा यमुना एकत्र याव्या व प्रयागतीथ तयार व्हावे आणि 
गीतेची सरस्वती लुप्त राहून ज्ञानेश्‍वरीला प्रयागतीर्थाचे सोठेपण घावे हा 
ज्ञानेश्वरांना अपेक्षित तसलेला पण व्यवत झालेला भावार्थ मोठा लक्षणीय ठरतो. 
संस्कृताची गहन तीरे तोडून सऱ्हाटियाच्या साह्याने शब्दलोपान निवृत्तिनाथांच्या 
आशीर्वादाने मो रचला असे म्हणून ज्ञानेश्वरांनी संस्कृत-सराठी संदर्भातील 
भापला अभिप्राय पुनः एकदा स्पष्ट केला. पंधराव्या अध्यायाच्या प्रस्तावनेत 
ज्ञानेश्‍वरांच्या गुरुपूजेचा उत्कर्ष साधला गेला. हृद्याच्या चोरंगावर श्रीगरुच्या 
पाढुका स्यापन करून ऐएंक्यभाबाच्या ओंजळीत सर्वे न्द्रियांच्या कळ्या भरून 
देवाला पुष्पांजली ब अ्ध्यंपुजा देऊ या अज्ञी सुरवात ज्ञानेववर करतात. एका 
आध्यात्मिक परिभाषेत सर्वांगपरिपूर्ण पाद्यपुजा ज्ञानेश्‍वरांनी बांधली आहहे. 
निवृत्तिनाथांविषयीचा नितांत आदर आणि कमालीचे सोहादे या प्रस्तावनेत 
व्यक्त झाले आहे. दाही दिशांनी नञाकाशाला आलिंगन द्याचे तसे ज्ञानदेवांनी 
निवृत्तिनाथांच्या संदर्भातील आपला परमोच्च आदरभाव व्यक्त केला आहे. व 
सोळाव्या अध्यायात तर तो अंतिम टोकाला पोचला आहे. एका सांग रूपकाच्या 
मालिकेतून गुरुवंदन ज्ञानेश्‍वर करतात. या आाचार्योपासनेची ज्ञानदेवांनी वांधलेलो 
मानसपूजा संपून १६ व्या भध्यायात केवल्यरूप निवृत्तिनाथांचे ज्ञानसर्यत्व 
प्रस्तावनेत आले आहे. निवृत्तिनाथरूपी ज्ञानसूर्यामुळेच अज्ञानरूपी अंधकार 
नाझ पावतो. आत्मज्ञानाचा प्रकाश दिसतो. सुर्योदय आणि माध्यान्हकाळ यांचे 
गुरुसंदर्भात आध्यात्मिक विवेचन ज्ञानेश्वर करतात. उपाधियुक्‍त शब्दांनी 
उपाधिबिरहिल गुरूची स्तुती करणे अशवय होते. त्यामुळे परा, पद्यन्ती आणि 
मध्यमा, बखरी या चारहो वाणी असमर्थ ठरतात. सद्गुरुचा आक्षीर्बाद आणि 
अनुग्रह ज्ञानदेव सतत अपेक्षित असतात. न 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, बाई 


ज्ञानेश्वरीच्या अध्याय प्रस्तावना ५५ 


ज्ञानेश्‍वरीच्या सोळाव्या अध्यायात देवो संपत्ती व आसुरी संपत्तीचे 
ऱसंइलेषण ज्ञानेश्‍वरांनी केले आहे. हा विषय यापुर्वीच ९ व्या अध्यायात आणि 
तेराव्या अध्यायात येऊन गेला. पण सोळाव्याच्या प्रस्तावलेत केलेले गुरूवंदन 
आणि दैवीसंपत्तीचे ज्ञानेश्‍वरांनी केलेले विस्तारपुर्वक निरूपण यांचा अन्तर्गत 
संबंध आहे. देवी संपत्तीचे ' अभय ?, ' तत्त्वसंशद्धी ) इत्यादी सव्बीसगुण 
ज्ञानेश्‍वर निवत्तिनाथात बघतात. त्यामुळे देवीगणसंवत्तीचे वर्णन अतिशय 
विस्तारज्लील आणि जिव्हाळ्याने भरलेले असते. तर आसुरी संपत्तीचे केवळ 
सहा दोष दाखवून तिच्या तावडीत सापडलेला पुरुष संसारातून बाहूर पडत तर 
नाहीच उलट त्यात बुडत राहतो. मोक्षरूपी तुखाची उजाडलेली पहाट ज्ञालेइवर 
केवल्यपुतळा निवत्तिनायात शोधतात. 


दहाव्या, बाराव्या, तेराव्या चोदाव्या आणि अठराव्या अध्याबाच्या 
प्रस्तावता ज्ञानेदवरांनी पारंपरिक पुराणपद्धतीच्या केलेल्या दिसत असल्या तरी 
त्यासागे गुर्चा व भन्तिमतः ईश्वराचा जयजधकार करण्याची भावनाच प्रगट 
झाली आहे. पेको दहाव्या अध्यायाला एक स्वतंत्र वैशिष्ट्य आहे. पहिल्या ते 
नवव्या अध्यायापर्यंत ज्ञानेश्वरीचा पुर्दखंड पुर्ण झाला आहे. आणि दहाव्यापासून 
उत्तरखंडाला सुरवात ज्ञाकेली आहे. येथे एका अर्थाने ज्ञानेश्‍वरीचा पूर्वाध 
संपतो व उत्तराधं सुरु होतो. म्हणूनच पारंपरिक पद्धतीची मंत्रपुष्पांजलोच्या 
स्वरूपाची प्रस्तावना या अध्यायाला आलो आहे. गणेशबंदन, श्ञारदावंदन, 
गुरुवंदत, कृष्णस्तुती, पोराणिक श्रेष्ठांचे दाखले, संस्कृतमराठोभाषेचा अन्वयार्थ, 
त्यातून प्रगट झालेलो विदग्धा रसवृत्ती यांची पुन्हा नव्याने मांडामांड ज्ञ नेश्‍व रांनी 
केली आहे. एक ते नऊ अध्यायविषयांचा आढावाही दहाव्या अध्यायाच्या 
प्रस्तावनेत ज्ञानेश्‍वर घेतात. तेराव्या अध्यायाची प्रस्तावना फक्त पाच ओव्यांची 
आहे. कारण दहाव्या अध्यायाच्या प्रस्तावनेत ज्ञानेश्वरांनी पूर्वापवे संदर्भ जोडून 
निरूपण केलेले दिसते. उलट बाराव्या आणि चोदाव्या अध्यायांची प्रस्तावना 
लक्षात घ्यावी लागेल ! बाराव्या अध्यायात गुरुकृपादृष्टीला माउलीचे रूपकातून 
ज्ञानेश्‍वरांनी संबोधिले आहे. हृद्याकाशरू्पी पाळणा, प्रत्यकूज्योतीची ओवाळणी, 
आस्मसुखाची बाळलेणी, जीवनकलेचे स्तनपान, अनाहत चक्राचे गाणे, समाधि- 
बोधाची निद्रा, अज्ञा या माउलीमुळे मो ग्रंथनिवेदनासाठी सिद्ध झालो. तुझ्यामुळे 
स्री कतृत्व करू दकेत ! 


साहित्य सोनेथांचिया खाणी । उघडवि देशी चिया अक्षोणि 
विवेक वेलीची लावणी । हो दे संघ ॥ 


अनुक्रमणिका 
शि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


५६ नवभारत जुळे १९७७ 


मर्‍्हाटियेंचा नगरी । ब्रह्मविद्येचा सुकाळु करी 

घेणें देणें तुखचि वेऱ्ही । जगा हों देई ॥ ज्ञा: १२: १२, १७॥ 
7 बाराव्या अध्यायाप्रमाणेच सतराव्या अध्यायातही ज्ञानेश्‍वरांनी गणेशवंदन, 
सद्गुरुवंदन केले आहे. अर्थात या अध्यायामध्ये होवटच्या कळसाध्यायाची बीजे 
आहेत. पण चोदाव्या अध्यायात ज्ञानेश्‍वरांनी ईइवरगणवर्णन केलेले आहे व 


इइवराचे संकोतंन केले आठे. आणि अठराव्या अध्यायात संपर्ण गोतेचा तात्पर्य - 
प 


बोध प्रस्तावनेत ज्ञानेश्‍वरांनी काढलेला आहे. 


यावरून ज्ञानेश्‍वरांनी अठरा अध्याय गीतेला मराठीत आणीत असता 
केवळ पंगलाचरणात्मक पद्धतीने प्रस्तावना लिहिलेल्या नाहीत हो गोष्ट सिद्ध 


ज्ञालो आहे. तसेच ज्ञानेश्‍वरांनीच म्हटल्यांप्रमाणे ज्ञानेश्‍वरीचे पहिला अध्याय ते 
नववा अध्याय असा एक गट पडतो व द 


डुसरा गट पडतो. अर्थात हे गट परस्पर 
तर त्या पाठोमागे असलेले ज्ञानेडवरांचे 
येते. त्यातही पहिला, दुसरा आणि ति 
तर चोथा, पाचवा, सातवा, 

दहावा, बारावा तेरावा, चोदा 
एक उपगट कल्पिता येईल व नववा, अकरावा, 


» जाय, अभिव्यक्ती, रचनापद्धती 


नेश्‍वरीच्या अध्यायप्रस्तावनांची 
व्यवस्था खालीलप्रमाणे करता येईल. 


ज्ञानेश्‍वरोअध्याथप्रस्तावना 


| 


पहिला अध्याय चोथा अध्याय सहावा अध्याय नववा अध्याय 


दुसरा अध्याय पाचवा अध्याय दहावा अध्याय अकरावा भध्याय 
तिसरा अध्याय सातवा अध्याध बारावा अध्याय पंधरावा अध्याय 
आठवा अध्याय तेरावा अध्याय सोळावा अध्याय 


चोदावा अध्याय सतरावा अध्याय 
अठरावा अध्याय 


अर्थात प्रत्येक भध्यायप्रस्तावन 


1 म्हणजे गौताध्यायाची मंगलाचरणपर 
निर्भिती नव्हे ! किवा केवळ विषयवि 


वेचनपर पोर्वापर्य संदर्भही नव्हे ! तर 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराट्राचा विकास 


राज्य मराठी ंस्थद्वारे बद... 
ह नध द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाड 


ज्ञानेश्वरीच्या अध्याय प्रस्तावना प्‌छ 


ज्ञानेइवरांच्या मनात असलेला गुरुषिषयीचा आदरभाव, भगवद्गीतेविषयोची 
आस्था आणि मझराठोभाषेच्या सामर्थ्याविषयीचा दुदेम्य आत्सवि$वास 
कधी साहित्यशास्त्रोय पद्धतीने तर कधी उत्कट भावकल्लोळो दृष्टान्तपद्धतीले 
ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीच्या अध्यायप्रस्तावलांतून आपला काव्यानुभव अभिव्यवत 
केला. आणि या अध्यायप्रस्ताबांतून व्यक्‍त झालेला जो काव्यविचार आहे. त्यातील 
संगती आणि काव्यतत्त्वविचारसंदर्भातील प्रगाढ जाणोवही सार्वत्रिक स्वरूपाची 
अभिव्यवत ज्ञाली आहे. संस्कृत आणि सराठी या दोन भाषांतील शब्दसामथ्यं 
आणि अथंगोरवही अतिशय प्रभावीपणे ज्ञानेश्‍वरांनी प्रस्तावनातूल मांडला. 
काही प्रस्तावनातून पारंपरिक स्वरूपाची स्तोत्रपद्धती स्वीकारली तरी तो 
अपवादात्सकच ! कारण ज्ञानेश्वरीच्या सवंत्र अध्यायप्रस्तावनांचे प्रयोजन हे 
केवळ विषयनिरुपणापुरते निबद्द नाही तर या प्रस्तावनांत ज्ञानेश्‍वर हे कबी 
म्हणून अधिक मोकळेपणाने काव्यरचना करीत आहेत. पहिल्या अध्यायाची 
प्रस्तावना किंवा नवव्या अध्यायाची प्रस्तावना वरील विधानाच्या पुष्टयथं 
बघता येतील. 

प्रस्तावनारचनामध्येही एक अमन्तःसंगतो आहे. ती अश्ली कौ संवादा- 
त्मकता, संभाषणात्मकता यातून ज्ञानेश्‍वर एक अत्‌ट नाते श्रोता वक्ता यांचे 
निर्माण करतात आणि अल्ला संवादातून एक नाट्यात्मक काव्यानुभव अभिव्यक्त 
होत असतो. ज्ञानेश्‍वरांनी * चावटे! करणे निवृत्तिनाथांनी दम भरणे आणि 
पुढे काय झाले ते लवकर सांग असे म्हणणे व ज्ञानेश्‍वरांनी मार्मिकपणे आई 
आणि बालकाचा दृष्टान्त देणे अद्ना पद्धतीने अतिदाय उपयुक्‍तपणे अध्याय- 
प्रस्तावना उमलत असतात. त्यांच्यात श्रोतागौरव, वक्‍तागोरव, ईइवरगोरव 
आणि गुरुगोरव सतत होत असला तरी अंतिमतः वाचक येतो तो ज्ञानेश्‍वर 
आणि निवृत्तिनाथ यांच्या भावनिकनात्याजवळ ! कृष्णारजुनाचे प्रेम आणि 
निवत्तिनाथ-ज्ञानेदवर यांचे प्रेमबंधन एकाच पातळीवर वाचकाला घेऊन 
जाण्याचे सामर्थ्य ज्ञानेश्‍वरीच्या अध्यायप्रस्तावनामध्ये ओतप्रोत भरले आहे. 
या अध्यायप्रस्तावनांमधून ज्ञानेश्‍वरांची कल्पकता, उत्तुंग प्रतिभासामर्थ्य, 
अमोल अल्ली रसिकता आणि जीवनजाणिवांची अन्तर्भेदी समज व्यक्‍त झाली 
आहे. यादृष्टीने मूळ ज्ञानेश्‍वरीला जे अनन्य महत्त्व आहे त्यात तिच्या प्रस्ता- 
वनांचाही निश्चित, पृथक्‌ असा ठसा पडलेला आहे. ज्ञानेश्वरांची सुभाषित- 
वाणीहो प्रस्तावनांतूनच व्यक्‍त झाली आहे. 

यावरून ज्ञानेश्वरीच्या प्रस्तावना म्हणजे केवळ मंगलाचरणे नव्हेत किंवा 
केवळ विषयप्रतिपादनासाठीही या प्रस्तावना निर्माण झालेल्या नसून ज्ञानेश्‍वरी- 


| अनुक्रमणिका | क्क 
शके मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाई 


५८ नवभारत जुळे १९७७ 


प्रस्तावनांतून कवी ज्ञानेश्‍वरांची मुक्‍तजेली ' काव्यक्रीडा अनुभवायला मिळाले, 
सृष्टीतील चराचरांच्या जोवनव्यापारातील प्रतिमा आणि प्रतीके घेऊन 
आणि अरूपाला रूप देण्याचा प्रयत्न करून ज्ञानेश्‍वरांनी ज्ञानेश्‍वरी हे “ साहित्य- 
शिल्प ? अति हळुवार चित्ताने आणि कलाकुसरीने निर्साण केले. मराठी साषेला 
आत्ससन्सान आणि आत्मप्रोढी मिळवून दिली. आणि गुरुशिष्यस्नेहाला मायेचा 
वात्सल्यमाच लेवविला, ज्ञानेश्‍वर ज्ञानेशवरीला : देशीकार लेणे ! म्हणतात तेही 
अत्यंत सहेतुक आहे. कारण लेण्याचे कोरीव काम ज्ञानेश्‍वरीच्या प्रस्तावनांनी 
साधले व मूळ शिल्पाला अधिक सोंदर्यसंप्च आणि सुभग बनविले आहे. ' गोता 
प्रासाद ' आणि ' ज्ञानेश्‍वरी प्रासाद ' परस्परानुप्रवेशं 
ठरले को ज्यामुळे संपुर्ण मानवी जीवनाच्या संदर्भात पुन: पुन: ज्ञानेश्‍वरीतील 
आचार आणि विचार जनसंमर्दाला वाट दाखवितो, एका दिव्याने डुसरा दिवा 
पेटवावा आणि संपुर्ण आसमंत प्रकाशभय होऊन जावा तसे भगवद्गोता आणि 
ज्ञानेश्‍वरी यांचे चिरंतन दृढ नाते अपूर्व होय. त्यात पुनः ज्ञानेश्‍वरी आणि 
तिच्या प्रस्तावना यांनी मूळ गीतेतील आह्ययाला एक नवेच देशीकार लेणे 
चढविले हो गोष्ट तितकीच खरी ! 


गी आणि तितकेच तुल्यबळ 


् कै च ऱ्् 
वाचकांचा पत्रव्यवहार -- 
थ्रो, व्यवस्थापक ' नवभारत! यांना- 
सादर नसस्कार -- 
१) आजच हाती आलेल्या महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेच्या 
समालोचन अंकातील नवभारताच्या कार्याबहुलचा गुणय्रा 


झाला. त्या संदर्भात मनात आलेले काही विचार व स्‌च 
आहे. 


वाड़मयीन 
हो लेख वाचून आनंद 
ना. आपल्यापुढे ठेवीत 


२) नवभारताची आधिक परिस्थिती कशी आहे हे मला साहीत नाहो. 
काही काळापूर्वी काही भासिकांनी वर्गण्या वाढविल्या भाणि ठेवी मागितल्या. 
“ सह्याद्री “चे प्रकाळ्न न झेपणाऱ्या वाढत्या खर्चामुळे पढील महिन्यापासून 
बंद होणार आहे, आथिक स्थिरतेसाठी नवभारताने जरूर तर काही योजना 
आखावी. मोही .01८01) स्वरूपाची मदत करोन. 


आपला 


डो. शे. बा. हर्डीकर ( हैद्राबाद ) 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाडे 


डॉ. एस्‌. एस्‌. भोसले 
€९ 
शाहू छत्रपती 
संदर्भ, भेरणा आणि कार्यदिक्षा 
( उत्तराधं ) 


>> >>>> >> 


राजषींच्या कार्यांची पाश्चभूमी : 

शाहू छत्रपतींचे सर्वकष व्यव्तिमत्त्व, सर्वस्पर्शी विचार आणि दूरपरिणाली 
लोककाये हे त्यांच्या राजेपदाच्या बैठकीतून मुत्सद्देगिरीने उवजलेले देवदत्त काये 
आहे. ते इतिहासदत्त देणे आहे. जीवीच्या जिव्हाळ्याने फुललेला तो इतिहास आहे. 
तो घडला, तो काळ एकोणिसाव्या शतकाचा उत्तराधं आणि विसाव्या शतकाचा 
पुर्वाधे होता. राजर्षो ज्ञाहुंचा जन्म २६ जुले १८७४ मधला, १७ माच १८८४ 
मध्ये त्यांचे दत्तकविधान झाले आणि २ एप्रिल १८९४ मध्ये त्यांनी राज्यसुत्रे 
हातो घेतलो. ह्या सगळ्या घटना एकोणिसाव्या दतकाच्या उत्तरार्धातील 
आहेत. ६ मे, १९२२ साली राजषांचे देहावसान मुंबईच्या * पन्हाळा लॉज 
मध्ये झाले. हो अखेर विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील आहे. म्हणजे ज्ञाहू 
छत्रपतींचा कालखंड स्थूलमानाने एकोणिसाव्या- विसाव्या दतकाच्या उत्तराधं 
पूर्वार्धातील आहे. त्या आणि त्या पूर्वीच्या कालखंडात राजषींच्या कार्याचे बोज 
आहे. त्याप्रमाणे त्यानंतरच्या कालखंडावरील राजषींच्या कार्याचे परिणाम हो 
दोघंसूत्री आहेत. 

पेशवाई संपुष्टात आल्यानंतरच्या पाउणल्ञे वर्षांच्या काळात हिंडुस्थात 
आणि महाराष्ट्र यामध्ये राजकीय संक्रमणाबरोबर सामाजिक संक्रमणेहो होऊ 
लागले होती. इंग्रजी भ!षा, पाइचात्य विचार, पाइचात्य रौतिरिवाज आणि 
जोवनपद्धती, कायद्याचे अधिराज्य, एकसूत्री आणि एकतंत्री राज्यकारभार, 
दळणवळण व वाहतूक यांचा सवंदूर वाढता प्रसार, त्यामुळे लासलेलो ज्ञांतता, 


| अनुक्रमणिका | स्दशव्ि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६७ नवभारत जुळे १९७७ 


मिळालेले स्वास्थ्य आणि विचारप्रक्रियेला व जीवनरीतीला मिळालेली गती 
इत्यादी गोष्टींमुळे भारतीय समाज ढवळून निघाला. ब्रिटिज्ञांमुळेच व्यक्ति- 
स्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य, बुद्धि प्रामाण्य, एहिकतेचे सुखसंवर्धन इत्यादी कल्पना 
तत्त्वज्ञानाच्या स्वरूपात भारतीय समाजाला पहिल्यांदाच परिचित झाल्या. 
त्यातूनच स्त्रीदास्थ, त्याचे घट क- बालविवाह, जरठ- कुमारोविवाह, विधवा- 
विवाह, प्रेमविवाह, केशवपन वगेरे समर्स्याविषयी विचारमंथन होऊ लागले. 
परिणासी दाव्दप्रामाण्य, अंधश्रद्धा, अज्ञान, जीणंशीणं रूढी यांना तडे जाऊ 
लागले. सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. अर्थात जे काहो 
घडत राहिले ते वरच्या थरामध्ये, वरच्या पातळोवर. खालपर्यंत त्याचे फक्त 
थोडेफार पडसाद उमटत राहिले. त्यामुळे कोण येते आहे आणि कोण 
जात आहे. याचा पत्ता किंवा सोयरसुतक चातुवंण्य, सरंजामशाही, 
राजकोय अप्रगल्मता आणि सामाजिक अबोधता यामध्ये गुरफटून गेलेल्या 
सवंसामान्य लोकांना नव्हते. त्यांच्या दृष्टीतून पोट प्रमुख होते, स्वातंत्र्य गौण. 
स्वातंत्र्याची कल्पना मनांत असते आणि ती मूल्य धारणा करते हे खरे पण 
पोटाझी स्वातंत्र्याची कल्पना निगडीत झाली को, स्वातंत्र्य उघड्यावर येते; 
पोट झाकण्याचा प्रयत्न होतो. पोट हो वस्तुस्थिती असते, स्वातंत्र्य हे मनो- 
भूमिकेतील वास्तव, अमूर्तात गडप झालेले, मानण्यावर अवलंबून असलेले. पोट 
आ वासून नेहमीच उभे असते. तश्ी स्वातंत्र्याला सवय कुठे असते? ते मानवी 
मनाच्या समृद्धतेत, दृढतेत असते. सामान्य माणसाच्या मनात स्वातंत्र्याची 


उपज व्हायला वर्षानुवर्षाच्या तपडचयंची गरज पडते. हो कालावधीची बाब 
असते. भाकरीचा प्रश्‍न जगण्याशी तर स्वातंत्र्याचा राष्ट 


असतो. पण एवढा लांब पल्ल्याचा विचार सामान्य माणसाल 
नाही. अशक्यच असते. आणि भाकरी जोर करते तिथे स्वातंत्र्य नेहमीच लुळे 
पडते. कधीकधी दोन्होही जाते. सववंसामान्यांच्या जीवनाला सामूहिक 
हितबुद्धीचे अधिष्ठान नसले को सृजनाची प्रक्रिया मंदावते. शब्द भाणि 
प्रमाण, शस्त्र आणि झञास्त्र, वेयक्तिक आणि सामाजिक इत्यादी सुत्रांचा मेळ 
बसत नाही. एकतंत्री किंवा सर्वतंत्रीचा भुलभुलेय्या असलेल्या राजबटोत हेच 
घडते. अजगरासारख्या सुस्त समाजात- बारीकश्ा कारणानेही तुस्त बन- 
णाऱ्या समाजात- हा धोका मोठ्या गतीने येतो. म्हणून तर सामाजिक 
प्रबोधनाच्या क्रियांना मरगळ येते. मातब्बर कार्यकर्त्यांना होतात्म्य लाभते. हे 
होतात्म्य फार कालावधीने उगवते. त्या काळापुरते ते वायाच असते. अशा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महराष्ट्र विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जिवंत रहाण्याशी 
1 करणे शक्‍य होत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, 


रु 
ड़ 
ढ 
श्‌ 


ठामंडळ, वाई 


शाहू छत्रपती ६१ 


वातावरणात एकूण समाज मरत नसला तरी फारसा गतीने चालतही नसतो. 
पेशवाईत हे घडले. आणि ब्रिटिश अधिसत्तेने त्यास तडे दिले हा इतिहास आहे. 


तरीही मर्यादित अवकाक्लात कोंडून पडलेल्या विद्या, कला, शास्त्रे 
यांच्या आकुंचितपणामुळे, परंपरेनेच सवसाधारण समाज - मग त्याला 
ब्राह्मणेतर समाज म्हणावे किंवा ' बहुजन समाज ? म्हणावे; नाव कोणतेहो 
दिले म्हणून फरक फाहीच पडत नाही- त्यापासून वंचित राहिला. या ब्राह्मणे- 
तर समाजावर कुणी फार ओझे लादले होते असे नव्हे, तशा ओझे लादण्याच्या 
तक्रारी सर्वच काळात चेपले जाणारे शोषकांबद्दल करोत असतात. ब्राह्मण- 
भराठे ( किवा ब्राह्मणेतर ) हरिजन-मराठे, शह्री-ग्रामीण, संघटित-असंघटित, 
सुशिक्षित-अशिक्षित अशी हो * लिक? चालूच असते. पेद्वाईतल्या ब्राह्मणेतर 
समाजाची अवस्था होच होती. खेरीज त्या त्या समाजाचे पुढारीपण करणाऱ्या 
समाजातील मुखंडांचे नेतृत्वही असे को, त्यामध्ये वाहत्या प्रवाहाच्या विरुद्ध 
जाण्याची कुणाचीहो शबती नाहो; व्हारण तेवढी जागृती नाही. समजावून 
घेण्याची वृत्ती नाही. प्रवाहामधील अडथळ्यांची जाणीव आहे अशी स्थिती पण 
त्यामुळे काही घडले नाही; ' चालू दे'; ही भावना आहे. सववसामान्य 
समाजाला प्रवाहपतित होण्याखेरोज गती नव्हती. सर्वच स्वार्थी सत्तामत्तांचा 
अज्ञा गोष्टोस हातभार असतो. कुणी एक जबाबदार आणि बाको सारे शुद्ध 
असे ससजण्याचे कारण नाही. इतिहासाचा अन्वयाथं अज्ञा रोतीने हाती येत 
नसतो. 


त्यामुळे पेश्षावाईत, मराठी साघ्याज्याच्या अखेरच्या काळात बहुजनसमाज 
गतानुगतिक बनण्याचा अतिरेक झाला असल्यास नवल नाही. एकूणच इंग्रजपवे 
राजवटीचा काळ अनागोंदीचा होता, सांस्कृतिक जीवनाला अवकळा होती. 
जैक्षणिक साधने मर्यादित होती, आणि तिहो मूठभर लोकांच्या हातात 
होती. बहुजनसमाजाझी त्याचा लागाबांधा नव्हता. वातावरण जगण्या- 
पुरते मर्यादित होते. अवस्था, दिक्षा आणि वळणच असे होते कौ, तसे 
आणि तसेच घडण्याखेरीज डुसरे काही काक्यच नव्हते. पण ब्रिटीज्ञांच्या 
आगमनामुळे है वातावरण हळूहळू पालटत गेले. दृष्टिकोणातील बदलांबरोबरच 
मल्य़ात्मक बदलही होत गेले. ब्रिटिशांचा जीवनविषयक भोतिक दृष्टिकोण, 
औद्योगिक क्रांतीमुळे भोतिक सुधारणांना आलेला वेग, त्यामधून ऐहिक सोस्य, 
आधिक विकासाला येत असलेले रूप, उपयुवततेमुळे निष्कियतेची होणारी 
पौछेहाट, बुद्धिप्रासाण्य इत्यादी मूल्यांस प्राप्त झालेले असाधारण महत्त्व, राज- 


| अनक्रमणिका | यवन 
डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


रे नवभारत जुळे १९७७ 


कोय क्षेत्रातील लोकज्ञाही व सामाजिक क्षेत्रातील मानवतेच्या नव्या जाणिवा 
यामुळे आलेलो समतेची भावना, धर्मामिमानाइतकेच देशाभिमानाचे वाहणारे 
वारे इत्यादींमुळे ब्रिटिश राजवट हिंदुस्थान देशाला फलदायी ठरलो. फलदायी 
असे म्हणताना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या मनातील स्वार्थी दृष्टिकोनाचा भाग 
वगळता येत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. ब्रिटिश अंमलाचे स्वरूप अखर- 
पर्यंत उपरेच राहिले असले, प्राय: हेतू “व्यापारी! च राहिला असला तरी 
बाको सारे गुणदोष संकलितपणे ध्यानात घेता झालेले फायदेही दुलंक्षिता येत 
नाहोत. । 


या बेठकोवर राजर्षी शाहु उत्रपतींच्या कोल्हापुर संस्थानामधली 
कामकाजाची मणि लोककार्याची भूझिका मक्‍तेदार सना(तस्यांशी संघर्षाची 
अन्यत्र चांगले त्याच्या अनुकरणाची आणि ब्रिटिझ्ञांशी अनुनयाची वाटावी 
इतकी समन्वयाची होती. इतरत्रपेक्षा कोल्हापुर संस्थानामध्ये ब्रिटिश सत्तेच्या 
धोरणाचे संस्करण न बोचेल अक्षा सिन्न रीतीने झाले. त्यामागे न्रिटिज्ञांची 
सृत्सहेंगिरीत * हेलकावे ? खाणारी सावध भूमिका होती. त्रिटिश् उदारमत्तवादी 
होते; अन्य काहोही असले तरी ते सानवी मूल्ये जपणारे उवारातजारी 
नितरचितच होते यात कसलीही शंका नाही. भारतीय स्वातंत्र्याची एवढी 
प्रचंड चळवळ उघारावला त्यांनी वाव दिला, स्वातंत्र्याऱ्या चळवळीचा नेसागिक 
हक्कच जनतेच्या नावावर ब्रिटीज्ञांनो काढून घेतला नाही हा त्रिटोज्ञांच्या 
उदारमतवादाचा उच्चांक होय. साहजिकच ब्रिटोज्ञांच्या * तरत्या ! धोरणातोल 
कच्चे दुवे हेरून आपला कार्यभाग उरकृण्यासे शाहू छन्नपतींचे मुत्सहीपण |) 
त्यामधील पक्का दुवा आहे. | न 


त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील तत्कालीन समाजसुधारणा, राजको 
मतप्रवाह आणि धार्मिक गुलामगिरी या संबंधात विचार करता, न्निड्शि 1; क र 
मध्ये हिंडुस्थानामध्ये आले असले तरी नव्या विचारांचा प्रादुर्भाव मीनहोक 
साधारणपणे चाळीस वर्षांनी झाल्याचे भाढळते. बाळशास्त्री जोत 
€ देण ! पाक्षिकाने नव्या विचाराच्या प्रभादकाळास प्रारंभ केला, जाने व या 
मध्ये * दर्पण ' हे इंग्रजी व मराठी अज्ञा दोन्ही भाषांत मराठी पपल ल १ 
या “ दर्पण ' आणि त्यानंतर १८४० मध्ये निघालेल्या * दिगदर्न ? वये भं 
मासिकाने मराठी वत्तवत्रन्यवसायाचा पाया घातला असे नव्हे तर ₹ ग्वा 
विचार प्रक्रियेची मूहतंमेढही रोवलो. * दर्पण'चा उद्देश सांगताना लातिकशंती 
लिहिले आहे - “ स्वदेशीय लोकांमध्ये विलायतेतील विद्यांचा अभ्यास मिर 


| अनुक्रमणिका | व 
पक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


शाहू छत्रपती ६३ 


व्हावा आणि या देशाची समृद्धी व येथील लोकांचे कल्याण याविषयी स्वतंत्रतेले 
व उघड रीतीने विचार करण्यास स्थळ व्हावे, या इच्छेने ' दपंण'चा जन्स 
झाला, शिवाय जाहोर खबरा आणि विलायतचे आणि बंगालच्या पत्राचे 
काही काही अंड लिहिले जातील, तसेच या देशातील, विलायतेतील व 
दुसरे देशांतील मोठमोठी वर्तसानेही लिहिली जातील. कोणी साहेब लोकांनी 
व॒ था देशचे लोकांनी हिटुस्थानातील लोक, धर्म आणि विद्या यासंबंधी काहो 
लिहून पाठविले असता तेही ' दर्पणाःत छापले जाईल. मनोरंजन करणे, 
चालते काळाची वतंमाले कळविणे आणि थोग्यतेस येण्याचे मार्ग दाख- 
विणे या गोष्टींची * दर्पण ' छापणाऱ्याल मोटो उत्कंठा आहे म्हणन वा 
गोष्टी साध्य होण्याविषयी जितका प्रयत्न करवेल तितका ते करतील, कोणा 
एकाचा पक्षपात किंवा नोचपणा या दोषाचा मळ * दर्पेणाःस लागणार नाहो 
कारण दर्पण छापणाऱ्यांचे लक्ष निष्छूत्रिम आहे. ” म्हणजे “ कोणा एकाचा 
पक्षपात किदा नौचपणा या दोषाचा मळ ? न लागता ' निष्कृत्रिम लक्ष ' ठेवून 
लोकांचे मनोरंजन करणे, चालते काळाची बर्तमाने कळदिणे आणि (लोकांस) 
योग्यतेस येण्याचे साग दाखविणे ” या हेतूने बाळशास्त्रो जांभेकरांनी दर्पण चे 
आयोजन केले. याचा अर्थ * दर्पण"्चा हेतू मत किंवा वृत्त देणे एवढाच 
नाही तर अनेकविध विद्यांचा अभ्या, प्रसार आणि व्यासंग करणे आहे, 
त्याचे परिणाम महाराष्ट्राच्या जौवनावर झाले. बाळशास्त्र्यांनी फवत भराडी 
लियतकालिकांचाच पाया घातला नाहो तर शेषाद्री नारायण या खिस्ताळलेल्या 
विद्यार्थ्याचे शुडीकरण करून त्याला पुन: स्वधर्मात आणले आहे, स्त्री- 
दास्याचा निषेध केला आहे, विधवाविवाहाचा पुरस्कार केला आहे. नियत- 
कालिके, पतितपरावतंन आणि विधवाविवाह या. तीन क्षास्त्रात महा- 
राष्ट्राने केलेल्या प्रगतीचे श्रेय, आद्य प्रवतक म्हणून जांभेकरांच्या कडे 
जाते हे लक्षात घ्यायला हवे. पण जांभेकरांच्या संदर्भात विचार करताना वृत्त- 
पत्राच्या अनषंगानेच विचार करण्याची प्रथा राखलो गेल्याने त्यांचे आद्य 
प्रवतन करणारे इतर कार्य दुलक्षिले जाते, ते टाळले पाहिजे. २३ जून, १९४४ 
मध्ये दादोबा पांडरंग तखंडकर यांनी सुरत येथे € मानव धमसभा ? स्थापन 
केली. मंबईला १८४८ मध्ये याच “ मानवधमं सभे! ची ' परमहंस सभा? हो 
सुधारित आवृत्ती निघाली दाबोबा पांड्रंग हेच त्याचे निमति होते. साऱ्या 
सष्टीचा निर्माता आणि नियंता एक ईइवर आहे, मनुष्यभात्राची जावी ब धर्स 
एकच आहे, विवेकाला अनुसरून कर्मे करावे इत्यादी तत्त्वे * परमहुंस सभे 'ने 
रवीकारली होती, बारीक सारीक असे प्रयत्न सुरू असताना जांभेकरांची “ दर्प- 


त] 


| अनुक्रमणिका | 
क्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६४ नवभारत जुळे १९७७ 


ण ची परंपरा गोपाळ ह्री देशमुख उफ लोकहितवादी यांनी पुढे चालविली. भाऊ 
महाजन यांच्या ' प्रभाकर ' पत्रामधून लोकहितवादीनी ' ज्तपत्रे लिहिली 
१८४८ मध्ये, रूढ अर्थाने शतपत्रे शंभर असल्याचे मानले गळे असले तरी 
मुळात ती एकदो आठ आहेत. पैको १०१ व्या पत्रामध्ये * बातपत्रांचा इत्यर्थ * 
लोकहितवादीनी समजावून सांगितला भाहे, सामाजिक जाणिवेने प्रेरित होऊन 
लोकहितवादीनी आपल्या चौफेर लेखनामधून समाजातील जातिभेद, वाल- 
विबाहू, जरठकमारी विवाह, नेटिव्ह अंसलदारांचा उद्दामपणा, अस्थानी व अपात्री 
दानधम, न्नतवंकल्यांचा धुमाकूळ, हिदुस्थानच्या पराधीनतेची कारणे, इंग्रजी 
राज्याच्या * देवी देणगी ! मागची कल्पना, देव, देव आणि देववाद यामुळे 
भमोतिक जीवन व धर्म यामध्ये ज्ञालेली गल्लत घ आलेले गतान॒गतिकत्व 
यांत्रिक युग आणि नवविचारांचा अभाव यामुळे सजनाची मंदावलेली दृष्टी ह्द्‌ 
लोकांचो द्रव्योपयोगाविषयीची समजूत, हिदू लोकांचा व्यापार, विधिनिषेध, 
रूप धर्माचे मूळ अज्ञा अनेक विषयावर प्रखरतेने लिहिले. खेरीज जातिनिरपेक्ष 
आणि वगंनिरपेक्ष संसदोय लोकशाहीचा तसेच स्त्रीशिक्षण व विधवाविवाह 
यांचा पुरस्कारही त्यांनी केला. आत्यंतिक तळमळोच्या उत्कर भावनने लोक- 
हितवादीनी हे केले. पण विष्णुझ्ञास्त्री चिपळूणकरांचा देशाभिमान जसा प्राय: 
* भाषामय " होता त्याचप्रमाणे लोकहितवादोंची वाणी आणि लेखणी तको 
तिखट आणि जहाल होती तितकोच वृत्ती आणि कृत्त पोचट आणि मवाळ होतो. 
आचारविचारात संगतो असली को सांगण्याला कवचकुंडले प्राप्त होतात. विसं. 
गतो आली को कवचकुंडले हरवून बसलेल्या कर्णासारखी दोन अवस्था होते 
लोकहितवादींच्या समाजजीवनविषयक लेखनाचे तेच झाले आहे. अरम्याय 
स्वदेश, स्वघमं आणि स्वभाषा, तसेच शील, स्वातंत्र्य आणि स्वाभिमान या सल - 
तत्त्वांबाबत कुठेही तडजोड न करणाऱ्या पूर्गपरंपरेची अनिवार होस बाळगणार 

रसलोलुप वृत्तीच्या विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या वोगीषु लेखनाच्या पोत 
आणि त्यांच्या विध्वंसकवृत्तीच्या टौकापद्धतीत विचारवंत इतके गंतन पडले कु 
लोकहितवादींचे त्यांना भानच राहिले नाहो. आधुनिक मराठीमधील सुडौल' 
पक्व, प्रोढ व प्रतिष्ठित निबंधाचे चिपळूणकर आद्य जनक ठरतात; पण : व 
रसिक प्रचारक असलेल्या विष्णुजञास्त्रांच्या सत्यप्रिय बतील ककवन 
जोड तिळाल्याने त्यांच्या प्रतिपादनाला उ्जस्वलता आणि शेलीला न 
मकता लाभलेली असलो, बद्धिप्रागल्भ्य, सदवतंनासंबंधो चो आस्था मल्या 
आपला देश १. आपले लोक यांच्या हितबुद्धीची अनिवार मानक 
त्यांच्या स्वातंत्र्यवादी लेखनातून प्रकट होत असली तरो प्रगतिपर सुधार 


| अनुक्रमणिका | ७. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शाहू छत्रपती ६५ 


णांच्या सक्रियतेच्या दृष्टोने सोडाच पण केवळ प्रतिपादनाच्या दृष्टीनेही 
त्यांच्या विचारातील कोतेपणा किवा व्यापक दृष्टीचा अभाव, हे प्रगतिपर 
समाजात जीवनवर्धक ठरत नाहीत, चिंतनशील अभ्यासकापेक्षा हमेशा शर 
लढवय्याच्या पवित्र्यात असलेल्या चिपळूणकरांच्या लेखनात विकारवशतेबरोबर 
उज्वल लाशाबादाचे प्रोत्साहुक दर्श असले तरी सनातन पारंपरिक मल्य- 
रक्षणाचे कास ते प्रागपणाने करतात हे विसरून चालत नाही. त्या दृष्टीने 
सराठी निबंधाचे आद्य जनकत्व लोकहितवादीकडे, अभिजात रसलोलप 
प्रोढतेने आधुनिक मराठी निबंध तुडोल, प्रो व प्रतिष्ठित बनविण्याचे श्रेय 
चिपळूणकरांकडे तर प्रगतिपर सुधारणांच्या जनकाचे आचत्व प्रामख्याने म. 
जोतिबा फुले यांच्याकडे जाते. त्यांना ते द्यावे लागते. ते लोकहितवादींच्याकडे 
जात नाही कौ चिपळूणकरांकडेही नाही. खरे तर सामाजिक सुधारणांच्या 
छृतिप्रबण उच्चारणाइतकाही संबंध चिपळूणकरानी अंगाशी लावन घेतलेला 
नाही. पुढचा प्रश्‍न त्यामुळे उपस्थितच होत नाहो. म्हणून परंथरेने मांडण्यात 
काही अर्थ नाही. 

स. जोतिबा फुळे यांनी हिटुस्यानच्या इतिहासामध्ये प हल्यांदाच ठणका- 
वून आणि दणकावून ' सावंजनिक सत्यधर्म ! तांग्रितिला आणि आचरि म्हणन 
फुल्यांचे महत्त्व दुहेरी आहे. फुळे एकांगी नाहीत, अनेकांगी आहेत; त्याचेच हे 
निदर्शक आहे. जोतिबांनी १८५४ सध्ये पहिली मुलोंची जाळा उघडलो. १८५५ 
मध्ये महारपांगांच्या मुलांसाठी व कामगारांसाठी रात्रीची जाळा खोलली. 
१८६० मध्ये * बालहूत्या प्रतिबंधक गृह ' स्यापन केले. आणि विष्णज्ञास्त्री 
चिपळूणकर यांची पुतणी काशीबाई ह्या ब्राह्मण विधवेला झालेला ' मलगा 
* यहावंत ' ह्यास वत्तक घेतला. विधवेला. झालेला मुल्गा दत्तक म्हणून घेतला 
हेच ह्यातले महत्वाचे आहे; ती विधवा ब्राह्मण होती कौ अन्य कुणी होती, 
विष्णुश्ास्नी चिपळूणकराची पुतणी होती को नाही हे सारे तपश्लील नगण्य आहेत. 
नगण्य अशा करिता आहेत को, ज्या विधवा स्त्रीचा मुलगा फुल्यांनी दत्तक म्हणून 
घेतला ती स्त्री विधवा होतो, पाय घसरलेली होती; आणि तिच्याजवळ आत्म- 
हत्येखेरोज दुसरा माग नव्हता; अश्या स्त्रीला मानवतेच्या भूमिकेवरून फुल्यांनी 
जबळ केले. नुसतेच जवळ केले असे नव्हे तर ' पापा'तून निर्माण ज्ञालेला 'थक्ववंत! 
उड्धरला, एवढेच सांगितल्याने स्त्री पतितेच्या उद्घाराचे फुल्यांचे कार्यं कमी ठरत 
नाही आणि ती विधवा ब्राह्मण होती आणि त्यातल्या त्यात विष्णुशास्त्री चिपळूण 
करांची पुतणी होती म्हणून कुणी तश्ञा रीतीचा तपद्यील आवजून पुरविल्याने 
त्यांचे कार्य मोठे ठरू शकत नाही. हो न्राह्मणविधवा विष्गूझास्त्री चिपळूणकरांची 


न. सा. ५ 


| अनुक्रमणिका | ल्न 
क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६६ नव भारत जुळे १९७७ 


पुतणी होती तश्नीच ती कुणा देशमुख-पाटील-घोरपडे यांची बहीण असण्याची 
दबयता होती. म्हणून इथे तपज्लीलाला महत्त्व नाही; तर जे कार्य करावयाचे ते 
कार्य उचलण्याच्या फुल्यांच्या प्रवृत्तीला महृत्व आहे. आणि हो अभिजात 
विधायकतेची वृत्ती त्यांच्या सवे कार्याच्या ठायी बास करताना आढळते. 
जोतिबांनी १८६८ मध्ये स्वतःच्या घरातील होद अस्पृश्ध्यांना खुला केला. 
२४ सप्टे. १८७३ मध्ये ' सत्यक्योधक समाजा "चौ स्यापना करून 

१ ) ईव्वर एक आहे. 

२ ) त्याच्या भेटीसाठी * दलाल 'ची गरज नाहो, आणि 

२३ ) जातोवरून नव्हे तर गुणांवरून साणसाची श्रेष्ठता सापलो पाहिजे. 

हो तोन सूत्रे फुल्यांनी सांगितली आणि सामाजिक विषमता, अज्ञान, रही, 
अंधश्रद्धा याविरद्ध बंड उभारले, तेही या प्रवूसीचाच भाग आहे. समग्र न 
सांगताच ' सार! सांबणारी, स्वत: सांगतो आहोत तेच * सार ! अखेरचे अले 
म्हणणारी मंडळी दत्काली खूप असावीत, हे फुल्यांचे म्हणजेच त्यांनी हाती 
घेतलेल्या कार्याचे दुदव होय. हा थागच वेगळा! आहे. ' सार्वजनिक सत्यधर्म ', 
“गुलामगिरी, ' ' ज्ञेतकऱ्याचा आसूड? यासारख्या छोटेखानी पज बहुगणो 
ग्रंथांमध्ये फुल्यांच्या विचारांचे * सार ! समाविष्ट झाले आहे. 

म. फुल्यांनी शिक्षणविषयक * ज्ञिरपणी सिद्धांता ! ला विरोध केला. * वरून 
खाली शिक्षण कसले देता? ते खाटून वर गेले पाहिजे. सरकारने कनिष्ठ 
वर्गातील लोकांच्या शिक्षणाची आबाळ केलो आहे. ' असे ब्रिटिज्य शासनाला 
ठणकावून सांगणारे फुले यांच्याखेरोज, त्याकाळी अन्य कुणी प्रवक्ते नव्हते ! 
समाजातल्या साऱ्या थरांतील होन-दीनांच्या उद्घाराची उत्कर तळमळ, 
समाजातल्या मवघड अक्ञा सुधारणांना निर्भयपणे हात घालण्याचे विलक्षण 
सनोधेर्य, त्यासाठी कोणताही . धोका पत्करण्याची आणि त्याग करण्याची 
कडोविकडीची जिह, “ बोले तेसा घाले 'ची निर्भयवृत्ती, निर्लोभ, निरहुंकारी, 
अनृण बाळगण्याची प्रवृत्ती इत्यादी असामाऱ्य गुणांमुळे समाजकांतीचा अगघ्रणी 
आणि संघटक म्हणून महाराष्ट्राच्या आधुनिक इतिहासातील म, फुल्यांचे स्थान 
अढळ आहे.* संतांच्या कळवळ्याने, निर्भघपणे सामाजिक शगतीची सत्रे मांडन 
समाजाला आत्मबळ देणारे म. फुले सामाजिक शास्त्रज्ञ होते. शिका 

याच सुमारास पुण्यासध्ये न्या, महादेव गोविद रानडे यांनी आपल्या 
सामाजिक कार्याला प्रारंस केला, रानडे यांनी सृधारणेच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला 
पहिला सोठा विचार शिकविला तो हा को राजकारण, अर्थकारण, धर्भकारण 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे|  “ अ पू. $ 
भे संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शाहू छत्रपती ६७ 


व समाजकारण हो समाजाची भिन्न अंगे परस्परांशी अगदो संबद्ध अज्ञी आहेत. 
समाजकारणात प्रतिगामी असलेला समाज, राजकारणात प्रोगामी असेल हे 
असंभवनीय आहे; भरक्य भाहे. मानवनिष्ठा होच त्यायमू्तीची जीवननिष्ठा 
होती. त्यासाठी त्यांनी सर्वांगीण सुधारणेबा आणि प्रगतीचा पुरस्कार करून 
राष्ट्रीय सभा; सामाजिक परिषद, ओद्योगिक परिषद ह्यांच्या स्यापनेमध्ये 
पुढाकार घेतला. परंतु समाजकारणात काय किवा राजकारणात काय न्याय- 
मू्तींचा पिंड क्रांतिकारकाचा नव्हता. ते त्यांच्या उदारमतवादास व नेमस्तपणास 
अससरूतच होते. यानंतरची महःराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीची धार नाधी 
सामाजिक सुधारणा था वादाने बोथट झाल्याचे दिसते. सामाजिक सुधारणा- 
वादाची कास, ' देव ल सानणारे देवसाणूस ' गोपाळ गणेश आागरव्हर यांनी 
धरली. आगरकरांनी १८८८ सध्ये ' सुधारका"ची स्थापना करून स्त्रीशिक्षण, 
बारूविबाह, प्रोढविवाहू, प्रेमविवाह, सिश्रविवाह, जातीय विषभता, चातुवंण्यं 
इत्यादी सर्व विषयांवर इरेसरीने लिखाण केले, आगरकर बुद्धिवादी व अज्ञेय- 
वादी होते. दमा, दारिद्रय आणि समाजाचा ससेसिरा हात धुऊन पाठोशी 
लागला असतानाही त्यांनी कडोविकडीच्या भावनेने विचारस्वातंत्र्याचा, व्यवित- 
स्थातंत्र्वाचा, ऐहिकतेच्या सुखसंवर्धनाचा आग्रहाने पुरस्कार केला, लोकमान्य 
टिळकांचा सासाजिक सुधारणेडा विरोध नसला तरी राजकोय चळवळीच्या 
उत्साहासध्ये त्यांनो अनेक प्रसंगी प्रतिगामी भूमिका स्वीकारली, एवढेच नव्हे 
तर नसता वितंडवाद घालून सामाजिक सुधारणेच्या मार्गामध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
रीतीने अडथळेच निर्साण केले. वेदोक्त प्रकरणामधील लोकमान्यांची भसिका 
अश्रोच, परित्थितीच्या आकलनात न्यून राखणारी आहे. 

जोतिबा फुल्याच्या अगोदर आणि नंनर कार्य करणाऱ्या बाळास्त्री 
जांभेकर, रा. ब. दादोबा पांडुरंग तखंडकर, जगन्नाथ शंकरशेठ, लोकहितवादी, 
विष्णुबुवा ब्रह्मचारी, न्यायसूर्तो रानडे, आगरकर प्रभृति समाजाप्रणीमध्ये 
तर्खडकर व जगलज्ञाथ शंकरहोेठ हेच काय ते ब्राह्मणेतर होते. त्यामुळे त्यांनी 
कितीही व्यापक विचार करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष कार्याचे 
ह्ञेत्र ब्राह्मणवर्गापुरते मर्यादित राहिले, ज्या समाजामध्ये ते जन्सले आणि वाढले 
तेथील परिस्थितीची बंधने त्यांच्या अंगीकृत कार्यावर पडणे काहो अंशी 
स्वाभाविकच होते. ब्राह्मणेतरांपेकी दादोबा हे मूलतः तत्त्वचिंतक होते. ससाज- 
सुधारणेचे कार्य प्रत्यक्ष हाती घेण्याइतपत मानसिक धेय त्यांच्याकडे नव्हते. 
त्यांच्या सुधारणेची हालचाल परिचितांपुरतीच मर्यादित राहिलो. इुसरे ब्राह्मणे- 


ठोते. 


तर नेते जगन्नाथ शंकरशेठ. त्यांचे लक्ष मुख्यत्वे राजकीय सुधारणांकडेच होते; 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


। ह्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


११) 
(५ 


नवभारत जुळे १९७७ 


जगत्माथ ज्ञंकरशेठ यांच्याबाबत एक असेही घडले आहे की, ते सुख्यतः 
उुंबईचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात. मुंबईसाठी काम करणारा माणूस 
भहाराष्ट्राचा असतो पण महाराष्ट्र त्याचा नसतो. सुंबई म्हणजेच महाराष्ट्र, 
बाकी महाराष्ट्राला गणायची गरजच काय ? अक्षी भुंबईसाठी कास व्हरजाऱ्या 
*यणसाची सूक्ष्म धारणा असते. आजकाळचा अनुभव तसा असला म्हणून 
नंगज्ञांथ दांकरशेठ यांची धारणा तज्षी होती असे म्हृणणे अ-राल्त ठरेल. 
झदाचित नसेलही, किंवा असेही असेल को, मुंबईचे कास म्हणजे महार्ट्राचेच 
सभ अशी भावना राहिली असेल. पण सराठो माणसांनी मुंबई उभी केळी 
असली, बहुतांशी भरली असलो तरी मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये जो अनुबंध 
बसायला हवा, तो आजही दिसत नाही. राजकारणामुळे तो अधिकच धूसर 
बनला आहे. जगन्नाथ शंकरशेठ यांच्या काळात राजकारणाचे रंग एवढे विबिध 
नव्हते. पण जगञ्ञाथ दंकरशेठ, अनेकविध कारणांसुळे महाराष्ट्राला परिचित 
होऊ शकले नाहीत, हे नाकारता येत नाहो. खेरोज जगन्नाथ दांकरदशेठ ज्या 
सजकोय सुधारणा करू पाहत होते, त्यातून कुणी बाहेर राहू शकत 
नव्हता तरी त्यांचे क्षेत्र प्रामु्थाने शहरी भागाशीच अधिकतर निगडित होते. 
जगद्चाय शंकरद्ोठ मुंबईचे झाले मुंबईचेच राहिले; त्यामागे हो कारणपरंपरा 
आहे. 


एकूण दृष्टिक्षेप टाकता महाराष्ट्रात नेतृत्वाची, विचारवंतांची आणि 
प्रतिमासंपन्न समाजसुधारकांची परंपरा अखंडपणे चाल 


पल्या परीने ती कार्य करीत राहिली आहे. अनेक देश 
निर्माण होत असतातच. पण त्यांची परंपरा असल्याचे 
एखाद्या प्रांतालाच लाभते. वाटेल त्याच्या 


त आलो आहे. आपा- 
[त सुधारक-विचारवंत 
भाग्य सहाराष्ट्रासारख्या 
नशिबात वाटेल ती भाग्ये नसतात. 
6४. त्व क्र 

शजपींच्या कतृत्वामागील प्रेरणा आणि कार्यदिशा : 


या पाइबेभूसीवर शाहू छत्रपतींच्या काळाचा, 
आणि त्यांच्या कार्याचा संदर्भ यांचा विचार केल्यास 
“पष्ट होते. 


त्यांच्या संस्थानाचा 
राजषींची कार्यदिशा 


शाहू छत्रपती कागलकर घाटगे घराण्यातून, जहागीरदार घराण्यात 
?रवीर छत्रपतींच्या घराण्यात दत्तक आले. देवयोगाने राज्यपदी आरूढ होऊन 
टन्नपती झाले. बडील आबासाहेब घाटगे थांच्य 


प शे 1 मनांत थोरल्या मुलास- 
यक्षवतरावास उफ बाबासाहेब- झाहू छत्रपती यास दत्तक द्यावे असेच होते. 


' त्यावेळचे कोल्हापुरचे पोलिटिकल एजंट कर्नल रिव्हज यांनी, १२ जाने. 


| अनुक्रमणिका | क्क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | प 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शाहू छत्रपती ६९ 


१८८४ रोजी मुंबईच्या गव्हुर्नरांना पत्न लिहून, आबासाहेब घाडगे यांच्यात 
दत्तकासंबंधी केलेल्या सल्लामसलतीच्या संदर्भात लिहिलेल्या पत्रात शाहु 
छत्रएतींच्या काही गणांचा निर्देश केला असूत त्यामध्ये थोरला मुलगाच- 
शाहू छत्रपती- सर्वोत्तम राजा होईल असा, आघवासाहेबांचा अभिप्राय व्यवत 
केला आहे. कनल रिव्हजने लिहिले आहे, “ ... 7. 18 10808 ए88 110 
पण छात व्याडलंलगि०णडार्‍ 90116068  िली. (168 8]त68 
१11) 10 ७॥॥७ ७०४ 1३६15, हा, 16 र्ञाटा'8 0 ण 11111: 
ग १तलू७ खा, 16 ७1१881 1005, 4888816) 10९])8 ०, !8 
(९6181१०708, जल्ता या घात. हकाहा'0ए8$ फा] (10 11118 
3९11810100 1181016. ” स्हृणजे एका बाजूने एका जहागिरदार घराण्यात 
जन्म घेतलेले उदार मनाचे यशवंतराव ज्ाहू- आबासाहेब घाटगे यांच्यासारख्या 
लोकहितदक्ष चाणाक्ष जहागिरदाराचे चिरंजीव छत्रपती होतात आणि शिवझ्याहीऊे 
अविस्मरणीय अवक्षेष वंशज ठरतात. तर दुसऱ्या बाजूने ताराबाई महाराणी 
साहेवास!रख्या रणरागिणी ध्रंधर स्त्रोले तिर्साण केलेल्या आणि जिजाबाई 
सारख्या सृत्सही महाराणीसाहेबांच्या राजकारणाने समर्थ बनलेल्या कोत्हापूर 
राज्याचा वारसा त्यांना प्राप्त होतो; हा शुभयोग होय. हा वारा राजसबाई, 
संभाजी महाराज, ज्षिवाजी महाराज ( दुसरे ), दुर्गाबाई, दिवाणसाहेब, 
बुवासाहेब, चिमासाहेब इत्यादी कायंकुदाल स्त्री-पुरुषांनी सांभाळलेला होता. 
' बाहेरून ' आलेल्या * आतल्या ? शाहू छत्रपतींनी परंपरेचे अचूक भान ठेवून 
हा. घारसा आणि हो परंपरा अधिक तेजस्वी बनविली. स. भा. गर्गे ह्यांनी 
म्हुटल्याप्रमाणे “ शाहू महाराजांनी आधुनिक काळाला उचित असा दृष्टिकोन 
स्वीकारून सामाजिक आणि क्षेक्षणिक क्षेत्रात प्रसादी कार्य केले. त्यांनी 
वोल्हापूर राज्याला आधूनिक बनविले आणि महाराष्ट्रात समतेचा बिचार 
प्रसूत केला. ”* त्यामुळे कोल्हापुर रियासत गोरवज्लाली बनली. 

शाहू छत्रपती विराजमान ज्ञालेल्या काटेरी गादीला वेभवाचो योर 
परंपरा होती. शोर्याने बिनट्लेले ते वैभव होते. तिला पराक्रमाची आणि 
उदारभतवादाची दोन्ही वैभवे होती. दोन्हीहो परंपरा होत्या. तिच्या भूमीत 
आधनिकतेची बीजें होती. या. अस्फुट बीजांचा शाहू महाराज हा ठसठसोत 
आविष्कार होय. तुलला म्हणून नव्हे तर परंपरेतील एक व्यवती म्हणूल 
द्रिवछत्रपतींच्या नंतर त्यांच्या घराण्यात निर्माण झालेले शाहू छत्रपती हे, त्या 
इतिहासाला वळण देणारे दुसरे य॒गप्रवत्तंक “ लोकांचे राजे ' होत. ज्ञाह 
महाराजांच्या जनक आणि दत्तक दोन्ही घराण्यांना आधुनिकतेची दृष्टो ह्‌.ती, 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


च्ञ 
७० नवभारत जुळ १९७७ 


राजर्षी ज्ञाहुंचे जनक वडील श्रीमंत बापुसाहेब महाराज कागळकर यांनी कागल 
जहागिरीमध्ये सामाजिक सुधारणेचे विजेषतः शक्षणिक स्वख्याचे जे विविधांगी 
कार्य केले, त्यावरून दृष्टिक्षेप टाकला को राजषींच्या घराण्यांना असलेली 
सुधारणेची परंपरा त्यातून विकलित झालेले शाहू छत्रपतींचे क्रतृत्व आणि 
व्यक्तित्व सहजतेने ध्यानात येते. ज्ञाहू छत्रपतींच्या दोन्ही घराण्यांच्या लमृद्ध 
वारशातून राजषोंच्या सवंस्पर्धी सुधारणेचा वटवृक्ष फुलला नाहे. याचां अर्थ 
हाह महाराजांच्या बाबतीत घडले ते अवचित झाले असे नव्हे. साक्षात्काराचा 
किवा अदभुतरम्यततेचा त्यात काहो भाग आहे अलेहो नव्हे. तत्ते समजण्यात 
अज्ञान प्रकट होते, आणि सुसंगतीचे भान सुटते; ते इष्ट नाहो. 

शाहू महाराज कोल्हापूर संस्थानच्या गादीवर आले, त्यापूर्वी कोल्हापूर 
राज्यावर पंचावन्न वर्षे ' अज्ञान राजवट? ( गाठा उन्हाळा) 
होती. ज्ञाहू छत्रपतींच्या १८९४ मधील राज्याधिकार प्राप्तीने ती संपलो आणि 
कोल्हापूर राज्यात सामाजिक, राजकीय आणि शेक्षणिक क्षेत्रात एक ने संश 
निर्साण झाले. एका आध्निक उज्वल कालखंडाची प्रश्नात झालो, 

शाहू छत्रपतींचे जनक घराणे घाटगे कांगलकर हे कर्तबगार घराणे 
असल्याचा इतिहासात दाखला आहे. घाटगे घराण्यातील कतंबगार पुरुषांचा 
: नामांकित मनसबदार ' किंवा ' वंशपरंपरागत लष्करी अधिकारी ' अज्ञा 
गोरवपर शब्दात फेरिस्ता या इतिहासकाराने आपल्या ' घाटगे घराण्यास 
इतिहास मध्ये उल्लेख केला आहे. मुसलप्षानी अमदानीत या घराप्याने 
उल्लेखनीय कासगिरी बजावल्याचे दिसते. भानाजी हा या घराप्यातला पराक्तरी 
व घराण्याचा संस्थापक पुरुष, त्याने १५७२ मध्ये कागल परपणण्याच्या देसाईनी 
बंड केले, ते मोडून काढले. त्यामुळे विजापुरच्या सुलतानाच्या पदरी असलेल्या 
भानाजीवर खूष होऊन सुलतानाने भानाजीला देसाईचा जिंकलेला मलख 
दिल्यावरच क्ागलला घाटगे घराण्याच्या जहागिरीला सुरवात झालो. स्वराज्य 
संस्थापक्त छ. शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केल्यावर १ ६६४ 
साली ही जहांगीर कायम करणारी सनद निघालो. त्याचे श्रेय घाटगे 
घराण्यातोल नंतरजरे पराक्रमी पुरुष पिराजीराव घाटगे यांच्याकडे जाते. १६६४ 
मध्ये हिंदवी स्वराज्याशी घाटगे घराण्याचा आलेला संबंध स्दातंत्र्यो सर चकाळात 
कोल्हापुर संस्थान महाराष्ट्रात विलीन होईपादेतो कायश टिकून राहिला, खेरीज 
कोल्हापूरकर भोसले घराण्याशी वैवाहिक संबंध आल्याने घाटगे थांचो 
छत्रपतोंच्या राजघराण्यासध्य गणना होऊ लागली. दा कद्वणानुबंधाच्या पुर्वी 
कोल्हापुरचे छत्रपौी आणि कागलचे. घाटगे थांच्यामध्ये कलहाचे प्रसंग 


| अनुक्रमणिका | न 
श्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि). 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शाहू छत्रपती ७९ 


उपस्थित होऊनही स्नेहबंधाचे नाते जुळून आले, डरीरसंबंध घडले आणि 
शेवटी कागळजे घाटगे घराणे हे कोल्हाप्रकर छत्रपतींच्या घराण्यापेक्ती एक 
झाले. आणि या दोन घराण्यांचा थोर वारसा घेऊन, मानवतेच्या इतिहासात 
झानाचे पाच पटकावणाऱ्या युगपुरुष शाहू छत्रपतींचा जन्म झाला. सामाजिक 
समतेच्या लढ्याचा झुंझार सेनापती घाटगे घराण्यात जन्मला आणि कार्य- 
शौलतेने कोल्हापुरकर छत्रपतींच्या घराण्यात अजरामर ज्षाला, हो निपतीचीच 
करणी होथ. 

कागलच्या घराण्यातील महातेजस्वी तारा म्हणून हिंदुराव धाल्गे यांचा 
उल्लेख करावा लागेल. दिल्लोच्या मोहिमेत त्याले अपुर्वे पराक्रम केला. 
ब्रिटिशांच्या इतिहासात कागलकर हिंढुराव घाटगे ह्याली नाव अजराभर केले. 
दरस्यान मटणाचे उत्तराई म्हणून छ. शिवाजी महाराज उफ बाबासाहेब (तिसरे) 
(१८३८ ते १८६६) थांच्या हितीय भगिनी बाळाबाई आक्कासाहेब महाराज 
यांचा विवाह १८४८ मध्ये कागल्चे नारायणराव घाटगे सर्जेराव यांच्याशी 
करण्यात आला. १२ मार्च १८५७ रोजी आवकासाहेब महाराजांच्या पोटो 
जरयासिंगरावांचा जन्म झाला. सन १८६८ मध्ये त्यांना कागल सौनियरकडे 
दत्तक देण्यात आले. जयसिंगरावांचा विवाह मुधोळच्या राजकन्येशी-राधाबाई 
साहेबांच्या्ली झाला. त्यांच्याच पोटी ज्ञाहू महाराजांचा जन्म झाला. शाहू 
महाराज अवघे तीन वर्षांचे असताना राधाबाई साहेबांचा अकाली देहान्त झाला. 
दोघेकाळ त्यांना मातृसुख लाभले नाहो. 

इ. स. १८७८ मध्ये जयसिंगराव उफ आबासाहेब यांनी कागलचे 
अधिपती म्हणून सर्व सुत्रे हाती घेतली. छत्रपती जिवाजी (४ थे) यांच्या 
आजारपणाच्या काळातच मार्च १८८२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने आबासाहेबांची 
ह्ोल्हापूरचे रिजंट म्हणून नेमणूक केली. पुढे सन १८८२ मध्ये छ. शिवाजी 
महाराजांचा १८८२ मध्ये अहमदनगरच्या किल्ल्यात हृदयद्रावक अंत झाला. 
आणि दैवाने दोन वेळा छत्रपतीपद हिराऊन घेतलेल्या आबासाहेबांचे थोरले 
चिरंजीव यशवंतराव हे ' शाहू! हे नाव धारण करून कोल्हापुरच्या छत्रपतींच्या 
गादीवर आले. संध्याकाळ संपून नव्या युगाच्या प्रभातकाळास प्रारंभ झाला तो 
इथूनच होय. 

राजर्षी शाहू महाराजांच्या जन्सकाळीच म्हणजे १८७४ मध्ये विष्णुशास्त्री 
चिपळणकरांच्या * निबंधमाले'ने रसलोल्प घाडमयीन तोफा डागून भराठो 


माणसाची अस्मिता झळाळत ठेवली. राष्ट्रनिठेचा डांगोरा पिटला आणि 


| अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भे 
७र नवभारत जुळे १९७७ 


थोडेफार भान निसटून त्या वुरस्या आडून क्षत्रियकुलातील समाजसुधारकांवर 
अभ्मिवर्षविही केला. राजकोथ स्वातंत्र्यासाठी सामाजिक सुधारणेला झह मिळाला 
तरी चालेल अःग विचारसरणीचे हे युग होते. त्या युगाला कलाटणी देण्याचेच 
नव्हे तर राजकीय स्वातंत्र्या इतक्याच सामाजिक सुधारणा सर्वश्रेष्ठ आहेत. 
अवदयभेव आहेत, अज्ञा धारणेचे बीजारोपण शाहू छत्रपतींनी केले. मोठ्या जिहीने, 
अस्मितापुर्ण भावनेने केले. 'क्षात्रधम हाच सर्वश्रेष्ठ धम होय, ह्यातच सर्व धर्माचा 
समावेज्ष होतो, हो विचारसरणी त्यांनी कृतीने रुजविली, जनकपिते आबासाहेब 
घाटगे यांच्या सारख्या कतंबगार पित्याच्या सांज्रिध्यात त्यांनी राजकतंव्यदक्षतेचे 
धडे गिरविले. ' प्रजेचे सुख ते राजाचे सुख, तिचे जीवन ते आपले. प्रजेव्यति- 
रिक्‍त राजाला अन्य जीवन नसते. राजाला फक्त कततंव्ये असतात, हक्क नसतात; 
म्हणून प्रजेचा उत्तरदायी राजा असतो. हे राजतत्त्वाचे बाळकडू ज्ाहू महारा- 
जांना बालपणःपासूनच मिळत गेले. आणि त्यामुळेच शाहु महाराजांनी स्ववरः्तत्वाने 
राजधर्माचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करून दाखविले. राजधर्माने मानवी जीवनातील 
सदंधर्मांचा व्रिकास साधता येतो हे त्यांनी राष्ट्रवाद्यांना सहजपणे दाखवन दिलें. 
कोल्हापूरच्या छत्रपतींच्या गादीचा वारसा आणि कर्तबगार, उदारमतवादी, 
सृत्सही आबासाहेबांचा सहवास शाहुसकर राजकुलातील मुलांच्या शिक्षणाच्या 
बालटतीत आबासाहेबांनो घेतलेली दक्षता, राजकोटच्या * त्त कोलेज 
अत्यंत विडवालु गोलले बंधूंच्या सहवासात देण्यात आलेले शिक्षण, थामुळे 
पुढील जीवनात शाहूंच्या सनात लोकशाही राज्यपद्धतीचे बौजारोपण 
होण्यास मदत झाली. सर्वांच्या विकासासाठी अविरत उद्योग हा जो 
आनासाहेबांचा स्वभावविज्लेष तोच शाहू महाराजांनी अंगिकारला आणि सर्व 
राज्यकारभार पोलिटिकल एजंटच्या सल्ल्याने च 
मुत्सद्दीपणाने त्यांनी कार्यकतृत्वाचे स्तंभ उभारले. केवळ मराठा जातीसाठी 
नव्ह, कवळ ब्राह्मणंतरांसाठी नव्हे तर जातपात 


छलित, पतित असेल त्यार कुठलोही असो, जो दलित, 
छःलत, पतित असेल त्याच्या उद्धारासाठी विक्रिष्ट ध्येयनिष्ठेने मराठी देज्ञातील 


जन्म झाला. १७ माच १८८४ 
ज्यारोहूण झाले. 

1 वर्षो विवाह झाला, २ एप्रिल 
त्यांना राज्याधिकार मिळाले. राज्या- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शाहू छत्रपती छ्३ 


धिकार मिळता मिळताच १९०० ते (९०५ या काळात बयाच्या २६ व्या 
वर्षी वेदोवताची आगडोंब उसळणारी चळवळ उद्भवली. ताईमहाराज प्रकरण 
ह्या दरस्यानचेच, १८९८ ते १९०१ मधील जानेवारी १९२१ मध्ये, 
दयाच्या सत्तेचाळीसाव्या वर्षी त्यांनी क्षात्रजगद्गुरुपोठाची स्थापना केलो. 
राज्याधिकार स्वीकारापासून अखेरच्या एकूण अठ्ठेचाळीस वर्षांच्या काळात 
ज्ञाहू महाराजांनी विविधस्पर्शी कामे केली. दुष्काळी कासे काढून ज्ञेत- 
क्ऱ्यांना तगाई, स्वस्त धान्याची दुकाने उपलब्ध करून देण्यापासून 
( १८९७ ) तो वेदोबत चळवळीचा रणसंग्राम लढविण्यापर्यंत (१९०० ते 
१९०५) निरनिराळ्या जातींमधील विचार्थ्यांसाठी समता वसतिगृहाची 
_दोडींग्नची-निरमिती करण्यापासून ( १९०१ ते १९११) तो गोवध बंदी 
कायद्यापर्यंत (१९०१ ) , मागासलेल्या जातींना नोकरीत पन्नास टक्के जागा 
राखीव ठेवण्याचा आदेश काढण्यापासून ( २६ जुल १९०२ ) तो सहकारी- 
तत्वावर, छत्रपती शाहू मिल्सची स्थापना करण्यापर्यंत ( सप्टे. १९०६ ), 
कोल्हापुर येथे ' सत्यक्षोधक समाजा ची स्थापना करण्यापासून ( १९११) 
तो कोल्हापुर राज्यसहकारी कायदा मंजूर करण्यापयंत ( १९१२ ); 
प्राथसिकत ल्रिक्षण सवतीचे व मोफत करण्याचा आदेश काढण्यापासून 
(१९१२) तो पाटलांच्या मुलांना शिकविण्यासाठी ' पाटील स्कूल्स चौ 
निर्मिती करण्यापर्यंत (१९१३), कोल्हापूर राज्य पुनविवाहाचा कायदा संज्र 
करण्यापासून ( जुले १९१७) तो कुलकर्णी वतने, बलुते पद्धत, महारकी किंवा 
गुन्हेगारी पद्धत बंद करण्यापर्यंत (१९१८ ), शिवाजी क्षत्रिय वेदिक पाठ- 
झञाळेची ' स्थापना करण्यापासून (६ जुले १९२०) तो क्षात्र जगद्गुरु पीठाची 
निर्मिती करण्यापर्यंत ( जाने, १९२१) अलेक रीतींचे कार्य क्राहू छत्रपतींनी 
उभारले. या साऱ्या कार्याचे पाच प्रकारात वर्गीकरण करता येईल. तसे असे : 


१) लोकशिक्षणातून जागृती 

२) त्यासाठी श्िक्षणप्रसाराचे हृत्यारासारखे उपयोजन 

३) त्याकरता सामाजिक सुधारणांचे कृतिशील उच्चारण 
४) आणि आथिक विकासादी प्रकल्पांचे | उपायांचे नियोजन 


५) त्यामधून स्वातंत्र्याचे जागरण 


य केले. या कार्याच्या प्रेरणा पुर्व- 


>या दृष्टीतून शाहू छत्रपतींनी हयातभर का 
प्रवृत्तीत आणि इतिहासाच्या 


कालात, राजषोंच्या उपजत विधायक सल 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ष७्४ नव भारत जुळे १९७७ 


मागणोत आहेत. त्यांचे प्रगतीपर परिजास महाराष्ट्राच्या साबंजनिक जीवनावर 
झाल्याचे दिसते. सवंस्पर्शो धर्मंवुद्धीने त्याचे वाचन घडले पाहिजे. 


३.९ 
सदभ : 


१. ठाकरे क्रे. सो. ( प्रबोधनकार ) माझी जीवनकथा : प. २५० 


२. पाध्ये प्रभाकर : टिकेकर श्री. रा. : संपा. : आजकालचा महाराष्ट्र: 
प. ७९ 


३. कौर धनंजय : संपा, : स. फुले समग्र वाडमय (र री भावृत्ती) 
पृ. १९५-१९६ 

४. सरदार थं. बा. : संपा : महाराष्ट्र जीवन ; खंड १ पृ. २९८ 

५. गर्ग स. झा. : राजषी शाहू : काळ, विचार आणि कार्य : 
छ. ज्ञाहुंचे संस्थान : ऐतिहासिक पादवंभूसी : पृ. २८ 


।& > ।& 


साभार स्वीकार -- 


(१) नाकेवंदी ( कविता ) ज. वि. पवार / मूल्य पाच रुपये. 
प्रकाशक : श्री. रतनकुमार पाटल्पुत्र, डी | ३२, सिद्धाथनगर, परशरास 
पुप्पाला मार्ग, मुंबई - ४००००८. क 

(२) अंधारबाट ( कथासंग्रह ) - शांताराम / मूल्य पंघरा रुपये. 
प्रकाशक : भ्रो. मनोहर पिपळापुरे, अमेथ प्रकाशन, एकर मार्ग, नागपुर, 
४४०००२. 


न्य €२*_ गो ह ९ 3 
(३ ) विवेकाची गोठी - म. गं. नातू । मूल्य बीस रुपये. प्रकाशक : 
श्री. मनोहर पिंपळापुरे, अमेय प्रकाशन, रुईकर सागं, नागपुर. ४४०००२. 


| अनुक्रमणिका | 
नड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. भाऊ सांडबकर 


श्रीचक्रघरचरणांकित ' चतुरषिधाचा मढ 


श्रीचक्तघरस्वामींच्या वेरूळ-विहरणाच्या बऱ्याच लोळा आहेत. डॉ. शं. 
गो. तुळपुळे यांनी संपादित केलेल्या लोळाचरित्रात ( पुर्वार्धि भाग १ ) त्या 
४२ ते ८५ या क्रमांकावर आहेत. फुलंब्री गवाणा या भागाकडून स्वाली येथे 
आहे व दोरघकाळ थांबले. ' लीळाचरित्रां'त बेरूळचे नाव ' यळापूर ' असे लिहिले 
असूल प्रथम स्वामी येथील प्रसिद्ध लेण्यांयेकी : राजविहार ' लेणीत तीन दिवस 
थांबवले. नंतर आपल्या परिवाराला सोबत घेऊन स्वासी * लेण्या * ( किवा 
देवळे ) पाहत पाहत निघाले व सायंकाळी वेड्ळच्या ' चतुविध मढा'स आले. 
स्वासी नंतर बराच काळ या जागी थांबले. ' लोळाचरित्रा त ( लोळा ४२ ) 
अवघी ' देवळे ' पाहून स्वामी चतुविधमढास आल्याचे म्हय्ले आहे. वेरूळ हे 
फार लुने गाव आहे. तेथे अनेक देवळे होतो. अजूनही जुन्या देवळांचे अवक्षेष 
फार मोठ्या प्रमाणावर येथे आढळतात. तेव्हा, गावातील वा लेण्यांच्या जदळची 
अनेक देवळे ' राजबिहार ' सोडल्यानंतंर परिवारांना दिवसभर स्वासींनी 
दाखबिली असे लोळाःचरित्रावरून दिसते. ' स्यानपोथी'मध्ये मात्र ' देवळे ' किंवा 
< लेण्या ' पाहिल्याचे म्हटले आहे. “ अवघी देडळें पाहीली; एक म्हणति; अवघि 
लेणि. पाहात पाहात: वीळवेऱ्हीः सग वीळयां चतुविधांचेया मढासि बौजें 
केले. ? 

* लोळाचरित्रा !तील इतर लेण्या पाहिल्याचे जे वर्णन भाहे, त्यात पुढील 
प्रमाणे ' लेणी ! शब्द आलेला आहे- 

:< एकुदीस गोसाबीयासि उदेयाचा पुजावसर जालेया नंतरे गोसावी 
वीहरणासि बीजे केले : साणिकेइवरी एका लेणेयासि वीवरे बीजे केले: ” 

“ले वौवर ईसाळुवाचिरि लेणा उसासिले : लेणा उभे ठेले: 

१, स्थानपोथी ( सं. माधवराज पंजाबी ): ( प्रका. महानुभाव विश्‍व- 
सारती, अमरावती, प्रथमावृत्ती १९७६ ) : पू. ६९ 

२. लोळा चरित्र, पूर्वार्ध भागः सं. डॉ. शं. गो. तुळपुळे : लीळा ४७ 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| 


*८. 
बडी 
भु 


र अमृतमहोत्सवी 3-७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


जु * 
७६ नवभारत जुळ १९७७ 


“ चांगदेवो भटा लेणा परिख्‌ : 7 * 

“ ...नंतरे गोसावी एका लेणेया बोजे केले, .. लणेयाकडे जा! गेले :!!! 

“ शंकर लेणा बोने कथन: एकुदीस गोसावीयांली उदथात्रा पुजाबल्वर 
जालेया नंतरे शंकरलेणासि बोजे सले: 7 २ 

“ बाइसीं म्हणीतले : * बाबा हे केसना दारवठा : हे केसणे लेणे: 7 * 

“. . «गोसावी माणिकेइवरा बीजे केले : लेणे याचा दारी उभे राहोले: '!* 

' लेगी * हा शब्द वर अनेकदा आलेला दिसत आहे. स्वापींनी पहिल्या 
तीन दिवसांनंतर लेण्या पाहिल्या ब तिसऱ्या दिवशी फक्त वेरूळची देवळे 
पाहिली असे फार तर दोन्ही प्रकारच्या उदाहरणांवरून म्हणायला किंचित 
जागा सापडते. * स्थानपोथी'ची निर्मिती : लोळाचरित्रा'च्या नंतर झाली. 
“ स्थानपोथी'ने ढोळाचरित्राच्या पुढील उल्लेखःची नोंद क्ली घेतलो पाहा. 
लोळाचरित्र म्हणते- *' अवघी देउळे पाहोलीं : मग वोळिचा चतुविधाचेया मढा 
बीजे केलें : १7 * राजविहार सोडल्यानंतरचे पहिल्या तीन दिवसांच्या शेवटच्या 
दिवज्लीचे हे वर्णन आहे. लेणोला देऊळ म्हृणत असावे अज्ञी शंका येण्यासाठी 
पुढील लोळेचे उदाहरण देता येते. बाइसेने * हे केसणे लेणे ! अले विचारल्यावर 
स्वामी म्हणाले, “या देउळासि: ( तथा ) देवतेसिः हातिवरि बोने ये. 7५ 
म्हणून ' स्थानपोथी'ने दोन्ही मतांची शंका व्यक्तवून स्वामींनी तिसऱ्या दिवशी 
राजबिहार सोडल्यावर देवळे पाहिल्याचे म्हटले व काहींच्या मते लेण्या पाहिल्या, 
असे सांगून टाकले. खुद्द श्रीचक्रधर लेणोला देऊळ म्हणतात हे मात्र स्पप्ट आहे. 
त्यामुळे चतुविधमढास मुवकामाळा जाण्यापुर्वी स्वामींनी परिवाराला घेऊन लेण्या 
पाहिल्या ब लेण्यांच्या जवळची देवळेही पाहिली ( अर्थात जसतील तेवढी ) असे 
म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते. या दृष्टोने “या जुन्या गावाचा व सढ, मंदिरे, देवळे 
काळाच्या ओघात त्यांचा नायनाट केल्यासुळे ती नामशेष झाली आहेत ”* हे मत 
ग्राह्य धरून लेण्यांच्या आसपास त्यावेळी देवळे होतो व तो पुढे नष्ट झाली असे 
म्हणणे वावगे ठरत नाहो. डा. कोलते यांचे याबाबतचे पुढील अभिमत बोलके 


१. लोळा चरित्र, पुर्वार्ध भाग: सं. डॉ. श॑. गो. तुळपुळे : लोळा ४८ 


२. तत्रेव डा ह लोळा ८० 

३. शं र क लीळा ८१ 

ड्‌. त 11 पी लाळा डर 

ष्‌. १7 ्ी। ह लोळा ८० 

६. स्यानभार्गदर्शक ( महुंत श्री दत्तराज शेवलोकर ) ; ( १९७६ : 
प्‌, १०४ ) ढ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य संस्थद्वारे रे घु 
१ क नयी व द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्रीचक्रवरचरणांकित “ चतुबिंधाचा मढ ७७ 


व पूरक आहे - “ पैठणप्रमाणे वेरूळ हेहो त्यावेळचे एक महत्वाचे नगर होते. . . 
लेण्यांच्या आवतीभोवती इतर अनेक देवळे होती. पण आज तो तेथे अस्तित्वात 
नाहीत. चक्तघरस्वासोंच्या प्रयाणानंतर काही वर्षांनी देवगिरी सुसलमालांच्या 
ताब्यात गेल्यामुळे तेथील सुलतातांच्या राजवटीत ती नष्ट जाली असावीत. ते 
काहीही असले तरी त्यादेळो वेरूळ हेही एक प्रसिद्ध क्षेत्र असले पाहिजे यात शंका 
नाहो. यादर्वांची राजधानी जी देवगिरी तिच्यापासून हे अगदोच जवळ असल्या- 
सुळेहो त्याचे महुत्व त्याघेळो विद्वेष असावे असे म्हणण्यास ह्रकत नाहो. ? * 
भीचकाधरस्वासी वेरूळच्या चतुविधमढामध्ये मुदकामाला आले हे लिहिताना 
: स्थानपोथी 'त पुढील उल्लेख आलेला नाहे --“ मग चतुर्बोधांचेया मढासि बीजे 
केलें ॥ आंगणि उभे राहीले: बाइ हें बीढार होय ॥ सग अवल्थान जाले : सास 
१ : एक म्हणति मास १०: 
वतुविधमढास राहून स्वामींच्या अनेक लोळा वेळापुरात ( 3 बेरूळात ) 
घटित झाल्या. त्या सर्व घटना पाहिल्या तर स्वासींच्या येथील टोर्घ वास्तव्याचे 
ससर्थत पुरेपूर होऊ शकते. म्हणून स्वासी येथे दहा महिने राहिले असेच म्हणणे 
अधिक संयुक्तिक ठरते. एक महिना राहिले, यावर विश्‍वास बसू शकत नाही. 
लेखनासध्ये बहामधीरळ शून्य गळून एक उरला असण्याची शवयता आहे. 
' स्थानपोथी ! काराच्या नजरेला अशी एखादी लिखित पुर्वनोंद आली असावी व 
म्हणून दोहींची दखल “ स्थानपोथी 'त घेतली गेली असावी, अर्थात हा एक तकंच 
आहे. एवढे मात्र खरे की, स्वाभींच्या वेरूळच्या दीघ वासातील लीलांच्या कार्यास 
एक महिना पुरेसा वाटत नाही व म्हणून हे वास्तव्य दहा महिन्यांचेच असावे, असे 
म्हणावेसे वाटते. डॉ. कोलते यांनी आपल्या “ भ्रीचक्धरचरित्रा त पीढीपाठ 
पुर्वार्ध चरित्रपोथीतील एक कालगणना दिली अतून तीत पुढील मजकूर आहे. 
“ आलां पुर्वार्धीं लोळाकाळाचा नेम: पुसमासीं सर्वजें प्रतिष्ठानासि बीजे केलें: 
बाइसांची भेटि : तेथ : १० : भोगनारायणीं तुंफे अवस्थान केलें : तेथ एक 
चतुर्सासि जाली ! सग दिवाळो जालेयां कातिकमासीं परभेदवरपुरा निघाले : 
मासा एका परसेइवरा बोजें केलें : तेथ दोस अवस्थान जालें : सग मासा एका 
पृसामध्यें पळापुरा बीजे केलें : तेथ मास सा अवस्थान जाले : सग तेथोनि 
श्रीनगरा संपततेनि जेष्ठे बीजे केलें ” ' या उताऱ्यावरून असेच दिसेल को त्वाझी 


प. ग्रोचक्रधर चरित्र (ले. डा  भ्रीचकधर चरित्र (ले. डॉ. वि. भि. कोलते ) : ( प्रथमावृत्ती 
१९५२, अरुण प्रकाशन, मलकापूर ) : पृ. ६२ 

२. स्यानपोथी ( सं. माधवराज पंजाबी ) : पृ. ६९ 

३, श्रीचक्तधरचरित्र (ले. डॉ. वि. नि. कोलते) पू. ५८. 


ह: , 1. 
| डौ | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत जुळे १९७७ 


वेरूळला एक महिना न राहता सहा महिने राहिले. म्हणजे स्वामी येथे सहा 
महिन्यापेक्षा कनी राहिले नाहोत, याचो खात्री पटते. सहा व दहा या शब्दां- 
मघीळल ' स्त जाणि दू! ची गल्लत होऊन तर काहो घोटाळा झाला नसेल ना? 
शके ११८९ च्या आहिवनात स्वामी पेठणला गेले व त्यानंतर सुमारे तेरा 
महिने झाल्यावर दाके ११९० च्या भाद्रपदाच्या नंतर वेरूळला आले, आरंभीचे 
फक्त तीन दिवस ते ' राजविहार लेणीत राहून चतुविधाच्या मढात द्हा 
महिने राहिले. तो ' सढ? कोणता याचा शोध घेण्याचा माम्हो प्रयत्न केला, 
अर्थात हा ञासच! प्रयत्न पहिला नव्हेच मराठवाडा विद्यापीठात पोथ्यांचे कास 
करणारे धरी कबलेबाबा महानुभाव यांनी या * मढाःची जागा शोधण्याचा प्रयत्न 
केला. लेण्यांच्या जवळ असलेल्या एका पठारी उंचवट्यावर उत्खनन करून 
त्यांनी * चतुविधमढा'ची जागा तेथे असल्याचे सांगितले. उत्खननाच्या जागी 
विहीर आढळत नाही. उत्खननात निघालेली इमारतवजा जागाही अलोकडील 
वाटते. चतुचिघाच्या भव्यतेचे वर्णन मुळात आहे त्याचा मागोवा था जागी 
लागत नाही. वेरूळ येथे सुमारे पाच वर्षे मुक्काम ठोकून बसलेळे विरक्त 
महानुभाव श्री, भरेंद्रबाबा सध्या वेरूळच्या चक्तघरचरणांकित स्थानांचा शोध 
घेण्यात रनले आहेत. त्यावर त्यांचे बरेचसे संशोधनही झाले आहे. विस्ताराने 
तपझ्लीछवार माहिती पुढेमागे भीनरेंद्रबाबा प्रकाशात आणणार आहेत. त्यांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे उत्खनन केलेली हो जागा चतुविधमडढाची नाहो. त्यांनी गावाच्या 
जवळचा एक जुना इदगा झाम्हाला दुरून दाखवला. त्या जागी च्ताविधसढ 
असावा व तेथे श्रौचक्तघरस्थामी राहिले असावे हा त्यांचा अंदाज त्यांनी बोलन 
दाखविला, याबहलच्या निश्‍चित निर्णयावर मात ते अजून येऊ शकले नाहीत. 
श्रीनरेंद्रबाबांचा अंदाज पारखण्यासाठी आम्ही त्या इदग्याकडे जाऊन आलो. 
यावेळी श्रीनरेंद्रबाबा आसच्या सोबत नव्हते. 
महंत श्रीवत्तराज झेवलीकर महानुभाव यांच्या * स्थातमार्गदर्शका'त 
* राजबिहारा त स्वामी तीन दिवस थांबल्यावर स्वामींनी पुढे काय केले त्याचे 
वर्णन पुढीलप्रमाणे आले आहे- “ भग अवघी लेणी पहात पहात शेवटचे पस्ती- 
सावे अनके लेण्याचे नेञ्हत्य विशेस आसराईल ( जवळ ) चतुविध महाच्या 
पुढे उभे राहून स्वास बाइसास म्हणाले, “ बाई हे बीढार होय. सग तेथे द्हा 
झहिने अवस्थान झाले. 7: या माहितीचा आधार घेतल्यास अनके लेण्याच्या 
अगदी नभ्नदत्येला हा इदगा आहे असे ठरते. ' अनके ! म्हणजे * अंकाई ? 
लेण्याच्या नेमके दक्षिणेला कबलेबाबांनी उत्खनन केलेलो जागा येते. तो 
१. भ्रीचक्रधरचरणांकित : स्थानसार्गदर्शक (महंत भौवत्तराज शेवलीकर) : पू. १०४ 


| अनुक्रमणिका ८८ 
्ि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्रीचक्रघरचरणांकित ' चतुर्विथाचा मढ ७९ 


सेत्रहत्येला नसल्यामुळे चतुविधाच्या मढाच्या स्थाननिद्चितीला त्या ठिकाणाचा 
उपयोग होत नाही. कुतुहल म्हणून आम्ही नंतर इदग्याकडे गेलो. गावात 
उतरून उत्तरेच्या पायवाटेने पांढरीच्या शेतात शिरलो. गावापासून सुमारे 
दोनएक फर्लांगावर हे होत आहे. तेथील झाडे, ओटे, गोटे, पडक्या भितींचे 
अवज्षेष, देवळाचे जवशेष वगैरे गोष्टी पाहिल्या, हे शेत व आजूबाजूची तीनचार 
शेते आणि तेथील पांढरी जमीन आज रिठासारखो दिसते. येथे बस्ती नक्कीच 
होती. उजाड गावाचे पुर्वाबशेष येथे विपुल आहेत. या जागी पुर्वी वस्ती असावी 
[किंवा देवदेवतांनी, देवळांनी हा भाग भरलेला असाव! अशी शंका येण्यास भरपुर 
वाव आहे. वरील शेतात हा इंदगा आहे. या इदग्याच्या दक्षिणेला गावात 
पवित्र मानले गेलेले  ज्िवालय वा शेवाले तीथं ' सुमारे दीडदोन फर्लागावर 
आहे. या इदग्याची मालकी मुसलमानांची असली तरी केत सात हिदंचे आहे. 
हा इद्गा चतुविघमढाचा मूळ भाग असावा या खात्रीले आजूबाजूच्या 
दगडांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, इडग्याच्या समोर मातोत पुरलेले खांबांचे 
एकदोन चिरे असून ते हिंदू देवळाच्या पद्धतीचे आहेत. तेथेच एक फुटक्या 
अवस्थेत देवीची मूर्ती पडलेली दिसली. या इडग्याच्या समोर एक चिचेचे झाड 
भाहे. इवग्याच्या झागे विहिरोसारज्ञा भाग असून तेथे पुर्वी इमारत बा देवळाची 
पडवी असावी. था इदग्याच्या एर्वेला सुमारे दहा काठ्या अंतरावर गवताळ 
सागात नेमका तेथूनच सुरु होणारा ब दक्षिणेकडे जाणारा एक नाला आहे. 
पुढे तो खोळ व झोठा झालेला दिसत असला तरी त्याच्या अत्तित्वाचा आरंभ 
सात्र येथनच होतो. * स्थानपोथी तया चतुविधसढाचे पुढीलप्रमाणे वर्णन आले 
असून त्यात उल्लेखिलेली विहीर या नाल्याच्या मारंभस्थयानो असावी असा आमचा 
अंदाज झाला. '* स्थानपोथी आतील वर्णन असे आहे - “ सग नोळ्यां च्तुविधांचे- 
या मढासि बीजें केले: आंगणी उभे राहोले: बाइ: हें बोढार होए$ मग 
अवस्थान जालें: भास- १: एक म्हणती मात - १०: दोति मढ: पुर्वभिमूखः 
भितरी वक्षिणीली भींतीसी पुर्षंपसीम बोटा : तेथ अवस्यांन बाहीरीली पटिसाळे 
रौगतां डावया हाता : पूर्वपसीस वोटा : तेथ दोपाहारीचा पहुड होए : दोहो 
सठांचीए संदी : दीढपुरुष: आणि साने स्थान : जगतीचा दारवठा : पुर्वाभिमख : 
रिगता डावया हाता पटिसाळ; पटिसाळे निरूपण दुसरेया सढा : ईसान्ये : 
पुढांची देउळो: तेथ आसत : दोन्ही सोंडिया : पटिसाळेया कोनटा : बाहोर पूर्वे 
चांगदेवोभरटां अवंधू दीवस निरूपण : दक्षिणे पुष कोनि दारवठां : दारवठांची 
सोंडी : रीगतां उजवीया हाताचीए सोंडीएवरी पाणिभातु : मां पुर्वे पांडा ६ 
विहीरी : सोध: विहोरीचीए पसिमिली खणिवरी आसन ; विहोरी उत्तरे बोरी 


| र) | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


८० नवभारत जुळे १९७७ 


बाबूळ, : एक एक म्हणति : विहीरी पुर्व पांडा १०:” ' या वर्णनात आलेले 
सुमारे सहा किंवा दहा काठ्या पुर्वेकडचे विहिरोचे ठिकाण म्हणजे वर वणिलेल्या 
नाल्याचा सुरवातीचा भाग होय, असे आमचे मत झाले. या ठिकाणी खणले असता 
चौकोनी किंवा गोळ आकाराची विहीर सापडणे शक्‍य आहे. तो पाण्याची जागा 
आहे असे ओरंगाबादचते या बाबतीतले जाणकार श्रो. शिवलिहू पाटील यांचेही 
सत आहे. ही विहीर दक्षिणेकडून खचत जाऊन पुढे तिचा नाला झाला असावा 
असा अंबःज आहे. नाल्यात पाणी माच नसते. पावसाळ्यात काहो भहिनेच फक्त 
नाल्यात वक्षिणेच्या बाजूने पाणी साचत बा वाहत राहत अतताबे. जेंथ्न हा खोलगट 
भाग सुरू होतो तेथे बोरी, वासळो चाजही आहेत. तो भाग नेसका विहीरभागाच्या 
उत्तरेस येतो. * स्थानपोथी'त वणिलेलो विहीर ती होच असेल तर तो भाग आणि 
इदगा यांचा परिसर सोठचा मढाने व्याप असावा, याबद्दल शंका उरत नाहो. 


: स्थाने ' थाच परिसरात असावीत. दोन देवळे एकमेकास छागून असावीत. 
त्यांच्यापुढे एक लहानशी देवळी असावी, हे दोन्ही मढ पूर्वाभिमुख असावे, इदगा 
असलेली जागा चतुविध नढाचीच असावी व तो मढ पुवंसुखी असावा. 

या चतुविधमढाचे ब हिंदू देवळाचे मुसलमानानी इदग्यात ख्पांतर केले 
असावे या शंकेचे निरसन व्हावे म्हणून मी स्वत: इदगाच्या नेन्यत्य कोपऱ्यातील 
एका मजन्‌त चिर्‍्याचे निरीक्षण करू लागलो आणि आउचर्याचा धक्का वत्तावा 
अझ्ली माजी स्थिती ज्ञाली. कारण, इदग्याला पांढर्‍या रंगाने पोतले असले तरी 
त्यातूनही जमिनीपासून एकदोड फूट उंचीवर गणेज्नपट्टी असाबी तज्ञा तऱ्हेच्या 
गणपतीच्या दोन सूती त्या दगडावर कोरलेल्या दिसल्या. ते पाहुन खात्री ज्ञाली 
की या इदग्यातील सूळ स्वरूपातील दगडी खांब हे संदिर पाडून टाकले तरी 
इदगा करणारांनी वायम ठेवले. किवा या खांबावर हिंदू सूर्ती आहेत हे त्यांच्या 
लक्षात आले नसावे. इदभ्यांचा तो खांब फारच मजदूत आहे. त्याचाच माधार 
घेणे इदगा करणारांना सोयीचे वाटले असावे. वदाचित हिंदू देवतांचा! अपसान 
व्हरण्यासाठीही ते : गणपती ' कोपरा दाखवून कायम ठेवले असावेत. पांढरा रंग 
पोतल्याने ह्या मूर्ती झ्ञाळून जाऊ दकतात असाहो त्यांचा समज असावा. काही का 


असेना, शोनरेंद्र बाबांच्या दांकेप्रमाणे आम्हो चत 


मतावर निश्चित आलो. अनक लेण्याच्या नप्रघत्यस है ठिक्काण आहे, हेबिशेष होय 


एकदा हे स्थात  चतुविधमढ' म्हणून निचित झाले तर मग अबतोभवतीची 

_ स्थानपोथी 'तील अन्य स्थाने येथे असल्याचे आपोआप सिद्ध होऊ शकते 
१. स्थानपोथी : ( सं. माधवराज पंजाबी 1]: पृ. ६९-७० न 
4 क रनर डू 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
सँंगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नषभारत 1२12९1). (0), 8, प 8 


सराठी 
( १) वैदिक संस्कृतीचा व्रिकास ( तर्कतीई लक्ष्मणशात्री जोशी ) ३०.७७ 
(२) अद्वेतसिद्वीचे मराठी भाषांतर पूर्वाधे ) ७५.०० 
(त्र. स्वामी केवळानंद सरस्वती 3 

(३ ) इतिहासाचे तत्त्वज्ञान ( प्रा. सदाशिव आठवले ) -.. १०.०० 
(४ ) क्रोचेचे सोंदर्यशाद्व : रक भाष्य (अनु. डॉ. रा. भा. पाटणकर ) १०.०० 
(५ ) सिंधु संस्कृती, क्रग्बेद व हिंदु संस्कृती ( प्र. रा. देशमुख) १०.०० 
( ६) पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास 

( डॉ. पुमंत मुरंजन ) ० -.-. ८०० 
(७) चार्वाक-इतिहास आणि तत्तज्ञान ( प्रा. सदाशिव आठवले ) ६.०० 
(८ ) मानवाचा आदर्दी क 2. ६० 
(९ ) नवमानवतावाद ह क» ७१-०७ 
(१०) गीता-प्रवेश ( डॉ. गो. वि. देवस्ळी) ._ ५.०० 
(११) लोकशाहीचे धोके ( श्री. पनाळाठ पुराणा ) ४.०० 
(१२) भारतीय श्रीवर्माचा आदश ( सौ. कमळ पाध्ये ) ४.०० 
(१३) हिंदी साहित्यविचार ( प्रा. पॅरेळाटं गोहेळ) __ देन्कड 
(१४) महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरीळ उपाययोजना 

( श्री. चा. अ. दाभोळकर ) ता ल 
(१५) श्री. यशवंतराव चब्हाण-- अभिनंदनग्रंथ ,.. र २०.०० 
(१६) संशोधन साधना ( डे. वसंत स. जोशी ) रि १२.०० 
(१७) ज्ञानदेव चिंतन ( डॉ, वसंत स. जोशी ) २०००० 
(१८) आनंदाचा डोह प्रा. रा. ग. जाधव दम्ट्ळ 
(१९) भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत ) वालकांड १२.०० 
(२०) न्याधसार - आचार्य भासर्वज्ञप्रणीत मराठी भाषांतर व 

अर्थबोधक टीपांसहित ०७७ 
(२१) तरंगयामिक व पुंजयामिक ( श्री. टोळे 3 फळ 


न््स्््य्य्य््प्य्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स््---___________ र्‍शॅटॉटाटा7-"“५"४-/-“---० क न्यत वळ ४४ 
1: “टा. 
शाडाशाशाला---- 1४४४५: 


काहफादशाळायंडळ घंथफाठा 


टाडा ---८५-/५५/-/५------.. 1-५ 


प्राज्ञपठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 
ग्रंथ विक्रेत्यांना २० टक्के कमिशन. 


-----“------. का य 
क क्णिविकाचिळाच यन. 
०00१ 2 कहा 


कुक शोत डीग 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


